RNI No. MAHBIL/ 2012/ 48433 
www.dgps.maharashtra.gov.in . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ९ , 


अंक - ३३ ] 


गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १३ - १९ , २०२० / श्रावण २२ - २८ , शके १ ९ ४२ 


[ पृष्ठे ५२ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


-- 


सहसंचालक , नगर रचना यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना, अधिनियम , १ ९ ६६ 

अधिसूचना 
क्रमांक प्रा.यो.पुणे/ मौजे मारुंजी/ ता . मुळशी/ स.नं. ७५/१/१ , इ./ कलम २०(४)/ सहसंपुवि/ ८२७/२०२० .-- ज्याअर्थी, राज्यात मंजूर असलेल्या 
प्रादेशिक योजनांमध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाऱ्या जमीन वापराच्या 
फेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस -१८१५/ प्र.क्र . ४९/ १५/ नवि-१३, 
दिनांक ०६ मे २०१५ अन्वये शासनाने निदेश दिलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, मंजूर पुणे प्रादेशिक योजनेत मौजे मारुंजी, तालुका मुळशी, जिल्हा पुणे येथील सर्व्हेनंबर ७५/१/१ पै., ७५/१/२ पै., ७५/२ , 
७५/३, ७५/४ पै., ७५/५/१ पै., ७५/५/२ पै., ७६/१, ७७/१/१/ १ क, ७८/१ या जमिनी (एकूण क्षेत्र १०.१९९ ० हे.) या जमिनी " शेती तथा नाविकास " 
विभागात समाविष्ट आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, वर नमूद शासन निर्णयानुसार गठित "प्रस्ताव छाननी समिती" ने सदर जागेचा शेती तथा नाविकास विभागाऐवजी रहिवास 
विभाग असा विभाग बदल करण्यास काही अटींचे अधीन राहून तत्त्वत : मान्यता दिली होती 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तनुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम २० च्या पोट कलम ३ मधील तरतुदींनुसार उक्त प्रस्तावित फेरबदल प्रस्तावाबाबत 
सहसंचालक , नगर रचना, पुणे विभाग, पुणे यांनी क्र . प्रा.यो. पुणे / मौ . मारुंजी/ ता . मुळशी/ स.नं. ७५/१/१ इ./ कलम २० (३)/ सहसंपुवि / १७४४, दिनांक 
नोव्हेंबर २०१९ अन्वये आम जनतेच्या सूचना / हरकती मागविण्यासाठी महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक , पुणे विभागीय पुरवणी, दिनांक १४ 
नोव्हेंबर 

२०१ ९ रोजी पृष्ठे क्रमांक ५ ते ७ वर नोटीस प्रसिद्ध करण्यात आली आहे आणि प्राप्त होणाऱ्या सूचना / हरकतींवर संबंधिताना 
सुनावणी देऊन निम्नस्वाक्षरीकारांना अहवाल सादर करण्याकरिता सहायक संचालक, नगर रचना, पुणे शाखा, पुणे यांना नियुक्त करण्यात आले होते. 
( यापुढे ज्यांचा उल्लेख " उक्त अधिकारी" असा करण्यात आला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिकारी यांच्या प्राप्त अहवालाचा विचार करून सोबतच्या नकाशात दर्शविल्यानुसार व काही अटींसापेक्ष " उक्त क्षेत्र " 
शेती व नाविकास विभागातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करणे आवश्यक असल्याचे" प्रस्ताव छाननी समिती " चे मत झाले आहे. 

आणि ज्याअर्थी, जमीनधारकांनी यासंबंधाने आवश्यक अधिमूल्य व प्रसिद्धी शुल्काचा भरणा शासकीय कोषागारात केला आहे ; 

त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २० , पोट - कलम ४ चे शासनाने प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार, सहसंचालक, नगर रचना, पुणे विभाग, पुणे 
उक्त प्रस्तावित फेरबदलास मंजुरी देत आहेत आणि त्यासाठी उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरीच्या दिनांक २५ नोव्हेंबर १ ९९ ७ च्या अधिसूचनेसोबत 
जोडलेल्या फेरबदलाच्या अनुसूचीमध्ये, शेवटच्या नोंदीनंतर खालीलप्रमाणे बदलाची नोंद घेण्याचेनिदेश देत आहे. 

( १ ) 
एच -८० , भाग एक ( पु.वि.पु.) - ३३ 


०४ 


ते २० 


, 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १३ - १९ , २०२० / श्रावण २२ - २८ , शके १९ ४२ 


नोंद 


-- 


- 


मौजे मारुंजी, तालुका मुळशी, जिल्हा पुणे येथील सर्व्हे नंबर ७५/१/१ पै., ७५/१/२ पै., ७५/२, ७५/३, ७५/४ पै., ७५/५/१ पै., ७५/५/२ पै., 
७६/१, ७७/१/ १/ १ क, ७८/१ या जमिनी (एकूण क्षेत्र १०.१९९ ० हे.) या जमिनी नकाशात दर्शविल्यानुसार शेती व नाविकास विभागातून वगळून खालील 
अटींसापेक्ष रहिवास विभागामध्ये समाविष्ट करण्यात येत आहेत . 


( १) शासन निर्णय , दिनांक ०६ मे २०१५ व दिनांक ०४ जानेवारी २०१६ चे अनुषंगाने जमीनधारकाने सादर केलेल्या बंधपत्रातील अटींनुसार 
भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय होईल व सदर शासन निर्णयामध्ये नमूद, तसेच वेळोवेळी निर्धारित केलेले अधिमूल्य, शुल्क भरणे व शासन निर्णयातील 
सर्व अटी जमीनधारक / विकसक यांचेवर बंधनकारक राहतील . 


( २) विषयांकित जागेतील नैसर्गिक प्रवाह अबाधित ठेवणे बंधनकारक राहील . 

प्रस्तावित फेरबदलाखालील जमिनी दर्शविणारा भाग नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत खालील 
कार्यालयांत उपलब्ध राहील. 


i . सहायक संचालक, नगर रचना, पुणे शाखा , पुणे , 
ii. पुणे महानगर प्रदेश क्षेत्र विकास प्राधिकरण, पुणे. 
सदरहू अधिसूचना शासनाच्या www.maharashtra.gov.in व www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावरदेखील उपलब्ध 


आहे . 


पुणे, १३ जुलै २०२० . 


अविनाश पाटील , 


, 


सहसंचालक , नगर रचना , 

पुणे विभाग , पुणे . 


BY JOINT DIRECTOR OF TOWN PLANNING 
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


NOTIFICATION 


Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 . 


, 


No. R. P. Pune /Mouje Marunji/Taluka Mulshi/S . No. 75/1/1, etc /Section 20 (4 )/JDTP-827.—Whereas , 
Government vide Resolution No. TPS - 1815 /CR - 49 / 15 /UD - 13 , dated 6th May 2015 has issued directives 
under Section 154 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 regarding the procedure to 
be followed under Section 20 of the said Act formaking changes in the use of land in the areas of sanctioned 
Regional Plans under the said Act; 

and whereas , land admeasuring about 10.1990 hectare area bearing S. No./G . No. 75/1/1(pt.), 75 / 1/ 
2 ( pt.), 75/2, 75/3, 75/4 ( pt.), 75/5/1 ( pt.), 75/5/2 ( pt .), 76/ 1,77/ 1/ 1/ 1 - C , 78/ 1 of MoujeMarunji, taluka Mulshi, 
district Pune (hereinafter referred to as " the said area ") are included in Agriculture and No. Development 
Zone as per the sanctioned Regional Plan of Pune ; 

and whereas, the " Proposal Scrutiny Committee " established under the above mentioned Government 
Resolution , had principally approved the change ofuse of the said land from Agriculture and No Development 
Zone to Residential Zone subject to conditions; 

and whereas, in pursuantto the above , a notice bearing No. R. P. Pune /Mouje Marunji/ Taluka Mulshi/ 
S. No. 75/1/1 , etc/Section 20 ( 3)/JDTP / 1744 , Dated 4th November 2019 regarding the proposad modification 
under sub - section (3 ) of the Section 20 of the said Act, was published by Joint Director of Town Planning, 
Pune Division , Pune which appeared in the Maharashtra Government Official Gazette , Part -I, Pune Division 
Supplement dated 14 to 20 November, 2019 on Pages 5 to 7 , for inviting suggestions and/or objections 
from the generalpublic and the Assistant Director of Town Planning , Pune Branch , Pune was appointed as 
Officer (hereinafter referred to as the " said Officer" ) to hear suggestions and/ or objections and submit his 
report to the undersigned ; 


- 


, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १३ - १९, २०२० / श्रावण २२ - २८ , 


शके १ ९ ४२ 


३ 


and whereas , after considering the report submitted by the said Officer, the " Proposal Scrutiny 
Committee " is of the opinion that the said lands , should be deleted from " Agriculture and No Development 
Zone" and included in "ResidentialZone" as shown on plan subject to certain conditions ; 

and whereas, the Owner has deposited necessary premium and publication charges in the Government 
Treasury in this regard ; 

Now therefore , in exercise of the powers under sub - section (4 ) of section 20 of the said Act delegated 
to him by the Government, Joint Director of Town Planning, Pune Division , Pune, hereby sanctions the 
proposed modification and for thatpurpose directs that in the Schedule ofModifications appended to the 
Notification dated the 25th November 1997 sanctioning the said Regional Plan , after the last entry , the 
following new entry shall be added ; 


ENTRY 


Theallocation of land bearing S. No./G. No. 75/1/1 ( pt .) 75/1/2( pt .), 75/ 2,75/ 3, 75/4 ( pt.), 75/5/1 ( pt .), 
75/5/2 (pt.), 76/1, 77 / 1 / 1/ 1- C , 78/1 ( Total Area 10.1990 hectare ) ofMouje Marunji, taluka Mulshi, district 
Pune is changed from "Agriculture and No Development Zone" and included in " Residential Zone," more 
specifically shown on Plan subject to the following conditions.- 

(i) The sale of plots /tenements shall be permissible as per the conditions given in undertaking in 
pursuance of aforesaid Government resolution dated 6th May 2015 and 4th January 2016 and also all 
conditionsmentioned in the said resolutions and paymentof requisite premium and charges shall be 
binding on the land owner /developer, 

(ii) Itis mandatory to the owner to keep intact the Natural Stream in the land under Zone-Change . 

Thepart plan Showing the lands under the sanctioned modification shallbemade available for inspection 
to the general public during office hours on allworking days at the following offices.- 

i. Assistant Director of Town Planning , Pune Branch , Pune . 
ii Pune Metropolitan RegionalDevelopment Authority, Pune . 
This notice is also available on website www.maharashtra.gov.in and www.dtp.maharashtra.gov.in 


AVINASH PATIL , 
Joint Director of Town Planning, 

Pune Division , Pune . 


Pune, 13th July 2020 . 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना, अधिनियम, १९६६ च्या कलम १२६ पोट-कलम (४) सह भूमिसंपादन अधिनियम भूमिसंपादन, पुनर्वसन व 

पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकता हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम १९ खाली जिल्हाधिकारी यांनी जारी 
करावयाची अधिसूचना) 

अधिसूचना 
क्रमांक भूसंपादन /एसआर/ वशी -१३०/ २०२० .-- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या सांगली जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याने भूमिसंपादन, पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकता हक्क अधिनियम २०१३ (२०१३ चा ३० ) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त 
अधिनियम" असा केला आहे) आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या 
जमिनीची अनूसूची दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे . 

उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे. आणि म्हणून, उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट- कलम (१) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित 
करण्यात येत आहे . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १३ - १९ , २०२० / श्रावण २२ - २८ , शके १९ ४२ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकाऱ्यांची 
कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, वाळवा विभाग , इस्लामपूर यास पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नाव : इस्लामपूर ( इस्लामपूर न. पा . हद्दीतील), तालुका : वाळवा, जिल्हा सांगली 
भूमापन क्रमांक किंवा गट नंबर 

बाधित क्षेत्र अंदाजे 

हे . आर 


अ . क्र . 


एकूण क्षेत्र 


हे . आर . 


१ 


रि.स. नं . ९ ४ 


३.३८ 


०.२५ 


एकूण 

क्षेत्र 


३.३८ 


०.२५ 


अनुसूची दोन 


जिल्हा : 


, 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : मंजूर विकास योजना इस्लामपूर आ . क्र . V/ 37 मलनि : स्सारण प्रक्रिया केंद्र ( STP ) भूसंपादन. 
प्रकल्पाचे कामाचे वर्णन : मंजूर विकास योजना इस्लामपूर आ . क्र . V/37 मलनि:स्सारण प्रक्रिया केंद्रासाठी (सि.स.नं. 94). 
समाजाला होणारे लाभ : पायाभूत सोयीसुविधा 
( सांडपाणी व मलनिस्सारण योजना) 

अनुसूची तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
गावाचे नाव : 

तालुका : 

निरंक 

अनुसूची चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

निरंक 
टिप : उक्त जमिनीच्या नकाशाचे, उपविभागीय अधिकारी वाळवा विभाग, इस्लामपूर या कार्यालयात निरीक्षण करता येऊ शकेल . 

डॉ . अभिजीत चौधरी, 

जिल्हाधिकारी सांगली. 
सांगली, ३१ जुलै २०२० . 


- 


नोडल ऑफिसर तथा निवासी उपजिल्हाधिकारी यांजकडून 
नागरी जमीन ( कमाल मर्यादा व विनियमन) अधिनियम , १९ ७६ चे कलम १० पोट-कलम ( ३) प्रमाणे प्रसिद्ध करणेत आलेली अधिसूचना रद्द 


करण्याबाबत 


अधिसूचना 
प्रकरण क्रमांक यूएलसी/ व्ही.एल.एस./ एस.आर-१५४९/ २०२० .-- ज्याअर्थी, श्री . मधुकर बाबुराव सासने वगैरे ६ रा. ५४३, ए, वॉर्ड, शिवाजी 
पेठ, कोल्हापूर यांनी धारण केलेली व अनुसूचीत दाखविलेली जमीन ही कमाल मर्यादेपेक्षा अधिक असल्यामुळे सदरची जमीन ही दिनांक १८ मे 

२००७ 
पासून महाराष्ट्र शासनाने संपादित केली असल्याचे समजण्यात येईल व ती जमीन उक्त तारखेपासून सर्व भारापासून मुक्त महाराष्ट्र शासनाकडे 
सर्वार्थाने निहित होईल असे महाराष्ट्र शासन, राजपत्र, दिनांक ९ ऑगस्ट २००७ च्या पुणे विभागीय पुरवणीत पृष्ठ क्रमांक १८१७ वर प्रसिद्ध झालेल्या 
नागरी जमीन ( कमाल मर्यादा व विनियमन) अधिनियम १९ ७६ च्या कलम १० पोट- कलम (३) च्या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आलेली आहे. 

अनुसूची 
जिल्हा 

रि . स . नं . 

क्षेत्रफळ 

चौरस मीटरमध्ये 
कोल्हापूर कोल्हापूर 

करवीर ७७६/३/४ 

७६४५.६६ 


अ . क्र . 


नागरी समूह 


गाव 


१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १३ - १९, २०२० / श्रावण २२ - २८ , 


शके १ ९ ४२ 


५ 


- 


आणि ज्याअर्थी, मा . उच्च न्यायालय, मुंबई याचिका क्रमांक ८३५६/०६ मध्ये झालेल्या निर्णयानुसार अतिरिक्त क्षेत्राबाबत करण्यात आलेली कलम 
१० (३) व १० (५ ) ची कार्यवाही रद्दबाबत ठरविलेली आहे . तसेच महाराष्ट्र शासन नगर विकास विभाग , यांचेकडील पत्र क्रमांक नाजक -२२०८ / 
प्र.क्र .३५४/ २०० ९/नाजकधा-२, दिनांक १२ मे २०१० अन्वये अतिरिक्त घोषित क्षेत्रावर करण्यात आलेली १० ( ३) ची कार्यवाही रद्द करण्याचानिर्णय 
शासनाने घेतलेला आहे आणि त्यास मा . विभागीय आयुक्त , पुणे विभाग यांची पत्र क्रमांक मह /२/ जमीन/ ज/ को /सीआर/ ३९ ४७, पुणे, दिनांक 
२१ सप्टेंबर २०१० अन्वये मान्यता घेतलेली आहे. म्हणून याद्वारे सर्व जनतेच्या माहितीसाठी अधिसूचित करण्यात येते की, दिनांक ९ ऑगस्ट २००७ चे 
राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आलेली उक्त जमिनीबाबतची अधिसूचना रद्द समजण्यात यावी. 

भाऊसाहेब गलांडे, 
नोडल ऑफिसर तथा निवासी उपजिल्हाधिकारी , 

कोल्हापूर नागरी समूह, कोल्हापूर . 
कोल्हापूर , १३ मे २०२० . 


. 


- 


अप्पर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे यांजकडून 
qad :--(9 ) The Maharashtra Police Act (Bombay Act No. XXII of 1951) (Title Substituted for The Bombay 

Police Act, 1951) चे कलम ३७(१ ) व ( ३ ). 

( २) मा . पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण पुणे यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/३७ (१)( ३)/पुणे ग्रामीण, १७२१, दिनांक २३/३/२०२० . 
पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात महाराष्ट्र पोलीस कायदा १९ ५१ चे कलम ३७(१) व ( ३) 

आदेश 
क्रमांक पगक/ कावि/१८२५/२०२०.- ज्याअर्थी, संदर्भीय क्रमांक २ नुसार पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये खेड शिवापूर टोलनाकासंबंधी नागरिकांचा 
विरोध आहे, तसेच पुरंदर येथील नवीन प्रस्तावित विमानतळास स्थानिक शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. पुणे नाशिक महामार्गाचे चौपदरीकरणाचे 
कामकाज चालू असून त्यास स्थानिक बाधित शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. तसेच पुणे- सातारा महामार्गावरील सहा पदरीकरणाचे कामकाज चालू 
असून अतिक्रमण झालेल्या ठिकाणी स्थानिक नागरिकांकडून विरोध होत आहे. तसेच जिल्ह्यामध्ये राष्ट्रीय नागरीकत्व नोंदणी (एन.आर.सी.) नागरीक 
संशोधन कायदा ( सी.ए.ए. ) बाबत तसेच इतर मागण्यांकरिता विविध पक्ष व संघटनांकडून आंदोलने, रॅली, मोर्चे, रास्ता रोको निदर्शने होत आहेत. 
गावोगावी यात्रा सुरू आहेत. तसेच करोना विषाणूचे अनुषंगाने जमावबंदी आदेशान्वये कायदेशीर कारवाई करणे आवश्यक आहे. 

३. त्याकरिता, पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र पोलीस कायदा , १९ ५१ चे कलम ३७(१) व(३) चे 
आदेश जारी करणे आवश्यक असलेने वरील बाबी विचारात घेऊन पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक २६ मार्च २०२० रोजी ००.१० वाजलेपासून ते 
दिनांक ८ एप्रिल २०२० रोजी २४.०० वाजेपर्यंत महाराष्ट्र पोलीस कायदा, कलम १९ ५१ चे कलम ३७ (१) व (३) चा अंमल लागू केल्याचा आदेश जारी 
करून त्याची राजपत्रात प्रसिद्धी होणेस मा . पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण यांनी सदर पत्रान्वये विनंती केलेली आहे. आणि; 

४. ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी The Maharashtra Police Act 
( Bombay Act No. XXII of 1951) (Title Substituted for The Bombay Police Act, 1951) चे कलम ३७ (१ ) व ( ३) अन्वये 
प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे. आणि ; 

५. त्याअर्थी, मी , डॉ . जयश्री कटारे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे , मला प्राप्त अधिकारांचा वापर करून व The Maharashtra Police 
Act ( Bombay Act No. XXII of 1951) (Title Substituted for The Bombay Police Act, 1951) चे कलम ३७(१ ) व ( ३) अन्वये 
प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक २६ मार्च २०२० रोजी ००.१० वाजलेपासून ते दिनांक ८ एप्रिल २०२० 

वाजेपर्यंत १४ 

१४ दिवसांसाठी खाली नमूद केलेली कृत्य करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 
( अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ द्रव्य बरोबर नेणे . 
( ब ) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे, सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमाव तयार करणे. 
( क ) शस्त्रे, सोटे, भाले, तलवारी, दंडे, काठ्या,बंदुका व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे. 
( ड) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे प्रतिकात्मक प्रेताचेकिंवा पुढाऱ्यांच्या चित्रांचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे. 
( इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे. 
( फ ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नितिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल 

अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे. 
( ग ) ज्या योगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल अशा पद्धतीने The Maharashtra Police Act ( Bombay Act 

No. XXII of 1951) ( Title Substituted for The Bombay Police Act , 1951) चे कलम ३७ (१) व (३) विरुद्ध वर्तन करणे. 


रोजी २४.०० 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १३ - १९ , २०२० / श्रावण २२ - २८ , शके १९ ४२ 


& The Maharashtra Police Act (Bombay Act No. XXII of 1951) (Title Substituted for The Bombay Police Act, 
1951) चे कलम ३७ चे पोट - कलम ( ३) अन्वये पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करणे . 

७. वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपुर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक 
आहे. त्यांना लागू होणार नाही. 

सदरचे आदेशाच्या प्रती महत्त्वाच्या ठिकाणी चिकटवून ध्वनिक्षेपकांवर प्रक्षेपित करून योग्य ती प्रसिद्धी करावी. 

या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती The Maharashtra Police Act ( Bombay Act No. XXII of 1951) ( Title 
Substituted for TheBombay Police Act, 1951) चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल , 
सदरचा आदेश माझे सही -शिक्क्यानिशी दिलेला आहे. 

डॉ . जयश्री कटारे , 
पुणे , २४ मार्च २०२०. 

अपर जिल्हादंडाधिकारी , पुणे . 


. 


-- 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 

अंतिम अधिसूचना 
क्रमांक पमज/ कावि/१००/ २०१९ /प्रशासन/ १०६५ ( पी -६५)/२०२०.- शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक टी.एल.सी. १०६९ / 
३२८१० चे (विशेष) दिनांक १ नोव्हेंबर १९ ७० अन्वये, महाराष्ट्र जमीन 

महसूल अधिनियम , १९ ६६ ( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१ ) 
याचे कलम ४ पोट कलम ( १) च्या परंतुका अन्वये राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत त्याचा वापर करून 
मी , नवल किशोर राम, जिल्हाधिकारी, पुणे , पुणे जिल्हा याद्वारे दिनांक १९ नोव्हेंबर २०१९ पासून 

( अ) पुणे जिल्ह्याच्या आंबेगाव तालुक्यातील खडकी या गावची खडकी व पुनर्वसन दिगद या दोन गावामध्ये विभागणी करून त्याची सीमामध्ये 
बदल करीत आहे. आणि 

( ब ) असा निर्देश देत आहे का , 

( १) खडकी गावाच्या क्षेत्र भूमापन क्रमांक ( अधिसूचना- अ मध्ये) समाविष्ट असलेले स्थानिक क्षेत्र पुणे जिल्ह्याच्या आंबेगाव तालुक्यातील पुनर्वसन 
दिगद या नावाने ओळखण्यात येणारे वेगळे नवे महसुली गाव होईल आणि ; 

( २) उरलेले क्षेत्र ( अनुसूची-ब) पुणेजिल्ह्यातील आंबेगाव तालुक्यातील पुनर्वसन दिगद गाव होईल 

( ३) पुणे जिल्ह्याच्या आंबेगाव तालुक्यातील पुनर्वसन दिगद या गावाचे सोबतच्या अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या हद्दी असलेल्या खडकी व 
पुनर्वसन दिगद नावाने ओळखण्यात येणाऱ्या गावामध्ये रूपांतरित करीत आहे . 

( ४) पुनर्वसन दिगद आणि खडकी या गावाच्या रहिवाश्यांचे दोन्ही गावामध्ये गुरे चारणेकामी स्मशान भूमी, गावठाण अस्तित्वात असलेले रस्ते 
इत्यादी वापरात असलेल्या सार्वजनिक बाबींवर त्याचे समान हक्क राहतील . 

अनुसूची अ ( भूमापन क्रमांक ) 
खडकी : गट नंबर १ ते गट नंबर १३४, गट नंबर १३६ ते गट नंबर ६९ ७ व गट नंबर १३५ मधील एकूण क्षेत्र १२ हे . ३४ आर पैकी ०.०७ 
हे . ५ ९ आर क्षेत्र. 

अनुसूची ब ( भूमापन क्रमांक ) 
पुनर्वसन दिगद : गट नंबर १३५ मधील १२ हे . ३४ आर पैकी ०४ हे. ७५ आर क्षेत्र आहे . 

नवल किशोर राम 

जिल्हाधिकारी , पुणे . 
पुणे, ५ ऑगस्ट २०२०. 


अध्यक्षा, 


बारामती नगरपरिषद यांजकडून 

जाहीर नोटीस 


बानप/ कार्या-१५/ ५४९/ २०२०.- ज्याअर्थी, बारामती नगरपरिषदेचा मंजूर विकास आराखडा ( दुसरा सुधारित) महाराष्ट्र शासनाने अधिसूचना 
नंबर टीपीएस -१८११/९ ४१/११/ प्र.क्र .२७४/११/वि.यो.मंजुरी/ नवि-१३, दिनांक १२ एप्रिल २०१२ व ई.पी. मंजुरी आदेश नंबर १८१३/ १०७०/ प्र.क्र . 
२८४/ १३ / नवि-१३, दिनांक ४ मार्च २०१४ अन्वये मंजूर करण्यात आलेला आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १३ - १९ , २०२० / श्रावण २२ 


२८ , 


शके १ ९ ४२ 


आणि ज्याअर्थी, बारामती नगरपरिषदेने विशेष सभा क्रमांक १, दिनांक २२ जून २०२०, ठराव नंबर १ अन्वये उक्त मंजूर सुधारित विकास 
योजनमध्ये खालीलप्रमाणे फेरफार महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९ ६६ चे कलम ३७ (१) अन्वये प्रस्तावित केला आहे . 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


मंजूर विकास आराखडा सद्यस्थिती 


मंजूर विकास आराखड्यात 

करावयाचा फेरबदल 


कौन्सिल ठराव नंबर व 

दिनांक 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


१ . 


मंजूर विकास योजनेमधील सर्व्हे नंबर ९ मधील आरक्षण मंजूर विकास योजनेतील आरक्षण क्र . ६६ 

विशेष सभा क्र . १ , 
क्रमांक ६६ " STP" (०.३९ हे.) व १५ मीटर रुंद " STP" ( ०.३९ हे .) चे आरक्षण व प्रस्तावित 

दिनांक २२ जून २०२० , 
प्रस्तावित विकास योजना रस्ता. 

१५ मीटर रुंद विकास योजना रस्ता वगळून ठराव नं . 
सदर क्षेत्र सार्वजनिक , निम - सार्वजनिक 

वापरात समाविष्ट करणे. 
बारामती शहराच्या सुधारित ( दुसरा सुधारित ) विकास आराखड्यात करावयाचे वरील नियोजित फेरफार दर्शविणारे नकाशे बारामती 
नगरपरिषदेच्या कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरिकांना अवलोकनार्थ उपलब्ध असतील. 

आणि त्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९ ६६ चे कलम ३७ (१) अन्वये बारामती शहराच्या सुधारित ( दुसरा सुधारित) 
विकास आराखड्यात करावयाच्या उपरोक्त फेरबदलासंबंधी कोणास सूचना व हरकती करावयाच्या असतील, तर त्यांनी ही सूचना महाराष्ट्र 
शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून एक महिन्याच्या ( ३० दिवस) आत अध्यक्ष, बारामती नगरपरिषद, बारामती यांचेकडे लेखी स्वरूपात दाखल 
कराव्यात . मुदतीनंतर आलेल्या सूचना/ हरकतींचा विचार केला जाणार नाही. 

पौर्णिमा तावरे , 


बारामती, २९ जुलै २०२०. 


अध्यक्षा, 
बारामती नगरपरिषद , बारामती. 


By President Baramati Municipal Council 


Notice 


Modification to the Sanctioned DevelopmentPlan ( Second Revised ) of BaramatiMunicipal CouncilProvided 
under Section 37 ( 1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966. 

BNP /Karya 15 /549 /2020.— Whereas , Maharashtra Government under Notification No. TPS - 1811/ 
941/CR - 274 / 11/DP sanction /UD - 13 , dated 12th April 2012 and E.P. sanction Order No. 1813 / 1070 /CR 
284 / 13 /UD - 13 , dated 4th March 2014 has sanctioned the Development Plan (Second Revised ) of Baramati 
Municipal Council. 


And whereas, Baramati Municipal Council under Section 37 ( 1) ofMaharashtra Regional and Town 
Planning Act, 1966 intends to make the following modification in the said sanctioned Development Plan . 


Schedule 


Sr. 


Present Position 


Proposed Modification 


Council Resolution No. 

and Date 


No. 


2 


3 


4 


1 

1 


Sanctioned Development Plan includes 
S. No. 9 (Part ),Reservation No. 66 , " S.T.P." 
(0.39 Hect.) and 15 m . wide proposed D. P. 
Road. 


SpecialMeeting No. 1 , 
Dated 22 June 2020 . 
Resolution No. 1 . 


Sanctioned DevelopmentPlan 
S.No. 9 (Part) , Reservation 
No.66, " S.T.P. " (0.39 Hect .) and 
15 m . wide proposed D. P. Road 
deleted and land thereunder 
included in public and semi- public 
zone . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १३ - १९ , २०२० / श्रावण २२ - २८ , शके १९ ४२ 


The copy of the plan showing the above proposed modification to the sanctioned Development Plan of the Baramati 
Municipal Council is available for inspection during working hours on all working days in Baramati Municipal Council . 


Now therefore , according to Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 under Section 37 ( 1) suggestions 
and objections if any to the above proposed modification to the sanctioned Development Plan of Baramati (Second 
Revised) shall be communicated in writting to the President, Baramati Municipal Council within one month (30 days) 
from the date of publications of thenotice in the Maharashtra Government Gazzatte . The suggestions and /or objections 
received after stipulated period shall notbe considered . 


POURNIMA TAWARE , 


President, 
Baramati Municipal Council, 

Baramati. 


Baramati, 29th July 2020 . 


पोलीस सहआयुक्त, पुणे यांजकडून 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ (१),( ३) व (४) प्रमाणे प्रतिबंधात्मक आदेश. 


आदेश 


दिनांक १३ 


. 


जावक क्रमांक पोसआ /पुणे शहर/ ५६१४/ २०२०.- ज्याअर्थी, जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोना विषाणुमुळे पसरत असलेला आजार हा 
साथीचा संसर्गजन्य आजार म्हणून घोषित केला आहे. तसेच कोरोना विषाणुचा प्रसार भारतात, महाराष्ट्रात , पुणे शहरात गतीने पसरत आहे असे 
दिसून येत आहे. तसेच राज्य शासनाने कोरोना विषाणू ( कोविड -१९) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथीचा रोग प्रतिबंधात्मक कायदा १८ ९ ७ , 

मार्च 

२०२० पासून लागू करून खंड २, ३ व ४ मधील तरतुदीनुसार अधिसूचना निर्गमित केलेली आहे. त्याबाबतची नियमावली तयार 
करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचा भाग म्हणून पोलीस आयुक्तालय क्षेत्रात यापूर्वी वाहनांचा वापर व वाहतूक बंदी, 
जमाव बंदी, सर्व धर्मांची प्रार्थनास्थळे बंद ठेवणे तसेच संचारास मनाई करणारे आदेश लागू केलेले आहेत. नोकरी, रोजगार, व्यवसाय व शिक्षण या 
कारणासाठी पुणे शहरात वास्तव्यास असलेल्या महाराष्ट्रातील इतर जिल्हे व परराज्यातील रहिवाशी असलेल्या व्यक्तींना सद्यस्थितीत त्यांचे मूळगावी 
जाण्याची ओढ लागली 

असून ते त्याकरिता प्रयत्नशील आहेत 

म्हणून 

त्यांच्यामध्ये मानसिक अस्वस्थता आहे. 
२. ज्याअर्थी, पुणे शहरात जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना मोर्चे, धरणे, निदर्शने, बंद पुकारणे व उपोषण या 
सारखे आंदोलनाचे आयोजन करतात. शहर परिसरात ठिकठिकाणी महानगरपालिकांच्या वतीने अनधिकृत बांधकाम हटविण्याच्या कार्यवाहीच्या वेळेस 
कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याचा संभव आहे. दिनांक १ जुलै २०२० रोजी आषाढी एकादशी (पंढरपूर यात्रा), दिनांक ५ जुलै २०२० रोजी 
गुरूपौर्णिमा आहे. त्यानिमित्त विविध ठिकाणी कार्यक्रम होतात . पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रामध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे 
दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९ ५१ चे कलम ३७ (१), (३) व ( ४) चे मनाई आदेश जारी करण्यास विनंती आहे. 
३. त्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , पुणे शहर पोलीस आयुक्तालय 

कार्यक्षेत्रात शांतता व सुव्यवस्था 

राखणेकामी महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम , सन १९ ५१ च्या कलम ३७ (१), (३) व (४) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे. 

४. त्याअर्थी, मी, डॉ. रवींद्र शिसवे, पोलीस सह- आयुक्त, पुणे शहर वर नमूद अ.नं. २ च्या आदेशान्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर 
करून व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९५१ च्या कलम ३७ (१),(३) व (४) अन्वये प्राप्त झालेल्यया अधिकारांचा वापर करून पुणे शहर पोलीस 
आयुक्तालय क्षेत्रात दिनांक ३० जून २०२० रोजी ००.०१ वाजेपासून ते दिनांक १३ जुलै २०२० रोजी २४.०० वाजेपर्यंत १४ दिवसांसाठी खालील नमूद 
केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 

( अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, ज्वलनशील द्रव पदार्थ बरोबर नेणे . 
( ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे , सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे , जमा करणे व तयार करणे . 
( क) शस्त्रे, सोटे , भाले, तलवारी, दंडे, काठ्या,बंदुका व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे. 
( ड ) कोणत्याही इसमाचेचित्राचे प्रतिकात्मक प्रेताचे, पुढाऱ्यांच्या चित्रांचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे. 
( इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे . 
( फ ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नीतिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून 

देण्यास प्रवृत्त 

करेल 
अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे या कृत्यावर बंदी घालीत 
आहे. 


. 


. 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १३ - १९, २०२० / श्रावण २२ - २८ , 


शके १ ९ ४२ 


९ 


( ग) ज्या योगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल अशा पद्धतीने महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन १९ ५१ च्या कलम ३७ (१), 

( ३ ) व ( ४ ) विरुद्ध वर्तन करणे. 


५. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन १९ ५१ च्या कलम ३७ चे पोट - कलम ( ३) अन्वये कोणत्याही व्यक्तीस सायंकाळी २१.०० ते दुसरे दिवशी 
०५.०० वा . दरम्यान कोणत्याही सार्वजनिक रस्त्यांवर, गल्लीमध्ये येण्यास , घराबाहेर पडण्यास व जमावाचे कारण होण्यास तसेच पोलीस आयुक्त , 
पुणे शहर यांचे पूर्व परवानगी शिवाय सभा घेणेस, मिरवणूक काढणेस अथवा गर्दीचेनिमित्त होण्यास बंदी घालीत आहे. 

६. कोरोना विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठीचा भाग म्हणून लॉकडाउन ५ चे अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाच्या आदेशानुसार ( संदर्भ क्रमांक 
DMU/२०२० /CR.९२/ DisM-१, दिनांक ३१ मे २०२० ) संपूर्ण राज्यात दिनांक ३० जून २०२० पर्यंत लॉकडाउनची कालमर्यादा वाढवण्याची 
अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. त्यातील सर्व नियम, अटी, शर्ती व तरतुदी या आदेशास लागू राहतील . तसेच वरील आदेशाचे अनुषंगाने नव्याने 
शासनाकडून व शासकीय यंत्रणांकडून लागू होणारे आदेश व त्यातील तरतुदीही लागू 

उपरोक्त आदेशाचे पालन करणे पुणे शहरातील नागरिकांना बंधनकारक राहील. 

७. वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक 
आहे, त्यांना लागू होणार नाही. 


८. सदरचे आदेशाला जाहिररित्या ठळक प्रसिद्धी द्यावी . 


९ . या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन १९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल . 

१०. सदर आदेशाची अंमलबजावणी करताना पोलीस अधिकाऱ्यांनी कलम ७० अन्वये कार्यपद्धतीचा अवलंब करावा. सदरचा आदेश माझे सही 
शिक्क्यानिशीदिलेला आहे. 


डॉ . रवींद्र शिसवे, 


पोलीस सह - आयुक्त , 

पुणे शहर . 


पुणे शहर , २९ जून २०२० . 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


वाचले : 


( १) महाराष्ट्र पोलीस कायदा, १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १), ( ३). 
( २ ) पोलीस अधीक्षक , सांगली यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/बंदी आदेश/ २०२०-२६०३ , दिनांक ८ जून २०२० . 


आदेश 


क्रमांक गृह -१ /कार्या-६/ एमएजी/बंदी आदेश/ एसआर-२०/ २०२०.– ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक, सांगली यांनी जिल्हा स्थलसिमा हद्दीत कायदा 
व सुव्यवस्था परिस्थिती अबाधित राहावी याकरिता प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेचा एक भाग म्हणून सांगली जिल्हा स्थलसिमा हद्दीत महाराष्ट्र पोलीस 
कायदा, १९ ५१ चे कलम ३७ (१), (३) अन्वये संपूर्ण सांगली जिल्हा स्थलसिमा हद्दीत बंदी आदेश लागू करणेबाबत वाचले क्रमांक २ अन्वये विनंती 
करून त्यासाठी खालील कारणे माझेनिदर्शनास आणून दिलेली आहेत आणि माझी तशी खात्री झालेली आहे. 
आगामी काळात उद्भवू शकणारी कायदा व सुव्यवस्था स्थिती - 

कोव्हिड -१९ : - सद्यस्थितीत जगभरात, देशभरात, राज्यभरात तसेच प्रामुख्याने जिल्ह्यात गेल्या मार्च-२०२० पासून कोव्हिड -१९ च्या 
विषाणूच्या संसर्गाने व्यक्ती बाधित होत आहेत व त्यामध्ये काही व्यक्तींचे मृत्यू झालेले आहेत. 

कोव्हिड-१९ चा विषाणू संसर्ग फैलाऊ नयेम्हणून देशभरात, राज्यभरात तसेच जिल्हाभरात लॉकडाऊन (संचारबंदी) लागू केलेल्या विविधबंदी 
आदेशनुसार जिल्हात असणाऱ्या ऊस तोड मजूर, इतर कामगार मजूर यांच्या व्यवसायावर परिणाम झाला होता. जिल्हा प्रशासनाकडून परप्रांतीय 
मजूर तसेच इतर जिल्ह्यातून ऊस तोडीकरिता आलेल्या ऊसतोड मजुरांना त्यांच्या मूळ जिल्ह्यात पाठविण्याची व्यवस्था केली आहे, अद्यापही करण्यात 
येत आहे. 


यापूर्वी, लॉकडाऊन तसेच संचारबंदी दरम्यान शासनाकडून पारित करण्यात आलेल्या आदेशामध्ये अंशत: बदल करण्यात आल्यामुळे यापूर्वी 
काही प्रमाणात बंद करण्यात आलेल्या औद्योगिक संस्था, इतर आस्थापना चालू करण्याबाबत , काही कार्यक्रमाचे आयोजन करण्याबाबत सवलती 
देण्यात आलेल्या आहेत . 


, 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १३ - १९ , २०२० / श्रावण २२ - २८ , शके १९४२ 


कोव्हिड-१९ च्या अनुषंगाने गेल्या तीन महिन्यांमध्ये घडलेल्या घटनांबाबत काही संस्था, काही राजकीय गट , काही राजकीय व्यक्तीकडून राज्य 
सरकारने केलेल्या कामांचे कौतुक तसेच राज्य सरकारने केलेल्या कामास विरोध, टीका-टिप्पणी होत आहे. कोव्हिड -१९ बाबत राबविलेल्या 
योजनांवरून समज गैरसमज होऊन त्यातून वादविवाद होऊ कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. 

सद्यस्थितीत चालू करण्यात आलेल्या आस्थापनांमध्ये पानपट्टीची, सुगंधी तंबाखूविक्रीची, सिगारेट, बिडीची विक्रीची दुकाने सुरू झाली असल्याने 
साहजिकच अशा ठिकाणी धुम्रपान करणाऱ्यांची संख्या लक्षणीय असणार आहे. त्यामुळे अशा व्यक्तींपासून थुकीद्वारे , धुम्रपानाद्वारे कोरोना विषाणू 
फैलावण्याची शक्यता आहे . 


, 


. 


शासनाकडील , जिल्हा प्रशासनाकडील सुधारित आदेशान्वये लग्न इत्यादी शुभ कार्याचे वेळी ५० व्यक्तींना अंत्यविधीसारख्या कार्यक्रमावेळी हि 
किमान २० व्यक्तींना हजर राहण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. साहजिकच अशावेळी सामाजिक अंतर ( SOCICAL DISTANCE) पाळले 
जाण्याची/ ठेवले जाण्याची शक्यता कमी आहे. 


सद्य:स्थितीत कोव्हिड-१९ च्या अनुषंगाने यापूर्वी दिलेल्या आदेशांमध्ये अंशत: बदल केल्यानंतर / सूट दिल्यामुळे काही कामगार संघटना, इतर 
राजकीय गट यांच्याकडून सामाजिक अंतर ( SOCIAL DISTANCE) पाळून आंदोलने करण्याची आश्वासने दिली जात आहेत परंतु प्रत्यक्षात असे 
घडताना दिसत नाही. शहरामध्ये भाजी-पाला तसेच दुकानांमध्ये खरेदीवेळ सामाजिक अंतर ( SOCIAL DISTANCE) पाळले जात नसल्याचेदिसून 
येत आहे. 

परजिल्ह्यातून/ परराज्यातून ये- जा करणाऱ्या विविध व्यक्तींकडून आपल्या हद्दित नेमण्यात आलेल्या चेक नाक्यावर व्यक्तीचे वाद-विवाद होऊन 
कायदा व सुव्यवस्था प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. 

भविष्यकाळात कोरोना विषाणू संसर्ग (कोव्हिड -१९) च्या अनुषंगाने केलेल्या कामावरून सध्याच्या राज्यकर्त्यांच्या कार्यकर्त्यांकडून व विरोधकांकडून 
आरोप -प्रत्यारोप होऊन त्यावरून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. 

त्याअर्थी, मी, डॉ . अभिजित चौधरी, जिल्हादंडाधिकारी, सांगली मला सन १९ ५१ च्या महाराष्ट्र पोलीस कायदा कलम ३७ (१), (३) अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार सांगली जिल्हा स्थलसिमा हद्दीत खालील कृत्ये करणेस मनाई करीत आहे. 

(१) शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, दंडे, काठ्या, अथवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी इतर कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे. 
( २) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, ज्वलनशील द्रव पदार्थ बरोबर नेणे. 
( ३) दगड अगर इतर अस्त्रे किंवा शस्त्रे किंवा सोडावयाची शस्त्रे अगर फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे आणि तयार 

करणे. 
( ४) मनुष्य अगर प्रेत अगर त्यांच्या प्रतिमा अगर आकृती यांचे प्रदर्शने करणे, 
( ५) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे , अर्वाच्य गाणी गाणे, वाद्ये वाजविणे, नकला, निदर्शने करणे. 
( ६) ज्यांच्या योगाने वरील ठिकाणी शांतता व सुव्यवस्था आणि सार्वजनिक मालमत्तेस धोका निर्माण होईल किंवा सभ्यतेला बाधा येईल अशा 

पद्धतीने हावभाव करणे , फलक , चित्रे किंवा चिन्हे तयार करणे , त्यांचे प्रदर्शन करणे आणि प्रसारीत करणे . 
( ७) जिल्ह्यात पाचकिंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तींस सार्वजनिक ठिकाणी व रस्त्यावर एकत्र जमण्यास मनाई करणेत येत आहे. 
( ८) सदर आदेश कायदेशीर कर्तव्य बजावीत असलेल्या शासकीय कर्मचारी व धार्मिक विधी यांना लागू राहणार नाही. 
सदरचा आदेश दिनांक ९ जून २०२० रोजीचे १२.०० वाजले पासून ते दिनांक २२ जून २०२० रोजीचे२४.०० वाजेपर्यंत अमलात राहील. 

डॉ . अभिजित चौधरी, 


जिल्हादंडाधिकारी 

सांगली. 


सांगली , ९ जून २०२० . 


वाचले :- ( १) महाराष्ट्र पोलीस कायदा, १९ ५१ चे कलम ३७ (१), (३). 

( २) पोलीस अधीक्षक, सांगली यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/बंदी आदेश/ २०२०-२६०३, दिनांक २२ जून २०२० . 


आदेश 


क्रमांक गृह-१/कार्या-६/ एमएजी/बंदी आदेश / एसआर-२१/ २०२०.– ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक, सांगली यांनी जिल्हा स्थलसिमा हद्दीत कायदा 
व सुव्यवस्था परिस्थिती अबाधित राहावी याकरिता प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेचा एक भाग म्हणून सांगली जिल्हा स्थलसिमा हद्दीत महाराष्ट्र पोलीस 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक 


पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १३ - १९, २०२० / श्रावण २२ - २८ , 


शके १ ९ ४२ 


११ 


कायदा, १९ ५१ चे कलम ३७ (१), (३) अन्वये संपूर्ण सांगली जिल्हा स्थलसिमा हद्दीत बंदी आदेश लागू करणेबाबत वाचले क्रमांक २ अन्वये विनंती 
करून त्यासाठी खालील कारणे माझे निदर्शनास आणून दिलेली आहेत आणि माझी तशी खात्री झालेली आहे. 
आगामी काळात उद्भवू शकणारी कायदा व सुव्यवस्था स्थिती - 

कोव्हिड -१ ९ : - सद्यस्थितीत जगभरात , देशभरात, राज्यभरात तसेच प्रामुख्याने जिल्ह्यात गेल्या मार्च-२०२० पासून कोव्हिड -१९ च्या 
विषाणूच्या संसर्गाने व्यक्ती बाधित होत आहेत व त्यामध्ये काही व्यक्तींचे मृत्यू झालेले आहेत. 

कोव्हिड-१९ चा विषाणू संसर्ग फैलाऊ नयेम्हणून देशभरात, राज्यभरात तसेच जिल्हाभरात लॉकडाऊन ( संचारबंदी) दरम्यान शासनाकडून 
पारित करण्यात आलेल्या आदेशामध्ये अंशत : बदल करण्यात आल्यामुळे यापूर्वी काही प्रमाणात बंद करण्यात आलेल्या औद्योगिक संस्था , इतर 
आस्थापना चालू करण्याबाबत काही कार्यक्रमाचे आयोजन करण्याबाबत सवलती देण्यात आलेल्या आहेत. 

वरील आदेशान्वये देण्यात आलेल्या सवलतीच्या अनुषंगाने गेल्या तीन महिन्यांमध्ये कोव्हिड-१९ च्या अनुषंगाने घडलेल्या घटनांबाबत काही 
संस्था, काही राजकीय गट, काही राजकीय व्यक्तींकडून राज्य सरकारने केलेल्या कामांचे कौतुक तसेच राज्य सरकारने केलेल्या कामास विरोध, 
टीका -टिप्पणी होत आहे . कोव्हिड-१ ९ बाबत राबविलेल्या योजनांवरून समज गैरसमज होऊन त्यातून वादविवाद होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न 
निर्माण होण्याची शक्यता आहे. 


सद्यस्थितीत कोव्हिड-१९ च्या अनुषंगाने यापूर्वीदिलेल्या आदेशांमध्ये अंशत: बदल केल्यानंतर / सूट दिल्यानंतर काही कामगार संघटना, इतर 
राजकीय गट त्यांच्याकडून सामाजिक अंतर ( SOCICAL DISTANCE) पाळून आंदोलने करण्याची आश्वासने दिली जात आहेत , परंतु प्रत्यक्षात 
असे घडताना दिसत नाही. शहरांमध्य भाजीपाला व दुकानांमध्ये खरेदीवेळी सामाजिक अंतर (SOCICAL DISTANCE) पाळले जात नसल्याचे 
दिसून येत आहे. 

परजिल्ह्यातून/ परराज्यातून ये- जा करणाऱ्या विविध व्यक्तींकडून आपल्या हद्दीत नेमण्यात आलेल्या चेकनाक्यावर व्यक्तीचेवाद-विवाद होऊन 
कायदा व सुव्यवस्था प्रश्ननिर्माण होऊ शकतो. 


भविष्यकाळात कोरोना विषाणू संसर्ग ( कोव्हिड-१९) च्या चा प्रादुर्भाव होऊ नये याकरिताकेंद्र/ राज्य शासनाकडून राबविण्यात आलेल्या 
उपाययोजनांच्या अनुषंगाने विविध पक्ष, संघटना यांच्या कार्यकर्त्यांकडून व विरोधकांकडून आरोप -प्रत्यारोप होऊन त्यावर कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न 
निर्माण होऊ शकतो. 


, 


तसेच पंढरपूर, जि . सोलापूर येथे आषाढी एकादशीनिमित्त सांगली व आजूबाजूच्या जिल्ह्यातून पालख्या, दिंड्या, वारकरी पंढरपूरकडे पायी 
रवाना होत असतात . सद्यस्थितीत कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढू नये याकरिता राज्य शासनाकडून काही नियम व अटी घालून दिंड्यांना, पालख्यांना 
परवानगी देण्यात आली आहे, त्यामुळे पायी चालत जाणाऱ्या वारकऱ्यांमध्ये व प्रशासनामध्ये वादविवाद होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

सध्या पावसाळा सुरू झाला असल्याने गतवर्षीप्रमाणे महापुरामुळे नुकसान होऊ नये म्हणून बैठका आयोजित करण्यात येत आहेत. सांगली शहर 
व आजुबाजूच्या सखल परिसरामध्ये लवकरच पूरपरिस्थितीनिर्माण होते, त्यामुळे पूरग्रस्तांना मदत करतेवेळी नागरिक व शासकीय कर्मचारी यांचेमध्ये 
वादविवाद होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच मागीलवर्षी आलेल्या महापुरावेळी देण्यात आलेली मदत अजूनही काही नागरिकांपर्यंत 
पोहोचली नसल्याने मदत त्वरित मिळावी या मागणीकरिता विविध पक्ष , संघटना यांचेकडून आंदोलने करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. 

त्याअर्थी, मी, डॉ. अभिजित चौधरी, जिल्हादंडाधिकारी, सांगली मला सन १९ ५१ च्या महाराष्ट्र पोलीस कायदा कलम ३७ (१), (३) अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार सांगली जिल्हा स्थलसिमा हद्दीत खालील कृत्ये करणेस मनाई करीत आहे. 

( १) शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, दंडे, काठ्या , अथवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी इतर कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे. 
( २) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, ज्वलनशील द्रव पदार्थ बरोबर नेणे. 
(३ ) दगड अगर इतर अस्त्रे किंवा शस्त्रे किंवा सोडावयाची शस्त्रे अगर फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे आणि तयार 

करणे. 
( ४) मनुष्य अगर प्रेत अगर त्यांच्या प्रतिमा अगर आकृती यांचे प्रदर्शने करणे . 
( ५) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे ,अर्वाच्य गाणी गाणे, वाद्ये वाजविणे , नकला, निदर्शने करणे. 
(६ ) ज्यांच्या योगाने वरील ठिकाणी शांतता व सुव्यवस्था आणि सार्वजनिक मालमत्तेस धोका निर्माण होईल किंवा सभ्यतेला बाधा येईल अशा 

पद्धतीने हावभाव करणे, फलक , चित्रे किंवा चिन्हे तयार करणे , त्यांचे प्रदर्शन करणे आणि प्रसारीत करणे . 
( ७) जिल्ह्यात पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तींस सार्वजनिक ठिकाणी व रस्त्यावर एकत्र जमण्यास मनाई करणेत येत आहे . 
(८ ) सदर आदेश कायदेशीर कर्तव्य बजावीत असलेल्या शासकीय कर्मचारी व धार्मिक विधी यांना लागू राहणार नाही. 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १३ - १९ , २०२० / श्रावण २२ - २८ , शके १९ ४२ 


सदरचा आदेश दिनांक २३ जून २०२० रोजीचे ११.०० वाजले पासून ते दिनांक ७ जुलै २०२० रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत अमलात राहील. 

डॉ . अभिजित चौधरी, 
जिल्हादंडाधिकारी , 

सांगली. 
सांगली, २२ जून २०२० . 


, 


वाचले :- ( १) फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९ ७३ चे कलम १४४ . 

( २ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक करोना २०२०/प्र.क्र . ५८ / आरोग्य-६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ३) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक ४०-३/ २०२० - डी , दिनांक २४ मार्च २०२० . 
(४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२०/सीआर-९ २/ डीआरएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन, मंत्रालय यांचेकडील आदेश क्रमांक डीएमयू/ 

२०२० / सीआर -९ २ /डीआयएसएम -१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६ ) या कार्यालयाकडील आदेश क्रमांक गृह-१/ कार्या-६/ कोरोना/ आरआर-४१०/२०२० बंदी आदेश/ एसआर-२०/ २०२० , दिनांक 

३१ मे २०२० . 
( ७ ) आपत्ती व्यवस्थापन , मदत व पुनर्वसन विभाग, मंत्रालय , मुंबई यांचेकडील आदेश क्रमांक डीएमयू -२०२०/ प्र.क्र . ९ २/ 
आ.व्य.प्र.- १, दिनांक २२ जून २०२० . 

आदेश 
क्रमांक गृह-१/कार्या-६ /एमएजी-१/बंदी आदेश/ एसआर-२२/ २०२०. - ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा राज्यातील वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता 
लॉकडाऊन दरम्यान गर्दी टाळण्याच्या दृष्टीने केवळ ५० लोकांच्या मर्यादेत सोशल डिस्टसिंग ( Social Distancing) चे पालन करून लग्न समारंभ 
साजरा करण्याची परवानगी वाचले क्रमांक ०५ अन्वये देण्यात आलेली आहे. तथापि, हे लग्न समारंभ कोणकोणत्या ठिकाणी पार पाडता येतील 
याबाबतचा उल्लेख सदर आदेशामध्ये नाही. ५० लोकांच्या मर्यादेत घराच्या परिसरात लग्न समारंभ साजरे करणे अडचणीचे ठरत आहे. त्यामुळे ५० 
लोकांच्या मर्यादेतच सोशल डिस्टसिंग (Social Distancing) पाळून खुले लॉन, विना वातानुकुलित मंगल कार्यालय/हॉल/ सभागृह येथे लग्न समारंभ 
पार पाडण्यास परवानगी देणेबाबतच्या विविध मागण्या प्राप्त होत आहेत . 

ज्याअर्थी, वरील सूचना व मागणी विचारात घेता तसेच आता पावसाळा सुरू झाला असल्यामुळे खुले लॉन, विना वातानुकुलित मंगल कार्यालय / 
हॉल/ सभागृह , घर व घराच्या परिसरात ५० लोकांच्या मर्यादेत सोशल डिस्टसिंग ( Social Distancing) तसेच कोविड -१९ संदर्भात वेळोवेळी 
निर्गमित केलेल्या सूचनांचे पालन करण्याच्या अटीवर लग्न समारंभ पार पाडण्यास, नागरिकांकडून मागणी प्राप्त झाल्यास परवानगी देण्यात यावी, असे 
राज्य शासनाकडून 

वाचले क्रमांक ७ अन्वये कळविले आहे. 
त्याअर्थी, मी, डॉ . अभिजित चौधरी, जिल्हादंडाधिकारी, सांगली वाचले क्रमांक १ अन्वये मला प्राप्त अधिकाराचा वापर करून या आदेशाद्वारे 
सांगली जिल्हा स्थलसिमा हद्दीत खुले लॉन, विना वातानुकुलित मंगल कार्यालय/हॉल/ सभागृह, घर व घराच्या परिसरात ५० लोकांच्या मर्यादेत सोशल 
डिस्टसिंग ( Social Distancing) तसेच कोविड-१९ संदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या सूचनांचे पालन करण्याच्या अटीवर लग्न समारंभ पार 
पाडण्यास परवानगी देणेत येत आहे. 

तथापि, सदर आदेशाप्रमाणे लग्न समारंभ पार पाडत असताना खालील गोष्टी करणे बंधनकारक राहील . 
( १) भविष्यात लग्न समारंभात सामील व्यक्तींपैकी एखादा व्यक्ती कोविड-१९ चा रुग्ण आढळलेस सदर रुग्णांचे(Contact Tracing) 

सहजरीत्या होणेकरिता लग्न समारंभास उपस्थित राहणाऱ्या व्यक्तींची ( व्यवस्थापक कर्मचारी सहित) यादी संबंधित मंगल कार्यालय/ हॉल / 

सभागृह तसेच घरमालक यांनी त्यांचेकडे जतन करून ठेवणे बंधनकारक राहील . 
(२ ) लग्न समारंभाच्या ठिकाणी उपस्थित राहणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीचे (Thermal Screening Machine) ने ( Thermal Screening) 

करणे व त्याची नोंद ठेवणे संबंधित मंगल कार्यालय/ हॉल / सभागृह यांचेवर बंधनकारक राहील . 
सदर आदेशाचा भंग करणाऱ्या व्यक्तीविरुद्ध भारतीय दंड संहिता, १८६० चे कलम १८८ नुसार गुन्हे दाखल करणेकामी सांगली जिल्ह्यातील 
संबंधित पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी/ कर्मचारी यांना या आदेशाद्वारे प्राधिकृत करणेत येत आहे. 
सदरचा आदेश दिनांक २४ जून २०२० रोजीचे ००.०१ वाजले पासून ते दिनांक ३० जून २०२० रोजीचे२४.०० वाजेपर्यंत अमलात राहील. 

डॉ . अभिजित चौधरी, 

जिल्हादंडाधिकारी 
सांगली, २३ जून २०२० . 

सांगली. 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १३ - १९, २०२० / श्रावण २२ - २८ , 


शके १ ९ ४२ 


१३ 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात महाराष्ट्र पोलीस कायदा १ ९ ५१ चे कलम ३७ (१) व ( ३) चा आदेश 


आदेश 


वाचले : ( १ ) The Maharashtra Police Act ( Bombay Act No. XXII of १९ ५१) ( Title Substituted For The Bombay 

Police Act, 1951) चे कलम ३७ ( १) ( ३ ) 
( २) मा. पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण यांचेकडील पत्र क्रमांक क्र. जिविशा/३७ (१)(३)/पुणे ग्रामीण, १८१, दिनांक ११ जानेवारी २०२०. 

क्रमांक पगक/ कावि-२१८ / २०२०.- ज्याअर्थी, पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये खेड-शिवापूर टोलनाका संबंधी नागरिकांचा विरोध असून , तसेच 
पुरंदर येथील नवीन प्रस्तावित विमानतळास स्थानिक शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. पुणे- नाशिक महामार्गाचे चौपदरीकणाचे कामकाज चालू असून 
त्यास स्थानिक बाधित शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. पुणे - सातारा महामार्गावरील अतिक्रमण झालेल्या ठिकाणाचे सहा पदरीकरणाचे कामकाज 
चालू आहे. तसेच जिल्ह्यामध्ये राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी ( एन.आर.सी.)/ नागरिक संशोधन कायदा ( सी.ए.ए. ) बाबत . तसेच इतर मागण्यांकरिता 
विविध पक्ष व संघटनांकडून आंदोलने, रॅली, मोर्चे, रास्ता रोको निदर्शने होत आहेत. तसचे श्री छत्रपती संभाजीराजे राज्यभिषेक दिन सोहळा 
दिनांक १६ जानेवारी २०२ रोजी साजरा होत आहे. 

त्याकरिता पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे दृष्टीकोनातून महाराष्ट्र पोलीस कायदा, १९ ५१ चे कलम ३७ (१) 
व ( ३) चे आदेश जारी करणे आवश्यक असलेने वरील बाबी विचारात घेऊन पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक १६ जानेवरी २०२० रोजी 
००.१० वाजलेपासून ते दिनांक २९ जानेवारी २०२० रोजी २४.०० वाजेपर्यंत महाराष्ट्र पोलीस कायदा कलम १९ ५१ चे कलम ३७ (१) व 
( ३) चा अंमल लागू केलेचा आदेश जारी करून त्याची राजपत्रात प्रसिद्धी होणेस मा . पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण यांनी सदर पत्रान्वये 
विनंती केलेली आहे. 


. 


आणि, ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये शांतता व सुव्यवस्था राखणे कामी The Maharashtra Police 
Act ( Bombay Act No. XXll of 1951) ( Title Substituted For The Bombay Police Act, 1951) चे कलम ३७ ( १) 
व (३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे . 

आणि, त्याअर्थी, मी , डॉ . जयश्री कटारे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे मला प्राप्त अधिकाराचा वापर करून व The Maharashtra 
Police Act ( Bombay Act No. XXII of 1951) ( Title Substituted For The Bombay Police Act , 1951 ) चे कलम 
३७ (१) व (३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक १६ जानेवरी २०२० रोजी ००.१० वाजलेपासून 
ते दिनांक २९ जानेवारी २०२० रोजी २४.०० वाजेपर्यंत १४ दिवसांसाठी खाली नमूद केलेली कृत्य करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत 
आहे. 


, 


- 


( अ ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ द्रव्य बरोबर नेणे . 
( ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे सोडावयांची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमाव तयार करणे . 
( क) शस्त्रे, सोटे , भाले, तलवारी, दंड, काठ्या,बंदुका व शारिरीक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे. 
( ड) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढाऱ्यांचे चित्राचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे . 
( इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे , वाद्य वाजविणे. 

( फ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथून देण्यास प्रवृत्त 
करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा अविर्भाव करणे कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे. 

( ग) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल अशा पद्धतीने The Maharashtra Police Act ( Bombay 
Act No. XXII of 1951 ) ( Title Substituted For The Bombay Police Act, 1951) चे कलम ३७ (१) व ( ३) विरूद्ध वर्तन करणे . 

The Maharashtra Police Act (Bombay Act No. XXII of 1951) ( Title Substituted For The Bombay 
Police Act, 1951 ) चे कलम ३७ चे पोट कलम ( ३) अन्वये पाच किंवा पाच पेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस अधीक्षक , 
पुणे यांचे पूर्वपरवानगी शिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणुका काढणे . 

सदर जमाव बंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिकविधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरीता लागू राहणार नाही. 

वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक 
आहे त्यांना 

लागू 

होणार नाही . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १३ - १९ , २०२० / श्रावण २२ - २८ , शके १९ ४२ 


सदरचे आदेशाच्या प्रति महत्वाच्या ठिकाणी चिकटवून ध्वनीक्षेपकांवर प्रक्षेपित करून योग्य ती प्रसिद्धी करावी. 


या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती The Maharashtra Police Act ( BombayAct No. XXII of १९ ५१) ( Title 
Substituted For The Bombay Police Act , १९ ५१ ) चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल. 


सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे. 


डॉ . जयश्री कटारे , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे. 


पुणे, १४ जानेवारी २०२० . 


वाचले : 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
( १) उपसचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक डीआयएस/ ०३१४/प्र.क्र . ८०/वि.शा. १-ब, दिनांक 

१४ जानेवारी २०१५. 
( २) कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन यांचेकडील पत्र क्रमांक डीआयएस /०३१४/ प्र.क्र . ८० /विशा -१- ब, दिनांक २९ जानेवारी 

२०१४ व त्या सोबतच्या दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१४ रोजी गृह विभाग , मुंबई येथे झालेल्या बैठकीचे इत्तीवृत्तात . 
( ३) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई येथील जनहित याचिका क्रमांक २४/२०१४, निर्णय दिनांक १ ऑक्टोबर २०१४. 
( ४) पोलीस अधीक्षक , सातारा यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ अफझलखान कबर /१७४५९/ २०१४, दिनांक १ डिसेंबर २०१४. 
( ५ ) या कार्यालयाकडील आदेश क्रमांक डीसी /एमएजी/ २ / कावि-१८४१/२०१४/ एसआर-४० /१४, दिनांक १ डिसेंबर २०१४. 
( ६) या कार्यालयाकडील आदेश क्रमांक डीसी/ एमएजी/ २/ एसआर/ ०७/ २०२० , दिनांक १ फेब्रुवारी २०२० . 
( ७ ) पोलीस अधीक्षक, सातारा यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ अफझलखान कबर/ २०२० / ५०७६ , दिनांक १८ जून २०२० . 


( ८ ) क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १९ ७३ चे कलम १४४ . 


क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १ ९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे 


आदेश 


- 


क्रमांक डीसी/ एमएजी/२/ एसआर/ ५३/ २०२०.- ज्याअर्थी, सातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्वर तालुक्यातील किल्ले प्रतापगड पायथ्याशी 
असलेल्या अफझलखान कबरीच्या कथित उदात्तिकरणाच्या मुद्यावरून गतकाळात विविध हिंदुत्ववादी संघटनांकडून आंदालने करण्यात आलेली 
आहेत . यावरून यापूर्वी सातारा शहर, महाबळेश्वर, भुईज पोलीस ठाणेस आंदोलनकर्त्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत . त्यामुळे 
अफजलखान कबर परिसर कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील आहे. किल्ले प्रतापगड येथे सन २००४ पासून शासनातर्फे शिवप्रताप 
दिन साजरा केला जात आहे. शिवप्रताप दिन साजरा करण्यावरून हिंदुत्ववादी संघटनांच्या भावना तीव्र असल्याचेदिसून सदर शिवप्रताप 
दिन उत्सव व अफझलखान कबरीचे कथित उदात्तिकरण अशा कोणत्याही मुद्यावरून सदर संघटना कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करण्याची 
शक्यता नाकारता येत नसलेने तसेच प्रतापगड कबरी लगतचे अनधिकृत बांधकाम काढण्याच्या मा . उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची शासनाकडून 
मुदतीत अंमलबजावणी होत नसलेची भावना झालेने यावरून सर्वहिंदुत्ववादी संघटनांमध्ये असंतोष निर्माण झालेला आहे. त्यामुळे हिंदुत्ववादी 
संघटनांकडून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असलेने या ठिकाणी पोलीस अधीक्षक, सातारा यांचेकडील पत्र क्रमांक 
जिविशा/ अफझलखान कबर/ १७४५९ / २०१४ , दिनांक १ डिसेंबर २०१४ अन्वये सविस्तर अहवाल देऊन किल्ले प्रतापगड येथील अफझलखान 
कबरी सभोवतालचे ३०० मीटर अंतरापर्यंत सी.आर.पी.सी. कलम १४४ प्रमाणे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेबाबत विनंती केली होती . त्यानुसार 
इकडील कार्यालयाकडील आदेश क्रमांक डीसी/ एमएजी/ २/ कावि -१८४१/ २०१४/ एसआर-४०/ १४ , दिनांक १ डिसेंबर २०१४ अन्वये दिनांक 
२ डिसेंबर २०१४ चे ००.०० वाजलेपासून ते दिनांक ३० जानेवारी २०१५ चे २४.०० वाजेपर्यंत प्रतापगड, तालुका महाबळेश्वर येथील 
अफझलखान कबरी सभोवताली ३०० मीटर परिसरात सी.आर.पी.सी. १९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केला होता. 
त्यानंतर वेळोवेळी सदर ठिकाणी पोलीस अधीक्षक यांचे अहवालास अनुसरून कलम १४४ अन्वये आदेश पारित करणेत आले आहेत . तसेच 
आता वाचा क्रमांक ७ अन्वये पोलीस अधीक्षक , सातारा यांनी प्रतिबंधात्मक आदेशाची मुदत दिनांक ३० जून २०२० रोजी संपत असलेने पुढील 
कालावधीसाठी आदेश काढणे बाबतची विनंती केली आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक 


पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १३ - १९, २०२० / श्रावण २२ 


२८ , 


शके १ ९ ४२ 


१५ 


, 


त्याअर्थी, मी, शेखर सिंह, जिल्हादंडाधिकारी, सातारा क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १९ ७३ (२/ १९ ७४) चे कलम १४४ (५) मधील तरतुदीनुसार 
व शासन अधिसूचना दिनांक १४ जानेवारी २०१५ अन्वये १४४ (४) चे अधिकार मला प्राप्त झालेने वरील सर्व नमूद वस्तुस्थितीच्या अनुषंगाने 
खबरदारीचा उपाय म्हणून तसेच कायदा व सुव्यवस्थेचा कोणताही प्रश्न उद्भवू नये म्हणून प्रतापगड , तालुका महाबळेश्वर येथील 
अफझलखान कबरीच्या सभोवतालचे ३०० मीटर परिसरात दिनांक २ जुलै २०२० चे ००.०० वाजलेपासून ते दिनांक ३१ डिसेंबर २०२० 
रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत या कालावधीसाठी क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १ ९ ७३ चे १४४ अन्वये प्रतिबंध करणेत येत आहे . 


सदरचा आदेश प्रतापगड, तालुका महाबळेश्वर येथील अफझलखान कबरीच्या सभोवतालचे ३०० मीटर परिसरात दिनांक २ जुलै २०२० 
चे ००.०० वाजलेपासून ते दिनांक ३१ डिसेंबर २०२० रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत अमलात राहील . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २९ जून २०२० रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी दिला. 


शेखर सिंह , 
जिल्हादंडाधिकारी, सातारा . 


सातारा, २ ९ जून २०२० . 


विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी तथा सहायक पोलीस आयुक्त यांजकडून 


जाहीर नोटीस 


, 


क्रमांक सपोआ / येरवडा/ २५३५/ २०२०. – तमाम लोकांस कळविण्यात येते की , खालील परिशिष्टामध्ये दर्शविलेले पुरुष / स्त्री हे 
आकस्मिकरीत्या मयत झालेले असून त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कारणास्तव त्यांचा मृत्यू झालेबाबतचा अंतिम गोषवारा मिळणेसाठी संबंधित वरिष्ठ 
पोलीस निरीक्षक यांचेकडून अहवाल पाठविलेला आहे, तरी सदर मृत्यूबाबत त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या कारणाखेरीज इतर अन्य कारणामुळे 
मृत्यू झाला आहे अशी कोणतीही तक्रार असल्यास सदरची नोटीस महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झालेपासून १५ दिवसांचे आत इकडे 
लेखी कळवावे. जर मुदतीत कोणाचीही तक्रार प्राप्त झाली नाही तर वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक , येरवडा पोलीस स्टेशन , पुणे शहर यांच्या 
अहवालाप्रमाणे 

इकडून 

अंतिम गोषवारा देण्याची शिफारस केली जाईल , याची नोंद घ्यावी. 


परिशिष्ट 


येरवडा पोलीस स्टेशन, पुणे शहर अकस्मात मयतांची एकूण ०२ प्रकरणे 


अ . 


पोलीस स्टेशन 


अ . म . 


स . पो . 


आ . 


मयताचे नाव 


मृत्यू दिनांक 


मृत्यूचे कारण 


क्र . 


जा . क्र . 


रजि . नं . 


आ . क्र . 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


१ 


२ ९ ४ ९ / २०२० 


६३/ २०१९ 


३६९ २/ २०२० 


जय शंकर वाघमारे , 


२०-५-२०१९ 


Asphyxia due to 
Hanging . 


वय -१७ वर्षे. 


२ 


३९९ ६ / २०२० 


१५/२०२० 


३८०८/२०२० 


२०-१-२०१९ 


न्यायाधीन बंदी क्रमांक ३३१ , 
सुनिल विजयसिंह ऊर्फ 
रामपाल प्रजापती, वय -२५ 


Asphyxia due to 
Hanging . 


वर्षे . 


पै. विजय चौधरी, 


विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी तथा 

सहायक पोलीस आयुक्त , 
येरवडा विभाग , पुणे शहर . 


, 


पुणे शहर, ५ ऑगस्ट २०२० . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १३ 


१ ९ , २०२० / श्रावण २२ - २८ , 


शके १ ९ ४२ 


उपविभागीय दंडाधिकारी यांजकडून 

जाहीर नोटीस 
क्रमांक एमएजी/ समरी/ कावि -५८ ९ (१)/२०२०.– सोबतच्या यादीतील इसम अ. क्र . ०१ ते १७ हे त्यांचे नावांसमोर दर्शविलेल्या कारणामुळे मयत 
झाले असून त्याप्रमाणे अंतिम वर्गीकरण करून मिळणेबाबत पोलीस निरीक्षक , मिरज शहर पोलीस ठाणे यांनी फौजदारी संहिता १९ ७३ चे कलम १७४ 
अन्वये या कार्यालयाकडे अहवाल सादर केला आहे. खालील यादीतील इसम यांचे नावांसमोर नमूद केलेल्या मृत्यूच्या कारणांखेरीज त्यांचा मृत्यू इतर 
कारणांमुळे झालेला आहे अगर कसे ? अशा संबंधात कोणाची काही तक्रार असल्यास त्यांनी ही नोटीस शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून ३० दिवसांचे 
आत मा . उपविभागीय दंडाधिकारी , मिरज उपविभाग , मिरज , जिल्हा सांगली यांचेकडे लेखी तक्रार करावी. 

वरील मुदतीत कोणतीही तक्रार आली नाही, तर पोलीस निरीक्षक, मिरज शहर पोलीस ठाणे यांनी सादर केल्याप्रमाणे यादीत नमूद केलेल्या 
इसमांचे आकस्मिक मयतांचे अंतिम वर्गीकरण करणेत येईल . 


मिरज शहर पोलीस ठाणे 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


मयताचे नाव 


पत्ता 


मृत्यूचे कारण 


अ . म . र . नं . 


मयत दिनांक 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


१ 


मिना बाबुराव 

गाडे 


मालगाव, सोनवणेनगर , मिरज पाण्यात उडी मारल्याने पाण्यात 


३ ९ / १ ९ 


१७/ ०५/ २०१९ 


बुडून मयत . 


२ 


भरत शिवाजी पवार 


चिंचोली, भोसे , ता. पंढरपूर 


२४ / १ ९ 


१५ /०३/ २०१९ 


दारूच्या अतिसेवनाने लिव्हर 
खराब होऊन मयत . 


३ 


राजु 

विनोद काळे 


इंदिरानगर , मिरज 


९ ५ / १ ९ 


१७/ ११/ २०१९ 


दारूच्या अतिसेवनाने लिव्हर 
खराब होऊन मयत . 


४ 


गणपती 

बाळु 

वाघमारे 


नागोबा कट्ट्याजवळ, मिरज हृदयविकाराचा झटका आल्याने 


११०/१५ 


२३/११/२०१५ 


मयत . 


५ 


सलमा सिराज फकीर ऊर्फ शेख म्हैशाळ रोड, मिरज 


हृदयविकाराचा झटका आल्याने 


६०/ १ ९ 


०८ / ०८ / २०१९ 


मयत. 


६ 


प्रकाश कुशाबा 

निहरकर 


ब्राह्मणपुरी, मिरज 


हृदयाच्या पडद्यांची जाडी 


७ ९ / १ ९ 


२९ / ० ९/ २०१९ 


वाढल्याने मेंदूस रक्तपुरवठा 
न झाल्याने मयत . 


७ 


सुनिल शंकर कोळपे 


वाघमोडेनगर, कुपवाड 


हृदयविकाराच्या आजाराने 


६१ / १९ 


११ / ०८ / २०१९ 


मयत . 


८ 


आण्णाप्पा शिवाप्पा दिंडे 


घेऊन मयत 


७३/ १ ९ 


२० / ० ९ / २०१ ९ 


ब्राह्मणपुरी, मिरज 
सांगलीवेस , मिरज 


गळफास लावून 
हृदयविकाराचा झटका आल्याने 


९ कृष्णमुर्ती पालानाचामी कौंडर 


२०/१८ 


३१/०३/२०१८ 


मयत . 


१० 


सिद्ध सिताराम वनखंडे 


ऐनापूर , ता . अथणी 


७५ / १ ९ 


२४ / ० ९/ २०१९ 


. 


११ 


अनोळखी 

पुरुष 


नमूद नाही 


४ ९ / १ ९ 


० ९ /०७/ २०१९ 


इलेक्ट्रिक शॉक लागून मयत 
न्यूमोनियाचे दीर्घ आजाराने 
लिव्हर खराब झाल्याने मयत . 
यकृत निकामी होऊन मयत 
हृदयविकाराचे झटक्याने 


१२ 


सचिन गणपती साळुखे 


माळीगल्ली, मिरज 


५३/ १ ९ 


२४/ ०७/ २०१९ 


१३ 


विठोबा गौतम कांबळे 


वखार भाग , 

मिरज 


५५/१८ 


१८ / ० ९ / २०१८ 


मयत . 


१४ 


श्रीदेवी संतोष म्हैशाळे 


पवारगल्ली, मिरज 


८४ / १ ९ 


१६/ १०/ २०१९ 


१५ 


जोशी वाडा, मिरज 


गळफास 

लावून 


गळफास लावून 

घेऊन मयत 

घेऊन मयत 
गळफास लावून 

घेऊन मयत 


६२/१७ 


अभिजीत 

सुधाकर वासुदेव 
युनूस मौला जमादार 


०७/१२/२०१७ 


१६ 


शास्त्री चौक , मिरज 


३८ / १ ९ 


१३/ ०५/ २०१९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १३ 


१ ९ , २०२० / श्रावण २२ 


२८ , शके १ ९४२ 


- 


१७ 


परिशिष्ट --चालू 


मिरज शहर पोलीस ठाणे 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


१७ 


सायरा बानु मुसा 


अग्रवाल कट्टा, मिरज 


टी . बी . चे दीर्घ आजाराने 


८०/११ 


३०/०७/२०११ 


मयत . 


समीर शिंगटे , 
उपविभागीय दंडाधिकारी, 
मिरज उपविभाग , मिरज , 


मिरज , २८ फेब्रुवारी २०२० . 


जाहीर नोटीस 


क्रमांक एमएजी/ समरी/ कावि -५८ ९ (२)/२०२०.– सोबतच्या यादीतील इसम अ. क्र . ०१ ते ०९ हे त्यांचे नावांसमोर दर्शविलेल्या कारणामुळे मयत 
झाले असून त्याप्रमाणे अंतिम वर्गीकरण करून मिळणेबाबत पोलीस निरीक्षक, मिरज ग्रामीण पोलीस ठाणे यांनी फौजदारी संहिता १९ ७३ चे कलम १७४ 
अन्वये या कार्यालयाकडे अहवाल सादर केला आहे. खालील यादीतील इसम यांचे नावांसमोर नमूद केलेल्या मृत्यूच्या कारणांखेरीज त्यांचा 
कारणांमुळे झालेला आहे अगर कसे ? अशा संबंधात कोणाची काही तक्रार असल्यास त्यांनी ही नोटीस शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून ३० दिवसांचे 
आत मा . उपविभागीय दंडाधिकारी, मिरज उपविभाग, मिरज , जिल्हा सांगली यांचेकडे लेखी तक्रार करावी. 
वरील मुदतीत कोणतीही तक्रार आली नाही, तर पोलीस निरीक्षक , मिरज ग्रामीण पोलीस ठाणे यांनी सादर केल्याप्रमाणे यादीत नमूद 

केलेल्या 
इसमांचे आकस्मिक मयतांचे अंतिम वर्गीकरण करणेत येईल . 


- 


मिरज ग्रामीण पोलीस ठाणे 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


मयताचे नाव 


पत्ता 


मृत्यूचे कारण 


अ. म . र. नं . 


मयत दिनांक 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


१ 


रावसो यशवंत साळुखे 


३४/१८ 


१ ९ / ०३/ २०१८ 


२ 


रेखा हिम्मत पवार 


गळफास लावून 

घेऊन मयत 
गळफास लावून 

घेऊन मयत 
विषारी औषध पिऊन मयत 


१३५/ १ ९ 


२४ / ११/ २०१९ 


म्हैशाळ , ता . 

मिरज 
म्हैशाळ, ता . मिरज 
म्हैशाळ , ता . मिरज 
लिंगणुर 
लिंगणुर 


५१/१८ 


३ अन्नपुर्णा जयकुमार यलगुद्रे 

राणी अमन सोळुखे 
शांताबाई आण्णासो मगदुम 


२३/०४/२०१८ 


४ 


११८/१७ 


३१/१०/२०१७ 


०१०/१७ 


३१/०१/२०१७ 


पाण्यात पडून बुडून मयत 
गळफास लावून 

घेऊन 

मयत 
अतिदारूच्या सेवनाने लिव्हर 
खराब होऊन मयत. 


w 


संदीप विलास माळी 


मालगाव 


१२६/ १९ 


२५ / ११/ २०१९ 


मालगाव 


विषारी औषध पिऊन मयत 


२८ / १ ९ 


२६/ ०२/ २०१९ 


बाळासो गुरुलिंग घुळी 
विष्णु रामचंद्र चव्हाण 


८ 


मालगाव 


पाय घसरून पाण्यात पडून 


९ ३/ १९ 


०६ / ०८ / २०१९ 


मयत . 


९ सुरेश आण्णाप्पा रूपनर 


खंडेराजूरी 


दारूच्या नशेत गळफास लावून 
घेऊन मयत . 


१२१/ १९ 


२४ / १०/ २०१९ 


समीर शिंगटे , 
उपविभागीय दंडाधिकारी , 
मिरज उपविभाग , मिरज . 


मिरज, २८ फेब्रुवारी २०२० . 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १३ 

पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १३ - १९, २०२० / श्रावण २२ - २८, शके १९ ४२ 


जाहीर नोटीस 


क्रमांक एमएजी/ समरी/ कावि -५८९ (३)/२०२०.- सोबतच्या यादीतील इसम अ. क्र . ०१ ते ०७ हे त्यांचे नावांसमोर दर्शविलेल्या कारणामुळे मयत 
झाले असून त्याप्रमाणे अंतिम वर्गीकरण करून मिळणेबाबत पोलीस निरीक्षक , एमआयडीसी, कुपवाड पोलीस ठाणे यांनी फौजदारी संहिता १९ ७३ चे 
कलम १७४ अन्वये या कार्यालयाकडे अहवाल सादर केला आहे. खालील यादीतील इसम यांचे नावांसमोर नमूद केलेल्या मृत्यूच्या कारणांखेरीज त्यांचा 
मृत्यू इतर कारणांमुळे झालेला आहे अगर कसे ? अशा संबंधात कोणाची काही तक्रार असल्यास त्यांनी ही नोटीस शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून 
३० दिवसांचे आत मा . उपविभागीय दंडाधिकारी, मिरज उपविभाग, मिरज , जिल्हा सांगली यांचेकडे लेखी तक्रार करावी. 

वरील मुदतीत कोणतीही तक्रार आली नाही, तर पोलीस निरीक्षक, एमआयडीसी, कुपवाड पोलीस ठाणे यांनी सादर केल्याप्रमाणे यादीत नमूद 
केलेल्या इसमांचे आकस्मिक मयतांचे अंतिम वर्गीकरण करणेत येईल . 


एमआयडीसी, कुपवाड पोलीस ठाणे 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


मयताचे नाव 


पत्ता 


मृत्यूचे कारण 


अ . म . र . नं . 


मयत दिनांक 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


१ 


दादासाहेब शिवाजी जानकर 


मन्सुरवाडी , आरग 


पोटातील दुर्धर आजाराने मयत 


३१/ १ ९ 


०१/ ०८ / २०१ ९ 


२ 


राजाराम बापू भानुसे 


तानंग 


११/०७/२०१८ 


चक्कर येऊन पडल्याने डोकीमध्ये ३५/१८ 
अंतर्गत रक्तस्राव होऊन मयत . 


३ 


पुनम बापु 

मदने 


आनंदनगर कुपवाड 


विषारी औषधामुळे फुप्फुसास 


२१/१८ 


१५/०५/२०१८ 


सूज येऊन मयत . 


४ 


भारत यशवंत गडदे 


वाघमोडेनगर, कुपवाड 


हृदयविकाराचे झटक्याने मयत 


४८/१८ 


२०/ ० ९ / २०१८ 


५ 


अपर्णा शिवाजी मुळीक 


संतोषीमाता मंदिराजवळ, 


निऑन विषारी औषध पिल्याने 


०१ ९ / १ ९ 


०५/ ०५/ २०१९ 


कुपवाड. 


मयत. 


६ 


गणेश नागाप्पा करांडे 


कुपवाड 


२२/ १ ९ 


१८ / ०६ / २०१९ 


गळफास लावून घेतले असता 
हृदयविकाराचा झटका आल्याने 


मयत . 


७ 


वसीम मौला मकानदार 


बजरंगनगर , कुपवाड 


५० / १ ९ 


१२/ ११ / २०१९ 


मोटारसायकलवरून पडून 
डोकीस मार लागून मयत . 


समीर शिंगटे , 
उपविभागीय दंडाधिकारी, 
मिरज उपविभाग , मिरज , 


मिरज , २८ फेब्रुवारी २०२० . 


- 


जाहीर नोटीस 


मृत्यू इतर 


क्रमांक एमएजी/ समरी/ कावि -५८ ९ (४)/२०२०.- सोबतच्या यादीतील इसम अ. क्र . ०१ ते ०८ हे त्यांचे नावांसमोर दर्शविलेल्या कारणामुळे मयत 
झाले 

असून त्याप्रमाणे अंतिम वर्गीकरण करून मिळणेबाबत पोलीस निरीक्षक , महात्मा गांधी पोलीस ठाणे यांनी फौजदारी संहिता १९ ७३ चे कलम १७४ 
अन्वये या कार्यालयाकडे अहवाल सादर केला आहे. खालील यादीतील इसम यांचे नावांसमोर नमूद 

केलेल्या मृत्यूच्या 

कारणांखेरीज त्यांचा 
कारणांमुळे झालेला आहे अगर कसे ? अशा संबंधात कोणाची काही तक्रार असल्यास त्यांनी ही नोटीस शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून ३० दिवसांचे 
आत मा . उपविभागीय दंडाधिकारी , मिरज उपविभाग , मिरज , जिल्हा सांगली यांचेकडे लेखी तक्रार करावी. 

वरील मुदतीत कोणतीही तक्रार आली नाही, तर पोलीस निरीक्षक , महात्मा गांधी पोलीस ठाणे यांनी सादर केल्याप्रमाणे यादीत नमूद केलेल्या 
इसमांचे आकस्मिक मयतांचे अंतिम वर्गीकरण करणेत येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १३ 


१ ९ , २०२० / श्रावण २२ 


२८ , शके १ ९४२ 


- 


१ ९ 


महात्मा गांधी पोलीस ठाणे 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


मयताचे नाव 


पत्ता 


मृत्यूचे कारण 


अ. म . र . नं . 


मयत दिनांक 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


१ 


अनोळखी बेवारस पुरुष 


नमूद 

नाही 


टी . बी . चे आजाराने मयत 


४५/१८ 


१२/१२/२०१८ 


२ 


परसु यल्लाप्पा माळी 


हृदयविकाराचा झटका येऊन 


२८/१८ 


११/ ०६/ २०१९ 


बेल्लार, बागेवाडी, 
जि . बेळगाव. 


मयत . 


३ 


लक्ष्मी तिपन्ना हरिजन 


विद्यानगर, मिरज , 


दोरीने गळफास लावून घेऊन 


२० / १ ९ 


०८ / ०४ / २०१ ९ 


मूळ गाव 


मयत . 


बेंन्टनूर , जि . विजापूर . 


४ 


बेवारस पुरुष 


नमूद नाही 


न्यूमोनियाचे आजाराने मयत 


२४ / १ ९ 


० ९ / ०५/ २०१ ९ 


५ 


रेहमान बाबुलाल 

शेख 


एमआयडीसी, मिरज 


टी . बी . चे आजाराने मयत 


२६/ १ ९ 


१५/ ०५/ २०१९ 


w 


अनोळखी बेवारस पुरुष 


नमूद 

नाही 


लिव्हरला सूज आल्याने मयत 


३१/ १ ९ 


०३/०७/ २०१ ९ 


७ 


पुष्पलता नामदेव सुतार 


हरिपूर रोड , मिरज 


हृदयविकाराचा झटका येऊन 


३७ / १ ९ 


१ ९ / ०७/ २०१९ 


मयत. 


८ 


अनोळखी बेवारस पुरुष 


नमूद नाही 


टी . बी . चे आजाराने मयत 


३८/१८ 


२१/०१/२०१८ 


समीर शिंगटे , 
उपविभागीय दंडाधिकारी, 
मिरज उपविभाग , मिरज . 


मिरज , २८ फेब्रुवारी २०२० . 


जाहीर नोटीस 


क्रमांक एमएजी/ समरी/ कावि -५८ ९ (५)/२०२०.– सोबतच्या यादीतील इसम अ. क्र . ०१ ते १८ हे त्यांचे नावांसमोर दर्शविलेल्या कारणामुळे मयत 
झाले असून त्याप्रमाणे अंतिम वर्गीकरण करून मिळणेबाबत पोलीस निरीक्षक, कवठेमहांकाळ पोलीस ठाणे यांनी फौजदारी संहिता १९ ७३ चे कलम १७४ 
अन्वये या कार्यालयाकडे अहवाल सादर केला आहे. खालील यादीतील इसम यांचे नावांसमोर नमूद केलेल्या मृत्यूच्या कारणांखेरीज त्यांचा मृत्यू इतर 
कारणांमुळे झालेला आहे अगर कसे ? अशा संबंधात कोणाची काही तक्रार असल्यास त्यांनी ही नोटीस शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून ३० दिवसांचे 
आत मा . उपविभागीय दंडाधिकारी , मिरज उपविभाग , मिरज , जिल्हा सांगली यांचेकडे लेखी तक्रार करावी. 
वरील मुदतीत कोणतीही तक्रार आली नाही, तर पोलीस निरीक्षक, कवठेमहांकाळ पोलीस ठाणे यांनी सादर केल्याप्रमाणे यादीत नमूद 

केलेल्या 
इसमांचे आकस्मिक मयतांचे अंतिम वर्गीकरण करणेत येईल . 


कवठेमहांकाळ पोलीस ठाणे 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


मयताचे नाव 


पत्ता 


मृत्यूचे कारण 


अ . म . र. नं . 


मयत दिनांक 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


१ 


सरूबाई पांडुरंग खोत 


लोणावाडी 


विषारी औषध पिल्याने मयत 


७ ९ / १ ९ 


१८ / ०७/ २०१९ 


२ 


संजीव भिमराव गोरड 


अलकुड एस 


लिव्हरला कॅन्सर या आजाराने 


१२२/ १ ९ 


०१/ १२ / २०१ ९ 


मयत . 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १३ 

पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १३ - १९, २०२० / श्रावण २२ - २८, शके १९ ४२ 


परिशिष्ट -- चालू 


कवठेमहांकाळ पोलीस ठाणे 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


३ 


राजू नारायण चौगुले 


मालगाव 


पाण्यात पडून बुडून मयत 


१११/ १ ९ 


०४/ ११ / २०१ ९ 


४ 


शोभा शिवाजी कोळेकर 


आरेवाडी 


जन्मजात हृदयास व फुफ्फुसास 


२६ / १ ९ 


१ ९ /०३/ २०१ ९ 


सूज येवून मयत. 


५ 


मदीना बडेसाब तांबोळी 


करोली टी 


पाण्यात पडून बुडून मयत 


१०५/ १ ९ 


१६/ १० / २०१ ९ 


६ 


शितल बाबासो जाधव 


रांजणी 


हृदयविकाराच्या झटक्याने मयत 


८६/ १ ९ 


०७/ ०८ / २०१९ 


७ 


उत्कर्षा किरण देशमुख 


कुंडलापूर 


शेततळ्यातील पाण्यात पडून 


९ ३ / १ ९ 


२२/ ० ९ / २०१९ 


बुडून मयत . 


८ 


उत्तम रामचंद्र वावरे 


मोरगाव 


विषारी औषध पिल्याने मयत 


०० ९ / १ ९ 


१४/१०/२०१८ 


९ 


साधना किरण देशमुख 


कुंडलापूर 


शेततळ्यातील पाण्यात पडून 


९ २ / १ ९ 


२२/ ० ९/ २०१९ 


बुडून मयत . 


१० 


आयुष संजय बाबर 


मळणगाव 


शेततळ्यातील पाण्यात पडून 


९ ४ / १ ९ 


२२ / ० ९ / २०१९ 


बुडून मयत . 


११ 


पद्मजा अतुल 


पोतदार 


बोरगाव 


०४/ ०९ / २०१ ९ 


१२ 


बजरंग चंदर दुधाळ 


रायवाडी 


पाण्यात पडून बुडून मयत ८ ९ / १ ९ 
गळफास लावून 

घेऊन आत्महत्या ११३/ १ ९ 
गळफास लावून 

घेऊन आत्महत्या १०७/ १ ९ 


०७/ ११/ २०१९ 


१३ 


सुभाष रघुनाथ हंकारे 


कुची 


१७ / १० / २०१९ 


१४ 


रोहिणी वैभव शिंदे 


खरशिंग 


१५/ ० ९ / २०१८ 


गळफास लावून 

घेऊन आत्महत्या ७ ९ / १८ 
इलेक्ट्रिक शॉक लागून मयत ७८ / १ ९ 


१५ 


सागर बाबासो चौगुले 


अग्रण, 


धुळगाव 


१३/ ०७/ २०१९ 


१६ 


शोभा मधुकर 

कर्वे 


करोली टी 


पाण्यात पडून बुडून मयत 


११८ / १ ९ 


२४/ ११/ २०१ ९ 


१७ 


श्रेया योगेश पवार 


देशिंग 


१०३/ १ ९ 


०७/ १० / २०१ ९ 


पुराच्या पाण्यात पडून बुडून 
मयत. 


१८ 


योगेश प्रकाश पवार 


देशिंग 


१०२/ १ ९ 


०७/ १०/ २०१९ 


पुराच्या पाण्यात पडून बुडून 
मयत . 


समीर शिंगटे , 
उपविभागीय दंडाधिकारी , 
मिरज उपविभाग , मिरज. 


मिरज , २८ फेब्रुवारी २०२० . 


जाहीर नोटीस 


क्रमांक एमएजी/ समरी/ कावि -१४२४ (१)/२०२०.- सोबतच्या यादीतील इसम अ. क्र . ०१ ते १६ हे त्यांचे नावांसमोर दर्शविलेल्या कारणामुळे मयत 
झाले 

असून त्याप्रमाणे अंतिम वर्गीकरण करून मिळणेबाबत पोलीस निरीक्षक, सांगली ग्रामीण पोलीस ठाणे यांनी फौजदारी संहिता १९ ७३ चे कलम १७४ 
अन्वये या कार्यालयाकडे अहवाल सादर केला आहे. खालील यादीतील इसम यांचे नावांसमोर नमूद केलेल्या मृत्यूच्या कारणांखेरीज त्यांचा मृत्यू इतर 
कारणांमुळे झालेला आहे अगर कसे ? अशा संबंधात कोणाची काही तक्रार असल्यास त्यांनी ही नोटीस शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून ३० दिवसांचे 
आत मा . उपविभागीय दंडाधिकारी , मिरज उपविभाग , मिरज , जिल्हा सांगली यांचेकडे लेखी तक्रार करावी. 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १३ 


१ ९ , २०२० / श्रावण २२ 


२८ , शके १ ९ ४२ 


- 


२१ 


वरील मुदतीत कोणतीही तक्रार आली नाही, तर पोलीस निरीक्षक, सांगली ग्रामीण पोलीस ठाणे यांनी सादर केल्याप्रमाणे यादीत नमूद 

केलेल्या 
इसमांचे आकस्मिक मयतांचे अंतिम वर्गीकरण करणेत येईल . 


सांगली ग्रामीण पोलीस ठाणे 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


मयताचे नाव 


पत्ता 


मृत्यूचे कारण 


अ . म . र . नं . 


मयत दिनांक 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


१ 


निंगाप्पा कट्याप्पा हडंगी 


हरिपूर , ता. मिरज 


६ ९ / १ ९ 


१८ / ०८ / २०१९ 


दम्याच्या व खोकल्याच्या 
आजारामुळे मयत . 


२ 


माधुरी राहूल 


पाटील 


नांद्रे 


९ १/ १ ९ 


२५/ ० ९/ २०१९ 


३ 


विनायक वसंतराव कोळी 


पाण्यात पडून बुडून मयत 
डोकीस मार लागून गंभीर 
जखमी होऊन मयत . 


५० / १ ९ 


गजानन हौसिंग सोसायटी. 

सांगली. 


०४/ ०६/ २०१९ 


विश्रामबाग , 


४ 


लक्ष्मी भिमसेन कुंभार 


इनामधामणी 


गळफास लावून 


घेऊन मयत 


९ ५/ १ ९ 


०३ / १०/ २०१९ 


सुनिल अर्जुन सोलनकर 


अंकली 


दारूच्या नशेत रेल्वे 


०११/२०२० 


० ९ / ०२/ २०२० 


रूळावरून जात असताना 


रेल्वेची धडक बसून मयत . 


६ 


आप्पासो शामराव कांबळे 


इनामधामणी 


गळफास लावून 

घेऊन मयत 


१०० / १ ९ 


२३/ १०/ २०१९ 


७ 


मारुती आप्पा संकपाळ 


हरिपूर , ता . मिरज 


हार्ट अॅटॅक येऊन मयत 


१० ९ / १ ९ 


१२/ ११/ २०१९ 


, 


८ 


ऐश्वर्या राजू 

खोत 


लक्ष्मीनगर, सांगली 


पाण्यात पडून बुडून मयत 


६३/ १ ९ 


१४/ ०७/ २०१ ९ 


९ 


गौरी अरुण जाधव 


हरिपूर, ता . मिरज 


विषारी औषध सेवन करून 


७१ / १ ९ 


११/ ०८ / २०१९ 


मयत . 


१० 


कविता नितेश गोसावी 


गोसावीगल्ली, बुधगाव 


शरीरात प झाल्याने मयत 


६१ / १ ९ 


०८ / ०७/ २०१ ९ 


११ 


नांद्रे 


९ ७/ १ ९ 


१० / १० / २०१ ९ 


चंपाबाई जयकुमार चौधरी 
स्नेहल अविनाश कुंभार 


गळफास लावून 

घेऊन मयत 
डोकीस मार लागून 

गंभीर 
जखमी होऊन मयत . 


१२ 


कवलापूर 


१२२/ १ ९ 


३० / १२/ २०१९ 


१३ 


आनंदराव गोविंद माने 


बुधगाव 


००६/२०२० 


२४/०२/२०२० 


अशक्तपणामुळे यकृत 
निकामी होऊन मयत . 


१४ 


दादासो देवाप्पा गायकवाड 


कवठेपिरान 


१५/२०२० 


१६/०२/२०२० 


अचानक चक्कर येऊन खाली 
पडून मयत . 


१५ 


सुभाष लगम्माण्णा बबलेश्वर 


अंकाली 


१२० / १ ९ 


२६ / १२/ २०१९ 


रेल्वे गाडी धडकून डोकीस 
मार लागून मयत. 


१६ 


रमेश ज्ञानू जाधव 


बुधगाव 


५६ / १ ९ 


१७/ ०६ / २०१ ९ 


Death due to 
Myocardial infarction 
with liver cirrhosis . 


समीर शिंगटे , 
उपविभागीय दंडाधिकारी, 
मिरज उपविभाग , मिरज . 


मिरज , २६ जून २०२० . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १३ 

पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १३ - १९, २०२० / श्रावण २२ - २८, शके १९४२ 


जाहीर नोटीस 


क्रमांक एमएजी/ समरी/ कावि -१४२४ (२)/२०२०.- सोबतच्या यादीतील इसम अ. क्र . ०१ ते ४० हे त्यांचे नावांसमोर दर्शविलेल्या कारणामुळे मयत 
झाले असून त्याप्रमाणे अंतिम वर्गीकरण करून मिळणेबाबत पोलीस निरीक्षक, विश्रामबाग पोलीस ठाणे यांनी फौजदारी संहिता १९ ७३ चे कलम १७४ 
अन्वये या कार्यालयाकडे अहवाल सादर केला आहे. खालील यादीतील इसम यांचे नावांसमोर नमूद 

केलेल्या मृत्यूच्या 

कारणांखेरीज त्यांचा मृत्यू इतर 
कारणांमुळे झालेला आहे अगर कसे ? अशा संबंधात कोणाची काही तक्रार असल्यास त्यांनी ही नोटीस शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून ३० दिवसांचे 
आत मा . उपविभागीय दंडाधिकारी, मिरज उपविभाग, मिरज , जिल्हा सांगली यांचेकडे लेखी तक्रार करावी. 

वरील मुदतीत कोणतीही तक्रार आली नाही, तर पोलीस निरीक्षक , विश्रामबाग पोलीस ठाणे यांनी सादर केल्याप्रमाणे यादीत नमूद केलेल्या इसमांचे 
आकस्मिक मयतांचे अंतिम वर्गीकरण करणेत येईल . 


विश्रामबाग पोलीस ठाणे 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


मयताचे नाव 


पत्ता 


मृत्यूचे कारण 


अ . म . र . नं . 


मयत दिनांक 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


१ 


मारुती महादेव रणधीर 


कासार झोपडपट्टी, सांगली 


यकृताचे आजाराने मयत 


३७/ १ ९ 


०४/ ०६/ २०१ ९ 


२ 


इनामधामणी 


गळफास लावून 


घेऊन मयत 


७७/ १ ९ 


२६/ १०/ २०१९ 


निलेश जयपाल चौगुले 
संपत आकाराम मंजुळे 


3 


हृदयविकाराने मयत 


८२/ १ ९ 


०६/ ११/ २०१९ 


माळी गल्ली, नांदणी, 
ता . शिरोळ , जि . कोल्हापूर. 
वडरगल्ली, सांगली 


४ 


राहूल यल्लाप्पा पवार 


इलेक्ट्रिक शॉक लागून मयत 


१६/ १ ९ 


२५/ ०२/ २०१ ९ 


५ 


बेवारस पुरुष 


नमूद नाही 


टी . बी . च्या आजाराने मयत 


६०/ १ ९ 


१४ / ० ९/ २०१९ 


६ 


पार्वती गणपती शिरगावकर 


न्यूमोनिया आजाराने मयत 


०१२/१७ 


धनगरगल्ली, वानलेसवाडी, 
सांगली. 


२५/०२/२०१७ 


७ 


निर्मला संजय खंडागळे 


डी -मार्टमागे , सांगली 


४० / १ ९ 


१२/ ०६/ २०१ ९ 


हृदयात रक्ताच्या गुठळ्या 
होऊन मयत . 


८ 


ज्योत्याप्पा सिद्धाप्पा पुजारी 


५१ / १ ९ 


२४/ ०७/ २०१९ 


१०० फूटी रोड, हनुमाननगर , फुप्फुसात सूज येऊन मयत 
सांगली. 


९ 


१४/२०२० 


०२/०३/२०२० 


खेमराज पशुपती पोरवाल 
( पौडवाल ). 


सावली बेघर निवारा केंद्र, 
सांगली. 


हृदयाला रक्तपुरवठा कमी 
होऊन व फुप्फुसाला संसर्ग 


होऊन मयत . 


१० 


अनोळखी पुरुष 


नमूद नाही 


क्षयरोग होऊन मयत 


६१/ १ ९ 


१ ९ / ० ९ / २०१९ 


११ 


रणजीत सुरेश कोळी 


बुधगाव 


फुप्फुसामध्ये रक्तस्राव होऊन 


७० / १ ९ 


११/ १०/ २०१९ 


मयत . 


१२ 


आक्काबाई आबा हेगडे 


७२/ १ ९ 


१७/ १०/ २०१९ 


सांगली रेल्वे स्टेशनजवळ , 
झोपडपट्टी. 


७० टक्के भाजून 

शरीरात 
जंतूसंसर्गजन्य रोग होऊन 


मयत . 


१३ 


तुकाराम भगवानराव बुवा 


शुभम् अपार्टमेंट , सांगली 


५६ / १ ९ 


११/ ० ९ / २०१९ 


Death due to pneumo 
nias in case carcinaoma 
of liver and gall bladder . 


१४ 


भागवत दाजी मोहिते 


अॅटॅक येऊन मयत 


२७/ १ ९ 


१८ / ०४ / २०१ ९ 


बनपुरी , ता . पाटण 
नमूद 

नाही 


१५ 


फुप्फुसामध्ये दूध 

गेल्याने मयत 


२३/ २०१९ 


० ९ / ०४/ २०१९ 


पुरुष जातीचे 

१६ 

दिवसांचे 
अर्भक . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १३ 


१ ९ , २०२० / श्रावण २२ 


२८ , शके १ ९ ४२ 


- 


२३ 


परिशिष्ट -- चालू 


विश्रामबाग पोलीस ठाणे 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


१६ 


संपती महादेव डोईफोडे 


फुप्फुसास सूज 

आल्याने मयत 


२ ९ / १ ९ 


पोळ मळा, १०० फुटी रोड , 
सांगली. 


२९ / ०४/ २०१९ 


१७ 


गणपती कृष्णा चव्हाण 


सावली बेघर निवारा केंद्र , 
सांगली. 


फुप्फुसात जंतूसंसर्ग होऊन 


८८ / १ ९ 


२४/ ११/ २०१९ 


मयत . 


१८ 


उदयकुमार कऱ्याप्पा पुजारी 


१०० फुटी रोड , सांगली 


१४/०४/२०१६ 


फुप्फुसात संसर्ग होऊन लिव्हर १४/२०१६ 
आणि किडणीला 

सूज 

येऊन 


मयत . 


१ ९ 


राजेंद्र यल्लाप्पा खाडे 


१०० फुटी रोड, सांगली 


पाण्यात पडून बुडून मयत 


६७/ १ ९ 


०१/ १०/ २०१९ 


२० 


चंद्रकांत संभाजी ऐवळे 


लिव्हर खराब होऊन मयत 


२८/२०२० 


०८ / ०५/ २०१९ 


इंदिरानगर झोपडपट्टी, 
सांगली. 


२१ 


निला वैभव होळकर 


गव्हर्नमेंट कॉलनी . सांगली 


५३ टक्के 


भाजून मयत 


२२ / १ ९ 


०८ / ०४ / २०१९ 


२२ 


अनोळखी 

पुरुष 


फुप्फुसात त्रास होत असल्याने 


४५ / १ ९ 


सावली बेघर निवारा केंद्र, 
सांगली. 


०८ / ०७/ २०१ ९ 


२३ 


हणमंत परशुराम कलगुटगी 


वडर कॉलनी, सांगली 


हृदयविकाराच्या झटक्याने 


१३/ २०१९ 


०६/ ०२/ २०१९ 


मतय . 


२४ 


जालींदर धोंडिराम घस्ते 


विधाता कॉलनी, सांगली 


फुप्फुसाचे अजाराने मयत 


२०/१८ 


२७/०३/२०१८ 


२५ 


अभिजीत मंगेश जाधव 


संजयनगर , सांगली 


००२/२०१८ 


०६/०१/२०१८ 


गळफास लावून 

घेऊन मयत 
गळफास लावून 

घेऊन मयत 


२६ 


पुनम महेश लोहार 


५५/१७ 


०५/१०/२०१७ 


विठ्ठलनगर , १०० फुटी रोड , 
सांगली. 


२७ 


धनाजी हणमंत कचरे 


गळफास लावून 

घेऊन मयत 


३०/२०१७ 


१०/०५/२०१७ 


हायस्कूल 

रोड , वानलेसवाडी, 
सांगली. 


२८ 


न्यूमोनिया होऊन मयत 


२४/२०२० 


०६/०४/२०२० 


बसवराज मठपती 
( पूर्ण नाव माहीत नाही). 


सावली बेघर निवारा केंद्र, 
सांगली. 


२ ९ 


भिमराव जगन्नाथ माने 


९ २ / १ ९ 


०१/ १२/ २०१९ 


नवीन वसाहत , 

सांगली न्यूमोनिया होऊन मयत 
अभिनंदन कॉलनी, संजयनगर हृदय स्नायूमध्ये रक्ताच्या 

गुठळ्या 

होऊन मयत . 


३० 


विलास मेघा माने 


६४ / १ ९ 


२२/ ० ९/ २०१ ९ 


- 


३१ 


विमल 

रघुनाथ लोहार 


गव्हर्नमेंट कॉलनी, सांगली 


शॉक 

लागून जळून मयत 


४६ / १ ९ 


११ /०७/ २०१९ 


३२ 


बजरंग प्रल्हाद पवार 


फुप्फुसाला संसर्ग होऊन मयत 


९ ५/ १ ९ 


सावली बेघर निवारा केंद्र, 
सांगली. 


०७/ १२/ २०१९ 


३३ 


पुनम सुखदेव कांबळे 


नवीन वसाहत , 


सांगली 


न्यूमोनिया होऊन मयत 


५७/१८ 


२७/०८/२०१८ 


३४ 


प्रियांका राजेश घोडके 


वडर कॉलनी. सांगली 


फुप्फुसात पू होऊन मयत 


७३/ १ ९ 


१ ९ / १० / २०१९ 


" 


३५ 


न्यूमोनिया असल्याने मयत 


५३/ १ ९ 


०४/ ०८ / २०१९ 


गणेश रत्नागिरी 
(पूर्ण नाव माहीत नाही). 


सावली बेघर निवारा केंद्र, 
सांगली. 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १३ 

पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १३ - १९, २०२० / श्रावण २२ - २८, शके १९४२ 


परिशिष्ट -- चालू 


विश्रामबाग पोलीस ठाणे 


१ 


२ 


سه 


४ 


५ 


६ 


३६ 


संजय बसाप्पा खोत 


अनंतपूर , ता. अथणी 


१७/ १ ९ 


१ ९ /०३/ २०१९ 


Death due to pulmo 
nary odema with liver 
cirrhosis . 


३७ 


लक्ष्मण गणू पवार 


फुप्फुसात टी . बी . असल्याने 


८५/ १ ९ 


सावली बेघर निवारा केंद्र , 
सांगली. 


१३ / ११/ २०१९ 


मयत . 


३८ 


वानलेसवाडी, सांगली 


जंतूसंसर्ग झाल्याने मयत 


२८ / १ ९ 


२० / ०४/ २०१९ 


३ ९ 


विश्वनाथ गुरूसिद्ध होवाळे 
आशुतोष 
( पूर्ण नाव माहीत नाही). 


फुप्फुसात 

संसर्ग होऊन मयत 


५२/ १९ 


सावली बेघर निवारा केंद्र , 
सांगली. 


०४ / ०८ / २०१९ 


४० 


यश किशोर खोत 


वानलेसवाडी, सांगली 


डोक्यावर पडून मयत 


८१/ १ ९ 


०५/ ११/ २०१९ 


समीर शिंगटे , 
उपविभागीय दंडाधिकारी, 
मिरज उपविभाग , मिरज . 


मिरज , २६ जून २०२० . 


जाहीर नोटीस 


नमूद केलेल्या 


क्रमांक एमएजी/ समरी/ कावि -१११० (०२)/२०२०.- सोबतच्या यादीतील इसम अ. क्र . ०१ ते ०१ हे त्यांचे नावांसमोर दर्शविलेल्या कारणामुळे 
मयत झाले असून त्याप्रमाणे अंतिम वर्गीकरण करून मिळणेबाबत पोलीस निरीक्षक, संजयनगर पोलीस ठाणे यांनी फौजदारी संहिता १९ ७३ चे कलम 
१७४ अन्वये या कार्यालयाकडे अहवाल सादर केला आहे. खालील यादीतील इसम यांचे नावांसमोर 

मृत्यूच्या कारणांखेरीज त्यांचा 

मृत्यू 
इतर कारणांमुळे झालेला आहे अगर कसे ? अशा संबंधात कोणाची काही तक्रार असल्यास त्यांनी ही नोटीस शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून ३० 
दिवसांचे आत मा . उपविभागीय दंडाधिकारी , मिरज उपविभाग , मिरज , जिल्हा सांगली यांचेकडे लेखी तक्रार करावी. 

वरील मुदतीत कोणतीही तक्रार आली नाही, तर पोलीस निरीक्षक, संजयनगर पोलीस ठाणे यांनी सादर केल्याप्रमाणे यादीत नमूद केलेल्या इसमांचे 
आकस्मिक मयतांचे अंतिम वर्गीकरण करणेत येईल . 


संजयनगर पोलीस ठाणे 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


मयताचे नाव 


पत्ता 


मृत्यूचे कारण 


अ. म . र . नं . 


मयत दिनांक 


१ 


२ 


३ 


६ 


१ 


गणेश नामदेव सुर्यवंशी 


५२ / १ ९ 


न्यू पोलीसलाईन , विश्रामबाग, 
सांगली. 


हृदयविकाराच्या तीव्र 
झटक्याने मयत . 


२१ / ० ९ / २०१९ 


समीर शिंगटे , 
उपविभागीय दंडाधिकारी, 
मिरज उपविभाग , मिरज . 


मिरज , १५ 


मे 


२०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १३ 


१ ९ , २०२० / श्रावण २२ 


२८ , शके १ ९ ४२ 


- 


२५ 


जाहीर नोटीस 


- 


क्रमांक एमएजी/ समरी/ कावि -१११० (०३)/२०२०.– सोबतच्या यादीतील इसम अ. क्र . ०१ ते १३ हे त्यांचे नावांसमोर दर्शविलेल्या कारणामुळे 
मयत झाले असून त्याप्रमाणे अंतिम वर्गीकरण करून मिळणेबाबत पोलीस निरीक्षक, मिरज ग्रामीण पोलीस ठाणे यांनी फौजदारी संहिता १९ ७३ चे कलम 
१७४ अन्वये या कार्यालयाकडे अहवाल सादर केला आहे. खालील यादीतील इसम यांचे नावांसमोर नमूद केलेल्या मृत्यूच्या कारणांखेरीज त्यांचा मृत्यू 
इतर कारणांमुळे झालेला आहे अगर कसे ? अशा संबंधात कोणाची काही तक्रार असल्यास त्यांनी ही नोटीस शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून ३० 
दिवसांचे आत मा . उपविभागीय दंडाधिकारी, मिरज उपविभाग , मिरज , जिल्हा सांगली यांचेकडे लेखी तक्रार करावी. 

वरील मुदतीत कोणतीही तक्रार आली नाही, तर पोलीस निरीक्षक , मिरज ग्रामीण पोलीस ठाणे यांनी सादर केल्याप्रमाणे यादीत नमूद केलेल्या 
इसमांचे आकस्मिक मयतांचे अंतिम वर्गीकरण करणेत येईल . 


-- 


मिरज ग्रामीण पोलीस ठाणे 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


मयताचे नाव 


पत्ता 


मृत्यूचे कारण 


अ . म . र . नं . 


मयत दिनांक 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


१ 


मुनाफ रस्तुम नगारजी 


कांचनपूर 


इलेक्ट्रिक शॉक 

लागून मयत 


८३/ १ ९ 


०८ /०७ / २०१ ९ 


२ 


आदीनाथ बाळासो उगारे 


मालगाव 


विषारी औषध पिऊन मयत 


१०४ / १ ९ 


२९ / ०८ / २०१९ 


३ 


शांता 


स्नेहगिरी मिशन ट्रस्ट , 


फुप्फुसाचे क्षयरोगाने मयत 


२० / १ ९ 


०१ / ०२/ २०१९ 


तासगाव फाटा, मालगाव 


४ 


माणिक नामदेव सुर्यवंशी 


शिपूर 


डोकीस मार लागून मयत 


१४५/ १ ९ 


१४/ १२/ २०१ ९ 


५ 


पंकज अशोक जगदाळे 


भोसे 


गळफास लावून घेऊन मयत 


११९ / १ ९ 


१ ९ / ० ९ / २०१९ 


६ 


कमल दादासो शिंदे 


मोराळे, खटाव 


डोकीस मार लागून मयत 


००७/२० 


२०/०१/२०२० 


७ 


सचिन रामचंद्र माने 


सिद्धेवाडी 


विषारी औषध पिऊन मयत 


१०५ / १ ९ 


३१/ ०८ / २०१ ९ 


८ 


बोलवाड 


विषारी औषध पिऊन मयत 


१३३/१८ 


२१/१०/२०१८ 


जयपाल अण्णू पाटील 
अर्चना शंकर चौगुले 


or 


आरग 


भाजून जखमी झालेने मयत 


००६/२० 


१ ९ / ०१/ २०२० 


१० 


राजू मायाप्पा कंटेकर 


विजयनगर , म्हैशाळ 


विषारी औषध पिऊन मयत 


१४/१७ 


१३/१२/२०१७ 


११ 


गणेश तानाजी भोसले 


मदभावी, ता . अथणी 


गळफास लावून घेऊन मयत 


००५/१८ 


१७/०१/२०१८ 


१२ 


कुमारी मंजूषा अजीत धेडे 


सावळज सध्या रा . बेडग 


विषारी औषध पिऊन मयत 


८ ९ / १ ९ 


१२/ ०६/ २०१९ 


१३ 


सम्मेद शिवाजी भंडारे 


मालगाव 


फुप्फुसाला सूज 


येऊन मयत 


१४२ / १ ९ 


१० / १२ / २०१ ९ 


समीर शिंगटे , 
उपविभागीय दंडाधिकारी, 
मिरज उपविभाग , मिरज . 


मिरज , १५ 


मे 


२०२० . 


जाहीर नोटीस 


क्रमांक एमएजी/ समरी/ कावि -१११० ( ०४ )/२०२०.- सोबतच्या यादीतील इसम अ. क्र . ०१ ते ०१ हे त्यांचे नावांसमोर दर्शविलेल्या कारणामुळे 
मयत झाले असून त्याप्रमाणे अंतिम वर्गीकरण करून मिळणेबाबत पोलीस निरीक्षक , एमआयडीसी, कुपवाड पोलीस ठाणे यांनी फौजदारी संहिता १९ ७३ चे 
कलम १७४ अन्वये या कार्यालयाकडे अहवाल सादर केला आहे. खालील यादीतील इसम यांचे नावांसमोर नमूद केलेल्या मृत्यूच्या कारणांखेरीज त्यांचा 
मृत्यू इतर कारणांमुळे झालेला आहे अगर कसे ? अशा संबंधात कोणाची काही तक्रार असल्यास त्यांनी ही नोटीस शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून 
३० दिवसांचे आत मा . उपविभागीय दंडाधिकारी, मिरज उपविभाग, मिरज , जिल्हा सांगली यांचेकडे लेखी तक्रार करावी. 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १३ 


१ ९ , २०२० / श्रावण २२ 


२८ , 


शके १ ९ ४२ 


वरील मुदतीत कोणतीही तक्रार आली नाही, तर पोलीस निरीक्षक, एमआयडीसी, कुपवाड पोलीस ठाणे यांनी सादर केल्याप्रमाणे यादीत नमूद 
केलेल्या इसमांचे आकस्मिक मयतांचे अंतिम वर्गीकरण करणेत येईल . 


एमआयडीसी, कुपवाड पोलीस ठाणे 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


मयताचे नाव 


पत्ता 


मृत्यूचे कारण 


अ . म . र. नं . 


मयत दिनांक 


१ 


w 


२ 


३ 


४ 


१ 


दुर्गेश कालीपाडा मुदी 


घेऊन मयत 
गळफास लावून 


४५/ १ ९ 


१७/ ० ९ / २०१ ९ 


भागाबंड, पुरलीया प. बं . 
सध्या राहणार , खारेमळा, 
कुपवाड . 


समीर शिंगटे , 
उपविभागीय दंडाधिकारी, 
मिरज उपविभाग , मिरज . 


मिरज, १५ 


मे 


२०२० . 


जाहीर नोटीस 


क्रमांक एमएजी/ समरी/ कावि -१११० (०५)/२०२०.– सोबतच्या यादीतील इसम अ. क्र . ०१ ते ०३ हे त्यांचे नावांसमोर दर्शविलेल्या कारणामुळे 
मयत झाले असून त्याप्रमाणे अंतिम वर्गीकरण करून मिळणेबाबत पोलीस निरीक्षक , तासगाव पोलीस ठाणे यांनी फौजदारी संहिता १९ ७३ चे कलम १७४ 
अन्वये या कार्यालयाकडे अहवाल सादर केला आहे. खालील यादीतील इसम यांचे नावांसमोर नमूद केलेल्या मृत्यूच्या कारणांखेरीज त्यांचा मृत्यू इतर 
कारणांमुळे झालेला आहे अगर कसे ? अशा संबंधात कोणाची काही तक्रार असल्यास त्यांनी ही नोटीस शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून ३० दिवसांचे 
आत मा . उपविभागीय दंडाधिकारी, मिरज उपविभाग , मिरज , जिल्हा सांगली यांचेकडे लेखी तक्रार करावी. 

वरील मुदतीत कोणतीही तक्रार आली नाही, तर पोलीस निरीक्षक , तासगाव पोलीस ठाणे यांनी सादर केल्याप्रमाणे यादीत नमूद केलेल्या इसमांचे 
आकस्मिक मयतांचे अंतिम वर्गीकरण करणेत येईल . 


तासगाव पोलीस ठाणे 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


मयताचे नाव 


पत्ता 


मृत्यूचे कारण 


अ . म . र . नं . 


मयत दिनांक 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


१ 


नेताजी बापू 

देसाई 


२३/ ०५/ २०१ ९ 


तासगाव काशीपुरा , 
ता . तासगाव 


पायरीवरून पाय घसरून ७ ९ / १ ९ 
पडलेने डोकीस गंभीर दुखापत 
होऊन मयत . 
सर्पदंशाने फुप्प 

येऊन १३२/१७ 
फुप्फुसास सूज 
मयत 


२ 


संभाजी यशवंत कदम 


गौरगाव , ता . तासगाव 


२१/११/२०१७ 


३ 


संतोष शिवाजी शेवाळे 


सरस्वतीनगर , तासगाव 


१५/२० 


२१/०१/२०२० 


यकृत खराब होऊन व 
न्यूमोनियाने मयत. 


समीर शिंगटे , 
उपविभागीय दंडाधिकारी , 
मिरज उपविभाग , मिरज . 


मिरज , १५ मे २०२०. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १३ 


१ ९ , २०२० / श्रावण २२ 


२८ , शके १ ९ ४२ 


- 


२७ 


जाहीर नोटीस 


क्रमांक एमएजी/ समरी/ कावि -१११० (०६)/२०२०.– सोबतच्या यादीतील इसम अ. क्र . ०१ ते ०९ हे त्यांचे नावांसमोर दर्शविलेल्या कारणामुळे 
मयत झाले असून त्याप्रमाणे अंतिम वर्गीकरण करून मिळणेबाबत पोलीस निरीक्षक, कवठेमहांकाळ पोलीस ठाणे यांनी फौजदारी संहिता १९ ७३ चे कलम 
१७४ अन्वये या कार्यालयाकडे अहवाल सादर केला आहे. खालील यादीतील इसम यांचे नावांसमोर नमूद केलेल्या मृत्यूच्या कारणांखेरीज त्यांचा मृत्यू 
इतर कारणांमुळे झालेला आहे अगर कसे ? अशा संबंधात कोणाची काही तक्रार असल्यास त्यांनी ही नोटीस शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून ३० 
दिवसांचे आत मा . उपविभागीय दंडाधिकारी, मिरज उपविभाग , मिरज , जिल्हा सांगली यांचेकडे लेखी तक्रार करावी. 

वरील मुदतीत कोणतीही तक्रार आली नाही, तर पोलीस निरीक्षक , कवठेमहांकाळ पोलीस ठाणे यांनी सादर केल्याप्रमाणे यादीत नमूद केलेल्या 
इसमांचे आकस्मिक मयतांचे अंतिम वर्गीकरण करणेत येईल . 


-- 


कवठेमहांकाळ पोलीस ठाणे 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


मयताचे नाव 


पत्ता 


मृत्यूचे कारण 


अ . म . र . नं . 


मयत दिनांक 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


१ 


रोहित सोमनाथ गवळी 


सांगोला, जि . सोलापूर 


विषारी औषध पिल्याने मयत 


२८ / १ ९ 


२ ९ / ०३/ २०१९ 


, 


२ 


करोली टी 


इलेक्ट्रिक शॉक लागून मयत 


६४/ १ ९ 


०७/०६/ २०१९ 


किरण विष्णु सुर्यवंशी 
मायाप्पा राघु बुरुंगले 


३ 


घेरडी, ता . 


सांगोला 


विषारी औषध पिल्याने मयत 


८२/ १ ९ 


२० / ०७/ २०१९ 


४ 


महादेव शिवाजी नरळे 


विठुरायाचीवाडी 


९९ / १ ९ 


०३ / १०/ २०१९ 


रेल्वे रूळ क्रॉस करीत 
असताना रेल्वेची धडक बसून 
मयत . 


हर्षवर्धन कुमार 

खोत 


चाबुकस्वारवाडी , मिरज 


श्वसननलिकेत अन्नाचा कण 


८४/ १ ९ 


३१ / ०७/ २०१९ 


अडकून गुदमरून मयत . 


६ 


संगिता विष्णू शेस्वरे 


अग्रण धुळगाव 


पाण्यात पडून बुडून मयत 


११५/ १९ 


० ९ / ११/ २०१९ 


७ 


लकव्वा अशोक पाटोळे 


कंगनोळी 


गळफास लावून घेऊन 


८३/ १ ९ 


०८ / ०८ / २०१९ 


आत्महत्या . 


८ 


अनोळखी पुरुष 


बोरगाव हद्दीत 


पाण्यात पडून बुडून मयत 


१० ९ / १ ९ 


२७/ १० / २०१९ 


९ 


मालन हिंदुराव हांगे 


बंडगरवाडी, म्हैशाळ एम 


साप चावून मयत 


५२ / १ ९ ० ९ / ०५/ २०१९ 

समीर शिंगटे , 
उपविभागीय दंडाधिकारी, 
मिरज उपविभाग , मिरज . 


. 


मिरज , १५ 

मे २०२० . 


जाहीर नोटीस 


क्रमांक एमएजी/ समरी/ कावि-८ ९ ७ (०१)/२०२०.- सोबतच्या यादीतील इसम अ. क्र . ०१ ते ११ हे त्यांचे नावांसमोर दर्शविलेल्या कारणामुळे मयत 
झाले असून त्याप्रमाणे अंतिम वर्गीकरण करून मिळणेबाबत पोलीस निरीक्षक, मिरज शहर पोलीस ठाणे यांनी फौजदारी संहिता १९ ७३ चे कलम १७४ 
अन्वये या कार्यालयाकडे अहवाल सादर केला आहे. खालील यादीतील इसम यांचे नावांसमोर 

नमूद केलेल्या मृत्यूच्या 

कारणांखेरीज त्यांचा मृत्यू इतर 
कारणांमुळे झालेला आहे अगर कसे ? अशा संबंधात कोणाची काही तक्रार असल्यास त्यांनी ही नोटीस शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून ३० दिवसांचे 
आत मा . उपविभागीय दंडाधिकारी , मिरज उपविभाग , मिरज , जिल्हा सांगली यांचेकडे लेखी तक्रार करावी. 

वरील मुदतीत कोणतीही तक्रार आली नाही, तर पोलीस निरीक्षक, मिरज शहर पोलीस ठाणे यांनी सादर केल्याप्रमाणे यादीत नमूद केलेल्या 
इसमांचे आकस्मिक मयतांचे अंतिम वर्गीकरण करणेत येईल . 


- 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १३ 

पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १३ - १९, २०२० / श्रावण २२ - २८, शके १९४२ 


मिरज शहर पोलीस ठाणे 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


मयताचे नाव 


पत्ता 


मृत्यूचे कारण 


अ . म . र . नं . 


मयत दिनांक 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


१ 


महेंद्र नरसिंह म्हैसकर 


शिवनेरी चौक , मिरज 


हृदयविकाराच्या झटक्याने मयत 


४३/१८ 


०७/०७/२०१८ 


२ 


शिवाजी आण्णाप्पा कोरे 


हिरेमठ गल्ली, मिरज 


३६/ १ ९ 


डोकीस मार लागून अंतर्गत 
रक्तस्राव झाल्याने मयत 


२९ / ०४ / २०१ ९ 


३ 


सुशांत राजेंद्र जाधव 


मंगळवार पेठ , मिरज 


चक्कर येऊन पडल्याने डोकीस 


००७/२० 


१७/०१/२०२० 


मार लागून मयत . 


४ 


दिपक मारुती घटनट्टी 


नदीवेस , मिरज 


गळफास लावून 


घेऊन मयत 


६३ / १ ९ 


१८ / ०८ / २०१९ 


५ 


मनिषा अरविंद माने 


सांगलीवेस, मिरज 


हृदयविकाराच्या झटक्याने मयत 


०१२/ १ ९ 


२९ / ०१/ २०१९ 


६ 


आनंद विष्णु आपटे 


किल्ला भाग, मिरज 


विषारी औषध पिऊन मयत 


५ ९ / १ ९ 


०६ / ०८ / २०१९ 


७ 


प्रकाश विष्वनाथ देवमाने 


हृदयविकाराच्या झटक्याने मयत 


५७/ १९ 


०३/ ०८ / २०१९ 


कुंभार गल्ली कॉर्नर, मिरज 
उदगाववेस , मिरज 


८ 


शक्ती मनोहर टोमके 


गळफास लावून 

घेऊन मयत 


९ ७ / १ ९ 


२१ / ११ / २०१९ 


९ 


अरूण वसंत सुर्यवंशी 


लोकमान्य कॉलनी, मिरज 


हृदयविकाराच्या झटक्याने मयत 


५३/१८ 


० ९ / ० ९/ २०१८ 


१० 


प्रशांत परशराम ढाले 


वैरण बाजार , 


मिरज 


हृदयविकाराच्या झटक्याने मयत ००५/२०२० 


१६/०१/२०२० 


११ 


प्रफुल्ल परशुराम 

कांबळे 


नदीवेस , मिरज 


न्यूमोनिया आजाराने मयत 


५२/ १ ९ २२ / ०७/ २०१९ 

समीर शिंगटे , 
उपविभागीय दंडाधिकारी, 
मिरज उपविभाग, मिरज . 


मिरज, 


२३ मार्च 

२०२० . 


जाहीर नोटीस 


क्रमांक एमएजी/ समरी/ कावि -८ ९ ७ (०२)/२०२०.- सोबतच्या यादीतील इसम अ. क्र. ०१ ते २९ हे त्यांचे नावांसमोर दर्शविलेल्या कारणामुळे मयत 
झाले 

असून त्याप्रमाणे अंतिम वर्गीकरण करून मिळणेबाबत पोलीस निरीक्षक, मिरज ग्रामीण पोलीस ठाणे यांनी फौजदारी संहिता १९ ७३ चे कलम १७४ 
अन्वये या कार्यालयाकडे अहवाल सादर केला आहे. खालील यादीतील इसम यांचे नावांसमोर नमूद केलेल्या मृत्यूच्या कारणांखेरीज त्यांचा मृत्यू इतर 
कारणांमुळे झालेला आहे अगर कसे ? अशा संबंधात कोणाची काही तक्रार असल्यास त्यांनी ही नोटीस शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून ३० दिवसांचे 
आत मा . उपविभागीय दंडाधिकारी, मिरज उपविभाग, मिरज , जिल्हा सांगली यांचेकडे लेखी तक्रार करावी. 

वरील मुदतीत कोणतीही तक्रार आली नाही, तर पोलीस निरीक्षक, मिरज ग्रामीण पोलीस ठाणे यांनी सादर केल्याप्रमाणे यादीत नमूद केलेल्या 
इसमांचे आकस्मिक मयतांचे अंतिम वर्गीकरण करणेत येईल . 


मिरज ग्रामीण पोलीस ठाणे 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


मयताचे नाव 


पत्ता 


मृत्यूचे कारण 


अ . म . र . नं . 


मयत दिनांक 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


१ 


निहाल नतीब बेपारी 


मोमीन गल्ली, मिरज 


पाण्यात पडून बुडून मयत 


१२७/ १ ९ 


०७/ ११/ २०१९ 


२ 


अशोक विठोबा कवलापुरे 


बेळंखी 


डोकीस मार लागून मयत 


१३३ / १ ९ 


२० / ११/ २०१९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक 


पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १३ 


१ ९ , २०२० / श्रावण २२ 


२८ , शके १ ९ ४२ 


- 


२ ९ 


परिशिष्ट -- चालू 


मिरज ग्रामीण पोलीस ठाणे 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


३ 


तमान्ना बाळाप्पा कांबळे 


खटाव 


आतडे खराब होऊन मयत 


५५/१८ 


०२/०५/२०१८ 


४ 


तुकाराम अंतू पवार 


भोसे 


६०/१८ 


१३/०५/२०१८ 


झाडारून खाली 

पडून 

छातीस 
गंभीर जखम होऊन मयत . 


रावण (पूर्ण नाव माहीत नाही) 


कळंबी 


अति अशक्तपणा आल्याने मयत 


१०७/१६ 


२२ / ० ९ / २०१६ 


अरविंद नेमगोंडा पाटील 


w 


भोसे 


विषारी औषध पिऊन मयत 


६१/१८ 


१४/०५/२०१८ 


७ 


ऋषिकेश आप्पासो मोरे 


भोसे 


गळफास लावून 

घेऊन मयत 


१९ / १८ 


१६/०२/२०१८ 


८ 


मेघा बाळासो माळी 


सोनी 


विषारी औषध पिऊन मयत 


५८/१८ 


० ९/ ०५/ २०१ ९ 


९ 


राजकुमार शंकरराव काळेवाट 


गळफास लावून घेऊन मयत 


१२५/ १ ९ 


गस्ते मळा , सुभाषनगर, 
मिरज . 


०२/ ११ / २०१ ९ 


१० 


गगव्वा लक्ष्मण नाईक 


किनगी, ता . 


अथणी 


००१/२०२० 


०३/०१/२०२० 


पोटात दुखू लागले असल्याने 
उपचार घेत असताना मयत . 


११ 


नागेश दादू पवार 


आरग 


घेऊन मयत 
गळफास लावून 


९ ५ / १९ 


१० / ०८ / २०१ ९ 


१२ 


अनिल हरिबा लखपती 


नरवाड 


विषारी औषध पिऊन मयत 


३८/१८ 


२५/०३/२०१८ 


१३ 


दिलीप मल्लाप्पा कोष्टी 


पायाप्पाचीवाडी 


विषारी औषध पिऊन मयत 


१२ ९ / १ ९ 


१४/ ११/ २०१९ 


१४ 


संदिप आप्पासो सरगर 


गुंडेवाडी 


आतड्यास सूज येऊन मयत 


१४१ / १ ९ 


०६/ १२/ २०१९ 


१५ 


सहदेव शिवप्पा कांबळे 


वड्डी , ता . मिरज 


गळफास लावून 

घेऊन मयत 


१२६/ १९ 


०४/ ११/ २०१९ 


- 


१६ पुतळाबाई अशोक कांबळे 


अंबिकानगर , म्हैशाळ 


डोकीस मार लागून मयत 


००८ / १ ९ 


१६/ ०१ / २०१ ९ 


१७ 


श्रीधर अर्जून पाटकर 


विरार , जि . पालघर 


हृदयविकाराच्या आजाराने 


००१/ १ ९ 


०२/ ०१/ २०१९ 


मयत . 


१८ 


संतोष आण्णा शिंदे 


म्हैशाळ , ता . मिरज 


गळफास लावून 

घेऊन मयत 


१८ / १ ९ 


०१/ ०२ / २०१ ९ 


१ ९ 


जनार्दन महादेव माळी 


म्हैशाळ , ता . मिरज 


हृदयविकाराचा झटका आल्याने ००३/ १ ९ 


०६ / ०१/ २०१९ 


मयत . 


ढवळी 


यकृताचे आजाराने मयत 


०० ९ / १९ 


२१ / ०१/ २०१९ 


२० 
२१ 


संजय गुंडू कामते 
सुरेश भिमराव बामणे 


विजयनगर 


आतडी सुजून मयत 


९ ७/ १ ९ 


१३/ ०८ / २०१९ 


२२ 


दिपक आनंदा आवळे 


म्हैशाळ , ता . मिरज 


हृदयविकाराच्या आजाराने 


१४/ १ ९ 


२६/ ०१/ २०१९ 


मयत. 


२३ 


नरवाड 


डोकीस दुखापत 

होऊन मयत 


३३/ १ ९ 


१३/ ०३/ २०१९ 


दत्तात्रय शंकर कुर्ले 
अनिता विठ्ठल पांढरे 


२४ 


विजयनगर 


विषारी औषध पिऊन मयत 


०१० / १ ९ 


२२/ ०१/ २०१ ९ 


२५ 


तुकाराम रामचंद्र बन्ने 


भोसे 


पाण्यात पडून बुडून मयत 


५७/ १ ९ 


२७/ ०४/ २०१९ 


२६ 


शालन सयाजी कुंभार 


सोनी 


साडीचे पदरास आग लागून 


१५५/१८ 


१३/१२/२०१८ 


८७ टक्के 

भाजून मयत . 


२७ 


मधुकर अमृता कांबळे 


चांभार वाडा, भोसे 


अंतरआवरणात संसर्गजन्य 


१३२/१८ 


१६/१०/२०१८ 


होऊन मयत . 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १३ 

पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १३ - १९, २०२० / श्रावण २२ - २८, शके १९४२ 


परिशिष्ट -- चालू 


मिरज ग्रामीण पोलीस ठाणे 


३ 


४ 


५ 


६ 


२८ 


रेश्मा यासीन मुजावर 


श्वसनाचे आजाराने मयत 


३६/ १ ९ 


१६/ ०३/ २०१९ 


खंडोबाचीवाडी, भिलवडी , 
ता . पलूस . 


२ ९ 


ओंकार विजय हवालदार 


कळंबी 


विषारी औषध पिवून मयत 


७२/१८ 


२४/०५/२०१८ 


समीर शिंगटे , 
उपविभागीय दंडाधिकारी , 
मिरज उपविभाग , मिरज . 


, 


मिरज , 


२३ मार्च 

२०२० . 


जाहीर नोटीस 


क्रमांक एमएजी/ समरी/ कावि -८ ९ ७ (०३)/२०२०.- सोबतच्या यादीतील इसम अ. क्र . ०१ ते ० ९ हे त्यांचे नावांसमोर दर्शविलेल्या कारणामुळे मयत 
झाले 

असून त्याप्रमाणे अंतिम वर्गीकरण करून मिळणेबाबत पोलीस निरीक्षक , एमआयडीसी, कुपवाड पोलीस ठाणे यांनी फौजदारी संहिता १ ९७३ चे 
कलम १७४ अन्वये या कार्यालयाकडे अहवाल सादर केला आहे. खालील यादीतील इसम यांचे नावांसमोर नमूद केलेल्या मृत्यूच्या कारणांखेरीज त्यांचा 
मृत्यू इतर कारणांमुळे झालेला आहे अगर कसे ? अशा संबंधात कोणाची काही तक्रार असल्यास त्यांनी ही नोटीस शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून 
३० दिवसांचे आत मा . उपविभागीय दंडाधिकारी, मिरज उपविभाग, मिरज , जिल्हा सांगली यांचेकडे लेखी तक्रार करावी . 

वरील मुदतीत कोणतीही तक्रार आली नाही, तर पोलीस निरीक्षक, एमआयडीसी, कुपवाड पोलीस ठाणे यांनी सादर केल्याप्रमाणे यादीत नमूद 
केलेल्या इसमांचे आकस्मिक मयतांचे अंतिम वर्गीकरण करणेत येईल . 


, 


एमआयडीसी, 

कुपवाड पोलीस ठाणे 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


मयताचे नाव 


पत्ता 


मृत्यूचे कारण 


अ. म . र . नं . 


मयत दिनांक 


१ 


३ 


४ 


६ 


१ 


झाकीर ईस्माईल नदाफ 


यशवंतनगर 


३ ९ / १८ 


०२ / ० ९ / २०१९ 


पोट विकाराचे आजारास 
कंटाळून गळफास लावून 
मयत . 


२ 


सखुबाई आण्णाप्पा चव्हाण 


समतानगर , 

मिरज 


३६/ १ ९ 


२१/ ०८ / २०१ ९ 


वृद्धापकाळाने मयत 
जंतूसंसर्ग होऊन मयत 


३ 


हणमंत सिद्धराम घटपनंदी 


अहिल्यानगर , कुपवाड 


४६/ १ ९ 


२५/ १०/ २०१९ 


४ 


सयाप्पा बसाप्पा लोखंडे 


रेवनाळ, ता . जत 


गळफास लावून 

घेऊन मयत 


३५/ १ ९ 


११/ ०८ / २०१ ९ 


५ 


नाना ज्ञानू 


कांबळे 


हनुमाननगर , कुपवाड 


विषारी औषध पिल्याने मयत 


३० / १ ९ 


०१ / ०८ / २०१९ 


६ 


गौतम अशोक गवई 


सुभाषनगर , 

मिरज 


डोकीस गंभीर मार लागून 


००३/२०२० 


२०/०१/२०१० 


मयत . 


७ 


जसवंतसिंग दरबार सिंग 


एमआयडीसी, मिरज 


हृदयविकाराच्या झटक्याने मयत 


४७ / १ ९ 


२८ / १० / २०१९ 


८ 


बेघर वसाहत , मल्लेवाडी 


३७/ १ ९ 


२३/ ०८ / २०१९ 


स्त्री जातीचे 
२९ दिवसांचे लहान बाळ 


फुप्फुसात रक्तस्राव होऊन 
मयत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १३ 


१ ९ , २०२० / श्रावण २२ 


२८ , शके १ ९४२ 


- 


३१ 


परिशिष्ट --चालू 


एमआयडीसी, कुपवाड पोलीस ठाणे 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


९ 


श्रावणी अजीत स्वामी 


शिवनेरीनगर , कुपवाड 


२८ / १ ९ 


०८ / ०७ / २०१९ 


अंगावर रॉकेल ओतून पेटवून 
घेऊन भाजून मयत . 


समीर शिंगटे , 
उपविभागीय दंडाधिकारी, 
मिरज उपविभाग , मिरज . 


मिरज , २३ मार्च २०२० . 


जाहीर नोटीस 


क्रमांक एमएजी/ समरी/ कावि-८९ ७ (०४)/२०२०.- सोबतच्या यादीतील इसम अ. क्र . ०१ ते ०४ हे त्यांचे नावांसमोर दर्शविलेल्या कारणामुळे मयत 
झाले असून त्याप्रमाणे अंतिम वर्गीकरण करून मिळणेबाबत पोलीस निरीक्षक, महात्मा गांधी पोलीस ठाणे यांनी फौजदारी संहिता १९ ७३ चे कलम १७४ 
अन्वये या कार्यालयाकडे अहवाल सादर केला आहे. खालील यादीतील इसम यांचे नावांसमोर नमूद केलेल्या मृत्यूच्या कारणांखेरीज त्यांचा मृत्यू इतर 
कारणांमुळे झालेला आहे अगर कसे ? अशा संबंधात कोणाची काही तक्रार असल्यास त्यांनी ही नोटीस शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून ३० दिवसांचे 
आत मा . उपविभागीय दंडाधिकारी, मिरज उपविभाग , मिरज , जिल्हा सांगली यांचेकडे लेखी तक्रार करावी. 
वरील मुदतीत कोणतीही तक्रार आली नाही, तर पोलीस निरीक्षक , महात्मा गांधी पोलीस ठाणे यांनी सादर केल्याप्रमाणे यादीत नमूद 

केलेल्या 
इसमांचे आकस्मिक मयतांचे अंतिम वर्गीकरण करणेत येईल . 


महात्मा गांधी पोलीस ठाणे 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


मयताचे नाव 


पत्ता 


मृत्यूचे कारण 


अ. म . र . नं . 


मयत दिनांक 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


१ 


कांता अशोक भोसले 


शांतीसागर सोसायटी, मिरज 


३९ / १ ९ 


२३/ ०७/ २०१ ९ 


२ 


अनोळखी बेवारस पुरुष 


नमूद 

नाही 


गळफास लावून 

घेऊन मयत 
गळफास लावून 

घेऊन मयत 
गळफास लावून 

घेऊन मयत 


३५ / १ ९ 


१६/ ०७/ २०१९ 


३ 


सदाशिव शिवलींग वाली 


४ ९ / १ ९ 


२५/ ० ९ / २०१ ९ 


कृपामाई हॉस्पिटलमागे, 
मिरज . 


४ 


त्रिभूवन मंगल महतो 


कुशी, ता. काठी, 


टी . बी . चे आजाराने मयत 


४० / १ ९ 


२६/ ०७/ २०१ ९ 


जि . मुज्जफरपूर, 


राज्य बिहार, 


समीर शिंगटे , 
उपविभागीय दंडाधिकारी, 
मिरज उपविभाग , मिरज , 


मिरज , २३ मार्च २०२०. 


जाहीर नोटीस 


क्रमांक एमएजी/ समरी/ कावि -८९ ७ (०५)/२०२०.- सोबतच्या यादीतील इसम अ. क्र . ०१ ते ०३ हे त्यांचे नावांसमोर दर्शविलेल्या कारणामुळे मयत 
झाले असून 

त्याप्रमाणे अंतिम वर्गीकरण करून मिळणेबाबत पोलीस निरीक्षक , कवठेमहांकाळ पोलीस ठाणे यांनी फौजदारी संहिता १९ ७३ चे कलम १७४ 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १३ 

पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १३ - १९, २०२० / श्रावण २२ - २८, शके १९ ४२ 


अन्वये या कार्यालयाकडे अहवाल सादर केला आहे. खालील यादीतील इसम यांचे नावांसमोर नमूद केलेल्या मृत्यूच्या कारणांखेरीज त्यांचा मृत्यू इतर 
कारणांमुळे झालेला आहे अगर कसे ? अशा संबंधात कोणाची काही तक्रार असल्यास त्यांनी ही नोटीस शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून ३० दिवसांचे 
आत मा . उपविभागीय दंडाधिकारी , मिरज उपविभाग , मिरज , जिल्हा सांगली यांचेकडे लेखी तक्रार करावी. 

वरील मुदतीत कोणतीही तक्रार आली नाही, तर पोलीस निरीक्षक, कवठेमहांकाळ पोलीस ठाणे यांनी सादर केल्याप्रमाणे यादीत नमूद केलेल्या 
इसमांचे आकस्मिक मयतांचे अंतिम वर्गीकरण करणेत येईल. 


कवठेमहांकाळ पोलीस ठाणे 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


मयताचे नाव 


पत्ता 


मृत्यूचे कारण 


अ . म . र . नं . 


मयत दिनांक 


१ 


३ 


५ 


१ 


अर्जून बाबुराव शिंदे 


सलगरे 


पाण्यात पडून बुडून मयत 


५५/ १ ९ 


२४ / ०५/ २०१ ९ 


२ 


प्रफुल्ल जनार्दन पाटील 


बोरगाव 


विषारी औषध पिल्याने मयत 


५६/ १ ९ 


१४/ ०५/ २०१९ 


३ 


शंकर नारायण कवडे 


विडुर , जि . यवतमाळ 


गळफास लावून 


घेऊन 


११६/ १ ९ 


१४/ ११/ २०१ ९ 


आत्महत्या . 


समीर शिंगटे , 
उपविभागीय दंडाधिकारी, 
मिरज उपविभाग , मिरज . 


मिरज , 


२३ मार्च 

२०२० . 


जाहीर नोटीस 


क्रमांक एमएजी/ समरी/ कावि -८ ९ ७ (०६)/२०२०.- सोबतच्या यादीतील इसम अ. क्र . ०१ ते ०७ हे त्यांचे नावांसमोर दर्शविलेल्या कारणामुळे मयत 
झाले असून त्याप्रमाणे अंतिम वर्गीकरण करून मिळणेबाबत पोलीस निरीक्षक, मिरज लोहमार्ग पोलीस ठाणे यांनी फौजदारी संहिता १९ ७३ चे कलम 
१७४ अन्वये या कार्यालयाकडे अहवाल सादर केला आहे. खालील यादीतील इसम यांचे नावांसमोर नमूद केलेल्या मृत्यूच्या कारणांखेरीज त्यांचा मृत्यू 
इतर कारणांमुळे झालेला आहे अगर कसे ? अशा संबंधात कोणाची काही तक्रार असल्यास त्यांनी ही नोटीस शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून ३० 
दिवसांचे आत मा . उपविभागीय दंडाधिकारी, मिरज उपविभाग , मिरज , जिल्हा सांगली यांचेकडे लेखी तक्रार करावी. 

वरील मुदतीत कोणतीही तक्रार आली नाही, तर पोलीस निरीक्षक , मिरज लोहमार्ग पोलीस ठाणे यांनी सादर केल्याप्रमाणे यादीत नमूद केलेल्या 
इसमांचे आकस्मिक मयतांचे अंतिम वर्गीकरण करणेत येईल, 


- 


मिरज लोहमार्ग पोलीस ठाणे 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


मयताचे नाव 


पत्ता 


मृत्यूचे कारण 


अ . म . र . नं . 


मयत दिनांक 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


१ 


अनोळखी बेवारस पुरुष 


५२/ १ ९ 


२० / ०६ / २०१९ 


समजून 

येत नाही 
समजून 

येत नाही 


न्यूमोनिया आजाराने मयत 
न्यूमोनिया आजाराने मयत 


२ 


अनोळखी बेवारस पुरुष 


५ ९ / १ ९ 


०१/ ०८ / २०१९ 


३ 


क्षय आजाराने मयत 


७२/१८ 


१४/ ० ९ / २०१८ 


४ 


हृदयविकाराच्या आजाराने मयत 


९९ / १८ 


१५/१२/२०१८ 


रामदास भगवान यादव 

पलूस , ता . पलूस 
पाणीदेवी गुणेशरामजी प्रजापती रामदेव प्रोव्हिजन स्टोअर्स , 

३ क्रॉस, राजगोपालनगर, 
पिनिया २ स्टेज , बेंगलोर. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १३ 


१ ९ , २०२० / श्रावण २२ 


२८ , शके १ ९४२ 


- 


३३ 


परिशिष्ट -- चालू 


मिरज लोहमार्ग पोलीस ठाणे 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


मुमताज शहाबुद्दीन दफेदार 


रूई , ता . 


हातकणंगले 


जुन्या जखमांमध्ये जंतुसंसर्ग 


७१/ १९ 


१६/ ० ९ / २०१ ९ 


होऊन मयत . 


६ 


बाळकृष्ण इरप्पा करेन्नावर 


बेनचीमर्डी, पो . ओरबीनहट्टी, 


फुप्फुसाचे आजाराने मयत 


६१ / १ ९ 


०८ / ०८ / २०१९ 


ता . गोकाक . 


७ 


यशवंत बीरा फोंडे 


प्रकाशनगर , कुपवाड , 


रेल्वेगाडीची ठोकर लागून मयत 


८८ / १ ९ 


० ९/ ११/ २०१९ 


ता . मिरज. 


समीर शिंगटे , 
उपविभागीय दंडाधिकारी , 
मिरज उपविभाग, मिरज . 


मिरज , २३ मार्च २०२०. 


जाहीर नोटीस 


क्रमांक एमएजी/ समरी/ कावि-८९ ६ (०१)/२०२०.- सोबतच्या यादीतील इसम अ. क्र . ०१ ते २४ हे त्यांचे नावांसमोर दर्शविलेल्या कारणामुळे मयत 
झाले असून त्याप्रमाणे अंतिम वर्गीकरण करून मिळणेबाबत पोलीस निरीक्षक , सांगली ग्रामीण पोलीस ठाणे यांनी फौजदारी संहिता १९ ७३ चे कलम १७४ 
अन्वये या कार्यालयाकडे अहवाल सादर केला आहे. खालील यादीतील इसम यांचे नावांसमोर नमूद 

केलेल्या मृत्यूच्या कारणांखेरीज त्यांचा 

मृत्यू इतर 
कारणांमुळे झालेला आहे अगर कसे ? अशा संबंधात कोणाची काही तक्रार असल्यास त्यांनी ही नोटीस शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून ३० दिवसांचे 
आत मा . उपविभागीय दंडाधिकारी, मिरज उपविभाग , मिरज , जिल्हा सांगली यांचेकडे लेखी तक्रार करावी. 


वरील मुदतीत कोणतीही तक्रार आली नाही, तर पोलीस निरीक्षक , सांगली ग्रामीण पोलीस ठाणे यांनी सादर केल्याप्रमाणे यादीत नमूद केलेल्या 
इसमांचे आकस्मिक मयतांचे अंतिम वर्गीकरण करणेत येईल . 


सांगली ग्रामीण पोलीस ठाणे 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


मयताचे नाव 


पत्ता 


मृत्यूचे कारण 


अ . म . र . नं . 


मयत दिनांक 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


१ 


संजय बाळासो मुळे 


कवलापूर 


न्यूमोनिया आजाराने मयत 


१०७/ १ ९ 


०४/ ११/ २०१९ 


२ 


अजय आकाराम कोलप 


अंकली 


हृदयविकाराचे झटक्याने मयत 


८ ९ / १ ९ 


१ ९/ ०९ / २०१९ 


३ 


राजू रामचंद्र नाईक 


कवलापूर 


२७/ १ ९ 


०४/ ०४/ २०१९ 


Death due aspiration 
pneumonitis . 


४ 


अनिकेत दिपक पाचोरे 


नांद्रे 


गळफास लावून 

घेऊन मयत 


७६/ १ ९ 


१८ / ०८ / २०१९ 


५ 


पवन यशवंत वाघमारे 


सांबरवाडी, ता . मिरज 


१०३ / १ ९ 


२५ / १०/ २०१९ 


पाण्यात पडून बुडून मयत 
न्यूमोनिया आजाराने मयत 


६ 


कार्तीक निलेश गोसावी 


बुधगाव 


८६ / १ ९ 


०७ / ० ९ / २०१९ 


७ 


संजय बाळासो जाखले 


खोची, ता . हातकणंगले 


इलेक्ट्रिक शॉक लागून मयत 


७३/ १ ९ 


१३/ ०८ / २०१९ 


८ 


शहाबुद्दीन गुलाब पठाण 


कसबेडिग्रज 


विषारी औषध सेवन करून 


४७/१५ 


१६/०६/२०१५ 


मयत. 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १३ 

पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १३ - १९, २०२० / श्रावण २२ - २८, शके १९ ४२ 


परिशिष्ट --चालू 


सांगली ग्रामीण पोलीस ठाणे 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


अंजना बबन पवार 


तुंग 


६५ / १ ९ 


२९ / ०७/ २०१९ 


Probable cause of 
Death due to aspiration 
pnemonia and encepha 
litis . 


१० 


रत्नाबाई तानाजी पाटोळे 


चुडेखिंडी 


पाण्यात पडून बुडून मयत 


१२१ / १ ९ 


२६ / १२/ २०१९ 


११ 


स्वप्निल दशरथ दबडे 


इनामधामणी 


गळफास लावून 

घेऊन मयत 


११६/ १ ९ 


१४ / १२/ २०१९ 


१२ 


सत्यवान शंकर कोष्टी 


कवठे पिरान 


८० / १ ९ 


हृदयविकाराच्या झटक्याने व 
केसीओ कोरोनी अर्टरी मयत. 


२७/ ०८ / २०१९ 


१३ 


हारुगिरी, ता . रायबाग 


००२/२० 


० ९ / ०१/ २०२० 


, 


फिरोजखान अल्लाउदीन 
जमादार. 


लिव्हर व फुप्फुस निकामे 
झाल्याने मयत . 


१४ 


सहदेव ईश्वर माळी 


कवलापूर 


०४/ १२/ २०१९ 


फिट आल्याने उपचारास दाखल ११२ / १ ९ 
केल्यानंतर मयत . 


१५ 


अजित अमृतराव पाटणकर 


वाजेगाव , ता . मिरज 


०३/ ०७/ २०१९ 


. 


Death due to myocardial ६० / १ ९ 
infraction. 


१६ 


सखुबाई भाऊसो सावळी 


वाजेगाव, ता . मिरज 


९९ टक्के भाजल्याने मयत 


७० / १ ९ 


१० / ०८ / २०१ ९ 


, 


१७ 


सिद्धेश्वर गणपती पाटील 


बिसूर 


डोकीस मार लागल्याने मयत 


१०४/ १ ९ 


२९ / १० / २०१ ९ 


१८ 


वर्धमान आप्पासो गुरव 


अंकली 


डोकीस गंभीर जखम झाल्याने 


६७/ १ ९ 


०३ / ०८ / २०१९ 


मयत . 


१ ९ 


आनंदराव आकाराम पवार 


बांबवडे, ता . 


पलूस 


मोटारसायकलवरून पडून 
डोकीस मार लागल्याने मयत . 


९ २/ १ ९ 


२५/ ० ९/ २०१९ 


२० 


देवेंद्र धोंडिराम तोरस्कर 


यशवंतनगर, सांगली 


९ ८ / १ ९ 


१५/ १०/ २०१९ 


" 


डोकीस गंभीर जखम 
झाल्याने मयत . 


२१ 


सतीश जयप्रकाश पाचोरे 


नांद्रे 


फुप्फुसाचे काम करीत नसल्याने ८५/ १ ९ 


०४/ ० ९ / २०१९ 


मयत . 


२२ 


ललीता पांडुरंग कोळी 


समडोळी 


१२३ / १ ९ 


३० / १२/ २०१९ 


पाण्यात पडून दम लागल्याने 
मयत . 


२३ 


श्रीकांत बाबुराव 

ताशीलदार 


बुधगाव पेठ , मिरज 


Death due to head injury ११८ / १ ९ 


२३ / १२/ २०१९ 


२४ 


मारुती अर्जून गळवे 


बुधगाव 


इन्फेक्शनने मयत 


१११ / १ ९ 


१८ / ११/ २०१ ९ 


समीर शिंगटे , 
उपविभागीय दंडाधिकारी, 
मिरज उपविभाग , मिरज . 


मिरज , २३ मार्च २०२०. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १३ 


१ ९ , २०२० / श्रावण २२ 


- 


२८ , शके १ ९ ४२ 


३५ 


जाहीर नोटीस 


क्रमांक एमएजी/ समरी/ कावि -८९ ६ (०२)/२०२०.– सोबतच्या यादीतील इसम अ. क्र . ०१ ते २१ हे त्यांचे नावांसमोर दर्शविलेल्या कारणामुळे मयत 
झाले असून त्याप्रमाणे अंतिम वर्गीकरण करून मिळणेबाबत पोलीस निरीक्षक, विश्रामबाग पोलीस ठाणे यांनी फौजदारी संहिता १९ ७३ चे कलम १७४ 
अन्वये या कार्यालयाकडे अहवाल सादर केला आहे. खालील यादीतील इसम यांचे नावांसमोर नमूद केलेल्या मृत्यूच्या कारणांखेरीज त्यांचा मृत्यू इतर 
कारणांमुळे झालेला आहे अगर कसे ? अशा संबंधात कोणाची काही तक्रार असल्यास त्यांनी ही नोटीस शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून ३० दिवसांचे 
आत मा . उपविभागीय दंडाधिकारी, मिरज उपविभाग, मिरज , जिल्हा सांगली यांचेकडे लेखी तक्रार करावी. 

वरील मुदतीत कोणतीही तक्रार आली नाही, तर पोलीस निरीक्षक , विश्रामबाग पोलीस ठाणे यांनी सादर केल्याप्रमाणे यादीत नमूद केलेल्या इसमांचे 
आकस्मिक मयतांचे अंतिम वर्गीकरण करणेत येईल . 


विश्रामबाग पोलीस ठाणे 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


मयताचे नाव 


पत्ता 


मृत्यूचे कारण 


अ . म . र . नं . 


मयत दिनांक 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


१ 


राजाराम सुबराव जाधव 


शिवाजीनगर, सांगली 


हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्याने 


८७/ १ ९ 


१ ९ / ११/ २०१९ 


मयत . 


२ 


सुरेश राजाराम कुलकर्णी 


गव्हर्नमेंट कॉलनी, सांगली 


२६/ १ ९ 


१६/ ०४/ २०१९ 


Death due to bilateral 
pneumonitis and cere 
bral cerebral infarct. 


३ 


विनायक विजयकुमार पोतदार 


१०० फुटी रोड , सांगली 


हार्ट अॅटॅकने मयत 


००३/१७ 


०८/०१/२०१७ 


४ 


बेवारस पुरुष 


आढळून येत नाही 


फुप्फुसाचे आजाराने मयत 


१८/ १ ९ 


०८ / ०३/ २०१ ९ 


छाया बाबुराव गडदे 


हार्ट अॅटॅकने मयत 


१४/ १ ९ 


१४/ ०२/ २०१९ 


त्रिमुर्ती कॉलनी, विश्रामबाग, 
सांगली. 


६ 


ऋषिकेश रामकृष्ण साळुखे 


पुष्पराज चौक , सांगली 


घेऊन मयत 
गळफास लावून 


२१/ १ ९ 


२ ९ / ०३/ २०१९ 


७ 


निहाल दस्तगीर पठाण 


खंडेराजूरी 


गळफास लावून घेऊन मयत 


३२/ १ ९ 


१० / ०५/ २०१९ 


८ 


जगदीश बाळासाहेब कागवाडे 


दुधगाव 


पाण्यात पडून बुडून मयत 


१ ९ / १५ 


०८/०३/२०१५ 


९ 


सुभाष पुनाप्पा साबळे 


टिंबर एरिया , सांगली 


हार्ट अॅटॅकने मयत 


००१ / १ ९ 


०२/०१/ २०१९ 


१० 


प्रकाश कृष्णा सावंत 


म्हैशाळ 


हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्याने 


१६/ १ ९ 


११/ ०३/ २०१९ 


मयत . 


११ 


अरूण भिमराव पवार 


गुलमोहर कॉलनी, सांगली 


गळफास लावून 

घेऊन मयत 


६२/ १ ९ 


१ ९/ ० ९/ २०१ ९ 


१२ 


संजय सुखदेव गायकवाड 


कर्नाळ रोड , सांगली 


डोक्यात रक्तस्राव होऊन मयत 


३६/१७ 


३०/०५/२०१७ 


१३ 


लक्ष्मणलिंगाप्पा पाटील 


विठ्ठलनगर, सांगली 


गळफास लावून 


घेऊन मयत 


३७ / १ ९ 


०१/ ०६/ २०१९ 


१४ 


प्रकाश फ्रान्सिस कोस्त 


८० / १ ९ 


०३ / ११/ २०१९ 


नवीन रेल्वे स्टेशन क्वॉर्टर्स , 
सांगली. 


अतिदारू सेवन करून 
न्यूमोनियाने मयत . 
अतिदारू सेवन करून मयत 


१५ 


राजाराम सिखाराम माने 


वडर कॉलनी, सांगली 


६५/१८ 


२२/ ० ९ / २०१८ 


१६ 


संजय बाळू 

गडदे 


न्यूमोनिया आजाराने मयत 


००६/ १९ 


नवीन वसाहत , टिंबर एरिया , 
सांगली. 


०८ / ०१/ २०१९ 


१७ 


मिथून शिवाजी धनगावे 


न्यूमोनिया आजाराने मयत 


४१/१८ 


रुक्मिणी गार्डन शेजारी, 
वानलेसवाडी. 


१८/०६/२०१८ 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १३ 

पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १३ - १९, २०२० / श्रावण २२ - २८, शके १९४२ 


परिशिष्ट -- चालू 


विश्रामबाग पोलीस ठाणे 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


१८ 


सागर भगवान माने 


सावंत प्लॉट , सांगली 


दारूचे नशेत गळफास लावून 
घेऊन मयत. 


१०५ / १ ९ 


२५/ १२/ २०१ ९ 


१ ९ 


जावेद समशेद तांबोळी 


दारूचे नशेत विषारी औषध 


००६/१७ 


०६/०२/२०१७ 


हनुमाननगर, गल्ली नं . १, 
सांगली. 


पिल्याने मयत . 


२० 


सुरेखा शंकर नलवडे 


न्यूमोनिया आजाराने मयत 


१०१ / १ ९ 


इंदिरानगर झोपडपट्टी, 
सांगली. 


२१ / १२/ २०१९ 


२१ 


रामचंद्र गणपती शिंदे 


फुप्फुसाचा त्रास व अंगात 


८३ / १ ९ 


सावली बेघर निवारा केंद्र, 
सांगली. 


०७/ ११/ २०१९ 


रक्ताचे कमी असलेने मयत . 


समीर शिंगटे , 
उपविभागीय दंडाधिकारी, 
मिरज उपविभाग , मिरज . 


मिरज , २३ 


मार्च 

२०२० . 


जाहीर नोटीस 


, 


क्रमांक एमएजी/ समरी/ कावि -८९ ६ (०३)/२०२०.- सोबतच्या यादीतील इसम अ. क्र . ०१ ते ०९ हे त्यांचे नावांसमोर दर्शविलेल्या कारणामुळे मयत 
झाले असून त्याप्रमाणे अंतिम वर्गीकरण करून मिळणेबाबत पोलीस निरीक्षक, संजयनगर पोलीस ठाणे यांनी फौजदारी संहिता १९ ७३ चे कलम १७४ 
अन्वये या कार्यालयाकडे अहवाल सादर केला आहे. खालील यादीतील इसम यांचे नावांसमोर नमूद केलेल्या मृत्यूच्या कारणांखेरीज त्यांचा मृत्यू इतर 
कारणांमुळे झालेला आहे अगर कसे ? अशा संबंधात कोणाची काही तक्रार असल्यास त्यांनी ही नोटीस शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून ३० दिवसांचे 
आत मा . उपविभागीय दंडाधिकारी, मिरज उपविभाग , मिरज , जिल्हा सांगली यांचेकडे लेखी तक्रार करावी. 

वरील मुदतीत कोणतीही तक्रार आली नाही, तर पोलीस निरीक्षक, संजयनगर पोलीस ठाणे यांनी सादर केल्याप्रमाणे यादीत नमूद केलेल्या इसमांचे 
आकस्मिक मयतांचे अंतिम वर्गीकरण करणेत येईल . 


- 


संजयनगर पोलीस ठाणे 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


मयताचे नाव 


पत्ता 


मृत्यूचे कारण 


अ. म . र . नं . 


मयत दिनांक 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


१ 


सदाशिव रामचंद्र कापसे 


अभयनगर, सांगली 


४१ / १ ९ 


२४ / ०८ / २०१ ९ 


गळफास लावून 

घेऊन मयत 
हृदयक्रीया बंद पडून मयत 


२ 


चंद्रशेखर मोरेश्वर भावे 


६१/ १ ९ 


१३/ ११/ २०१९ 


३ 


सिद्धव्वा विराप्पा चिगरे 


यशवंतनगर, सांगली 
वृद्धसेवाश्रम, कुपवाड रोड, 
सांगली. 


फुप्फुसात आजर होऊन मयत 


५ ९ / १ ९ 


०७/ ११/ २०१९ 


४ 


सोनू जगन्नाथ गोसावी 


रविवार पेठ , माधवनगर 


०३ / ०८ / २०१ ९ 


अंतर्गत रक्तस्राव होऊन लिव्हर ३९ / १ ९ 
खराब होऊन मयत . 


मिलींद आबासो सोनटक्के 


माधवनगर, सांगली 


हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्याने 


४६/ १ ९ 


०३/ ०९ / २०१ ९ 


मयत . 


सतिश आनंदराव खराडे 


रत्ना हॉटेलमागे , सांगली 


हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्याने 


२४/ १ ९ 


०६/ ०५/ २०१ ९ 


मयत. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १३ 


१ ९ , २०२० / श्रावण २२ 


२८ , शके १ ९ ४२ 


- 


३७ 


परिशिष्ट-- चालू 


संजयनगर पोलीस ठाणे 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


निर्मला गजानन मांजरे 


७० टक्के 


६४ / १ ९ 


२६ / ११ / २०१९ 


८ 


विकास पंडीतराव मंडी 


बुधगाव, ता . मिरज 


केशव कॉलनी, चिंतामणीनगर , ७० भाजून 

जखमी 
सांगली. 

होऊन मयत . 

डोकीस मार लागून मयत . 
अष्टविनायकनगर , सांगली अतिदारू पिऊन लिव्हर खराब 

होऊन मयत. 


६५ / १ ९ 


२८ / ११/ २०१९ 


शंकर भिमराव मोसलगी 


५४ / १ ९ 


११/ १०/ २०१९ 


समीर शिंगटे , 
उपविभागीय दंडाधिकारी , 
मिरज उपविभाग , मिरज . 


मिरज , 


२३ 

मार्च २०२० . 


जाहीर नोटीस 


क्रमांक एमएजी/ समरी/ कावि -८ ९ ६ (०४)/२०२०.– सोबतच्या यादीतील इसम अ. क्र . ०१ ते १० हे त्यांचे नावांसमोर दर्शविलेल्या कारणामुळे मयत 
झाले असून त्याप्रमाणे अंतिम वर्गीकरण करून मिळणेबाबत पोलीस निरीक्षक , तासगाव पोलीस ठाणे यांनी फौजदारी संहिता १९ ७३ चे कलम १७४ अन्वये 
या कार्यालयाकडे अहवाल सादर केला आहे. खालील यादीतील इसम यांचे नावांसमोर 

नमूद केलेल्या मृत्यूच्या 

कारणांखेरीज त्यांचा मृत्यू इतर कारणांमुळे 
झालेला आहे अगर कसे ? अशा संबंधात कोणाची काही तक्रार असल्यास त्यांनी ही नोटीस शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून ३० दिवसांचे आत 
मा . उपविभागीय दंडाधिकारी, मिरज उपविभाग , मिरज , जिल्हा सांगली यांचेकडे लेखी तक्रार करावी. 


वरील मुदतीत कोणतीही तक्रार आली नाही, तर पोलीस निरीक्षक , तासगाव पोलीस ठाणे यांनी सादर केल्याप्रमाणे यादीत नमूद केलेल्या इसमांचे 
आकस्मिक मयतांचे अंतिम वर्गीकरण करणेत येईल. 


तासगाव पोलीस ठाणे 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


मयताचे नाव 


पत्ता 


मृत्यूचे कारण 


अ . म . र . नं . 


मयत दिनांक 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


१ बापूसाहेब बाबुराव पाटील 


निमणी 


विषारी औषध पिल्याने मयत 


५८ / १ ९ 


१३/ ०४/ २०१ ९ 


२ 


भुपाल हरी धेंडे 


सावळज 


शेततळ्यामधील पाण्यात पडून 


१ ९ ० / १ ९ 


३१ / १२/ २०१९ 


बुडून मयत . 


३ 


कोंडीराम रामचंद्र पाटील 


अंजनी 


२४/ ११/ २०१९ 


इलेक्ट्रिक लाईट डी . पी. मधील १७०/ १ ९ 
शॉक लागून मयत . 
विषारी कीटकनाशक औषध १२० / १९ 
पिऊन मयत. 


४ 


गुरूप्रसाद मच्छिद्र पाटील 


शिरगाव , ता . तासगाव 


२२ / ०८ / २०१९ 


गळफास लावून 

घेऊन मयत 


१५७/ १९ 


२३ / १० / २०१९ 


५ कुलदीप पृथ्विराज पवार 
६ वेणू भूपाल 

माने 


माणेराजुरी 
मणेराजुरी 


६३ / १ ९ 


२३ / ०४/ २०१९ 


फुप्फुसात पाणी जावून फुप्फुस 
व हृदय बंद 

पडून मयत . 


संदिप भास्कर माने 


गळफास लावून 

घेऊन मयत 


१८ ९ / १ ९ 


३० / १२/ २०१९ 


विसापूर 
विसापूर 


८ 


जन्मताच अशक्त असल्याने 


१४/२०२० 


१९ /०१/ २०२० 


पाच दिवस वयाची मुलगी 
डी / ओ रेश्मा रूपेश कांबळे 


मयत . 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १३ 

पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १३ - १९, २०२० / श्रावण २२ - २८, शके १९४२ 


परिशिष्ट --चालू 


तासगाव पोलीस ठाणे 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


९ 


अक्षय अरविंद साळुखे 


वृंदावन कॉलनी, तासगाव 


१४७ / १ ९ 


१०/ १०/ २०१९ 


बिल्डिंगचे छतावरून उडी 
मारून /पडून मयत . 
डेंग्यू आजाराने मयत 


१० 


विक्रम केरू जाधव 


सिद्धेश्वर कॉलनी, तासगाव 


१८५/ १ ९ १७ / १२/ २०१९ 

समीर शिंगटे , 
उपविभागीय दंडाधिकारी, 
मिरज उपविभाग , मिरज . 


मिरज , २३ मार्च २०२० . 


जाहीर नोटीस 


क्रमांक एमएजी/ समरी/ कावि -५८१ (०१)/२०२०.– सोबतच्या यादीतील इसम अ. क्र . ०१ ते २३ हे त्यांचे नावांसमोर दर्शविलेल्या कारणामुळे मयत 
झाले असून त्याप्रमाणे अंतिम वर्गीकरण करून मिळणेबाबत पोलीस निरीक्षक , सांगली शहर पोलीस ठाणे यांनी फौजदारी संहिता १९ ७३ चे कलम १७४ 
अन्वये या कार्यालयाकडे अहवाल सादर केला आहे. खालील यादीतील इसम यांचे नावांसमोर नमूद केलेल्या मृत्यूच्या कारणांखेरीज त्यांचा मृत्यू इतर 
कारणांमुळे झालेला आहे अगर कसे ? अशा संबंधात कोणाची काही तक्रार असल्यास त्यांनी ही नोटीस शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून ३० दिवसांचे 
आत मा . उपविभागीय दंडाधिकारी , मिरज उपविभाग , मिरज , जिल्हा सांगली यांचेकडे लेखी तक्रार करावी. 

वरील मुदतीत कोणतीही तक्रार आली नाही, तर पोलीस निरीक्षक , सांगली शहर पोलीस ठाणे यांनी सादर केल्याप्रमाणे यादीत नमूद केलेल्या 
इसमांचे आकस्मिक मयतांचे अंतिम वर्गीकरण करणेत येईल . 


सांगली शहर पोलीस ठाणे 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


मयताचे नाव 


पत्ता 


मृत्यूचे कारण 


अ . म . र . नं . 


मयत दिनांक 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


१ 


बेवारस पुरुष 


नमूद नाही 


६२/ १ ९ 


जंतुसंसर्ग व यकृताचे काम 
निकामी झाल्याने मयत . 


०५/ ०६/ २०१९ 


२ 


संजय किसन नलवडे 


गावभाग, ढवळे तालीमजवळ , विषारी औषध पिल्याने मयत 


०१७/ १ ९ 


०४ /०५/ २०१९ 


सांगली . 


३ 


प्रकाश दत्ता गेजगे 


वाल्मिकी आवास , सांगली 


फुप्फुसात न्यूमोनिया होऊन 


९ ५ / १ ९ 


२५ / ०८ / २०१ ९ 


मयत . 


४ 


ईश्वर कृष्णा 

भिसे 


भारतनगर , सांगली 


पोटातील आतडी कुजल्याने 


११० / १ ९ 


१५/ ० ९/ २०१९ 


मयत . 


५ मालुताई जनगोंडा चौधरी 


पाटणे गल्ली, सांगली 


४ ९ / १९ 


१६/ ०५/ २०१९ 


न्यूमोनिया होऊन मयत 
शरिरामध्ये जंतुसंसर्ग होऊन 


६ 


याकूब 


गणी महात 


गवळी गल्ली, सांगली 


६८ / १ ९ 


२० /०६/ २०१९ 


मयत . 


७ 


शालन शिवाप्पा रूपनर 


साई कॉलनी, सांगली 


हृदयविकाराच्या झटक्याने मयत 


१२५/ १ ९ 


०५ / १० / २०१९ 


८ 


यमनव्वा हणमंत सवरी 


७८/१८ 


११/०८/२०१८ 


जिजाऊ महिला आधार केंद्र, 
सांगली. 


द्वीपक्षीय फुप्फुसात फोड 
झाल्याने मयत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १३ 


१ ९ , २०२० / श्रावण २२ 


२८ , शके १ ९४२ 


- 


३ ९ 


परिशिष्ट -- चालू 


सांगली शहर पोलीस ठाणे 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


९ सुजित दिलीप कुंभार 


उत्तर तांबवे, ता . कराड 


१०४/१८ 


१६/१०/२०१८ 


अन्ननलीकेतील रक्तवाहिन्या 
फुटून अतिरक्तस्राव झाल्याने 


मयत . 


१० 


३६ / १ ९ 


१५/ ०४/ २०१९ 


निलेश विवेकानंद कुदळे 
यशोदत्त राजेश कुरणे 


सुभाषनगर , 

सांगली 
सिद्धार्थ परिसर, गावभाग , 
सांगली. 


मेंदूमध्ये रक्तस्राव होऊन मयत 
गळफास लावून घेऊन मयत 


११ 


४६/ १ ९ 


०८ / ०५/ २०१९ 


, 


१२ 


कोंडिबा मारुती पवार 


चितळे गल्ली, खणभाग , 


११५/ १ ९ 


२४ / ० ९ / २०१९ 


सांगली. 


१३ 


मनोज शिवाजी पाटील 


जोशी प्लॉट, सांगलीवाडी 


हृदयविकार दरम्यान व 
डोकीसमोर मार लागून मयत . 
डोक्यात दुखापत न्यूमोनिया 
होऊन मयत . 
शरिरामध्ये जंतुसंसर्ग होऊन 


५९ / १ ९ 


०२ / ०६ / २०१९ 


१४ 


विजय कृष्णाजी कुलकर्णी 


राम मंदीर , सांगली 


७१/ १ ९ 


२६/ ०६/ २०१९ 


मयत. 


१५ 


आरती हणमंत शेलार 


खणभाग, सांगली 


०७/ १० / २०१९ 


१६ 


कनक कृष्णा लड्डा 


इचलकरंजी 


पाण्यात बुडून मयत 

१२८ / १ ९ 
गरम पाण्याचे पातेल्यावर पडून 

पडून ००४/ १ ९ 
गरम पाण्याने ५९ टक्के भाजून 


१२ /०१/ २०१९ 


मयत . 


१७ 


अशोक मल्लाप्पा मल्लाडकर 


न्यूमोनिया होऊन मयत 


८३/ १ ९ 


काकानगर , सांजा रोड , 
उस्मानाबाद. 


०६/ ०८ / २०१९ 


१८ 


गावभाग, सांगली 


हृदयविकाराने मयत 


४३ / १ ९ 


०३/ ०५/ २०१ ९ 


सुनिल रामकृष्ण कुलकर्णी 
१९ नंदकुमार निवृत्ती ठाकळे 


न्यूमोनिया होऊन मयत 


१२६ / १ ९ 


०५ / १० / २०१९ 


हरिपूर रोड, गावभाग , 
सांगली. 


, 


२० 


भगवान सखाराम सुतार 


बाबर चाळ , सांगली 


००६/ १९ 


२२/ ०१/ २०१९ 


न्यूमोनिया होऊन मयत 
न्यूमोनिया होऊन मयत 


२१ 


प्रदीप हिरामण अंधारे 


घाट सावळी, ता . बीड 


५० / १ ९ 


२०/ ०५/ २०१ ९ 


१०० फुटी रोड, सांगली 


फुप्फुसात इन्फेक्शन होऊन 


१३० / १ ९ 


१२/ १०/ २०१९ 


२२ रामभाऊ ऊर्फ संतराम 

महाराज पुजारी. 
२३ तुळसाबाई पांडुरंग चव्हाण 


मयत . 


खणभाग, सांगली 


४५ टक्के भाजून 

जखमी झालेने ९ ८ / १ ९ 


२३/ ०८ / २०१९ 


मयत. 


समीर शिंगटे , 
उपविभागीय दंडाधिकारी, 
मिरज उपविभाग, मिरज. 


मिरज , २८ फेब्रुवारी २०२० . 


जाहीर नोटीस 


क्रमांक एमएजी/ समरी/ कावि-५८१ (०२/२०२० . – सोबतच्या यादीतील इसम अ. क्र . ०१ ते ०६ हे त्यांचे नावांसमोर दर्शविलेल्या कारणामुळे मयत 
झाले असून त्याप्रमाणे अंतिम वर्गीकरण करून मिळणेबाबत पोलीस निरीक्षक, सांगली ग्रामीण पोलीस ठाणे यांनी फौजदारी संहिता १९ ७३ चे कलम १७४ 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १३ 

पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १३ - १९, २०२० / श्रावण २२ - २८, शके १९ ४२ 


मृत्यू इतर 


अन्वये या कार्यालयाकडे अहवाल सादर केला आहे . खालील यादीतील इसम यांचे नावांसमोर 

नमूद केलेल्या मृत्यूच्या 

कारणांखेरीज त्यांचा 
कारणांमुळे झालेला आहे अगर कसे ? अशा संबंधात कोणाची काही तक्रार असल्यास त्यांनी ही नोटीस शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून ३० दिवसांचे 
आत मा . उपविभागीय दंडाधिकारी, मिरज उपविभाग, मिरज , जिल्हा सांगली यांचेकडे लेखी तक्रार करावी. 


केलेल्या 
वरील मुदतीत कोणतीही तक्रार आली नाही, तर पोलीस निरीक्षक , सांगली ग्रामीण पोलीस ठाणे यांनी सादर केल्याप्रमाणे यादीत नमूद 
इसमांचे आकस्मिक मयतांचे अंतिम वर्गीकरण करणेत येईल. 


सांगली ग्रामीण पोलीस ठाणे 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


मयताचे नाव 


पत्ता 


मृत्यूचे कारण 


अ . म . र . नं . 


मयत दिनांक 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


१ 


अनुष्का 

रविंद्र कांबळे 


कर्नाळ बौद्ध वसाहत, सांगली मेंदुमध्ये जंतुसंसर्ग झाल्याने 


८२/१५ 


२८/१०/२०१५ 


मयत . 


२ 


आयेशा सादीक फकीर 


ब्रेन हॅमरेज होऊन मयत 


६४/ १ ९ 


२७/ ०७/ २०१ ९ 


बिसूर 
खोतवाडी 


३ 


हर्षवर्धन हणमंतराव पाटील 


गळफास लावून 

घेऊन मयत 


१०५/ १ ९ 


०२/ ११/ २०१ ९ 


४ 


बाबासो राऊ पाटील 


कवलापूर 


विषारी कीटकनाशक शरिरात 


२९ / १ ९ 


११/०४/ २०१९ 


जाऊन मयत . 


५ 


सदाशिव भिमराव गलांडे 


कर्नाळ 


विषारी औषध सेवन करून 


४० / १ ९ 


० ९ / ०५/ २०१९ 


मयत . 


६ 


विलास मारुती पाटील 


हृदयविकाराच्या झटक्याने मयत 


९९ / १ ९ 


२२ / १०/ २०१९ 


कर्नाळ हायस्कूलजवळ, 
कर्नाळ . 


समीर शिंगटे , 
उपविभागीय दंडाधिकारी , 
मिरज उपविभाग , मिरज . 


मिरज , २८ फेब्रुवारी २०२० . 


जाहीर नोटीस 


एक्स १२०२ 


क्रमांक एमएजी/ समरी / कावि -५८१ ( ०३ )/२०२०.- सोबतच्या यादीतील इसम अ. क्र . ०१ ते १२ हे त्यांचे नावांसमोर दर्शविलेल्या कारणामुळे मयत 
झाले असून त्याप्रमाणे अंतिम वर्गीकरण करून मिळणेबाबत पोलीस निरीक्षक, संजयनगर पोलीस ठाणे यांनी फौजदारी संहिता १९ ७३ चे कलम १७४ 
अन्वये या कार्यालयाकडे अहवाल सादर केला आहे. खालील यादीतील इसम यांचे नावांसमोर नमूद केलेल्या मृत्यूच्या कारणांखेरीज त्यांचा मृत्यू इतर 
कारणांमुळे झालेला आहे अगर कसे ? अशा संबंधात कोणाची काही तक्रार असल्यास त्यांनी ही नोटीस शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून ३० दिवसांचे 
आत मा . उपविभागीय दंडाधिकारी, मिरज उपविभाग, मिरज , जिल्हा सांगली यांचेकडे लेखी तक्रार करावी. 

वरील मुदतीत कोणतीही तक्रार आली नाही, तर पोलीस निरीक्षक, संजयनगर पोलीस ठाणे यांनी सादर केल्याप्रमाणे यादीत नमूद केलेल्या इसमांचे 
आकस्मिक मयतांचे अंतिम वर्गीकरण करणेत येईल . 


संजयनगर पोलीस ठाणे 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


मयताचे नाव 


पत्ता 


मृत्यूचे कारण 


अ . म . र. नं . 


मयत दिनांक 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


१ 


बेबी इस्माईल शेख 


मेंदूत रक्तस्राव होऊन मयत 


२१/१८ 


संजयनगर , पत्रा चाळ , 
सांगली. 


२३/०६/२०१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १३ 


१ ९ , २०२० / श्रावण २२ 


२८ , शके १ ९४२ 


- 


४१ 


परिशिष्ट -- चालू 


संजयनगर पोलीस ठाणे 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


४४ / १ ९ 


०१/ ० ९ / २०१९ 


२ राहुलसिंग विक्रमसिंग शिख 
३ 

संजय अशोक बजबळे 


नेहरूनगर, सांगली 
संजयनगर, सांगली 


गळफास लावून 

घेऊन मयत 
हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्याने 


५६/ १ ९ 


२७ / १० / २०१९ 


मयत . 


४ 


खंडु शंकर घाटगे 


यशवंतनगर, सांगली 


हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्याने 


४८ / १ ९ 


०९ / ०९ / २०१ ९ 


मयत . 


५ 


विनायक दिनकर सुर्यवंशी 


विनायकनगर गल्ली, 


रक्तस्नायुमध्ये रक्ताची गुठळी 


६२/ १ ९ 


१८ / ११/ २०१ ९ 


कुपवाड रोड , सांगली. 


होऊन मयत . 


६ 


वारणाली रोड , सांगली 


४ ९ / १ ९ 


१३/ ० ९ / २०१९ 


७ 


किशोर बापुसाहेब राजोबा 
श्रावणी मनोज इंगवले 
प्रकाश नेमाजी खुपसे 


मंगळवार बाजार, सांगली 


०१८ / १ ९ 


०१/०४/ २०१९ 


८ 


विश्रामबाग, सांगली 


हार्ट अॅटॅकने मयत 
फुप्फुसात सूज येऊन मयत 
मधुमेहाचे आजाराने व 
रक्तदोष होऊन मयत . 
रक्तस्नायुमध्ये रक्ताची गुठळी 


३५ / १ ९ 


२१ /०७/ २०१९ 


९ 


५५/ १ ९ 


१७/ १० / २०१ ९ 


भारतीय समाज सेवा केंद्र, 
सांगली. 


होऊन मयत . 


१० 


मास्टर सुमंगल 
( पूर्ण नाव नाही) 
बबन नामदेव दुधाळ 
आनंदा 

दत्तु 

रेणके 
पांडुरंग काशिनाथ औदे 


पाटणी प्लॉट , सांगली 


गळफास लावून घेऊन मयत 


३८ / १९ 


२७/ ०७ / २०१ ९ 


११ 


गळफास लावून 

घेऊन मयत 


५०/ १ ९ 


१३/ ० ९/ २०१ ९ 


हडको कॉलनी, सांगली 
वृद्धसेवाश्रम, कुपवाड रोड, 
सांगली. 


१२ 


न्यूमोनिया आजाराने मयत 


६७/ १ ९ 


०३/ १२/ २०१९ 


समीर शिंगटे , 
उपविभागीय दंडाधिकारी, 
मिरज उपविभाग, मिरज , 


मिरज , २८ फेब्रुवारी २०२०. 


जाहीर नोटीस 


क्रमांक एमएजी/ समरी/ कावि -५८१ (०४)/२०२०.- सोबतच्या यादीतील इसम अ. क्र . ०१ ते १० हे त्यांचे नावांसमोर दर्शविलेल्या कारणामुळे मयत 
झाले असून त्याप्रमाणे अंतिम वर्गीकरण करून मिळणेबाबत पोलीस निरीक्षक , तासगाव पोलीस ठाणे यांनी फौजदारी संहिता १९ ७३ चे कलम १७४ अन्वये 
या कार्यालयाकडे अहवाल सादर केला आहे . खालील यादीतील इसम यांचे नावांसमोर 

नमूद केलेल्या मृत्यूच्या 

कारणांखेरीज त्यांचा मृत्यू इतर कारणांमुळे 
झालेला आहे अगर कसे ? अशा संबंधात कोणाची काही तक्रार असल्यास त्यांनी ही नोटीस शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून ३० दिवसांचे आत 
मा . उपविभागीय दंडाधिकारी, मिरज उपविभाग , मिरज , जिल्हा सांगली यांचेकडे लेखी तक्रार करावी. 

वरील मुदतीत कोणतीही तक्रार आली नाही, तर पोलीस निरीक्षक, तासगाव पोलीस ठाणे यांनी सादर केल्याप्रमाणे यादीत नमूद केलेल्या इसमांचे 
आकस्मिक मयतांचे अंतिम वर्गीकरण करणेत येईल. 


तासगाव पोलीस ठाणे 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


मयताचे नाव 


पत्ता 


मृत्यूचे कारण 


अ . म . र . नं . 


मयत दिनांक 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


१ 


नंदा तानाजी पवार 


डोकीस मार लागून मयत 


४ ९ / १ ९ 


२३/ ०३/ २०१ ९ 


साईराम आर्केड , बदलापूर , 
जि . ठाणे . 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १३ 

पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १३ - १९, २०२० / श्रावण २२ - २८, शके १९४२ 


परिशिष्ट-- चालू 


संजयनगर पोलीस ठाणे 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


२ 


सखुबाई सुबराव चव्हाण 


सिद्धेवाडी, ता . तासगाव 


२४/ ११/ २०१९ 


अग्रणी नदी ओढा पात्रावरील १७/ १ ९ 
संरक्षक दगडावरून तोल जावून 
पाण्यात पडून बुडून मयत . 
डोकीस मार लागून गंभीर ६८/ १ ९ 
जखमी होऊन मयत . 
कोणतेतरी विषारी औषध पिऊन ०२ ९ / १ ९ 


३ 


प्रकाश नामदेव जाधव 


राजपूर, ता . तासगाव 


२४ / ०४ / २०१९ 


, 


४ 


मयूर मानसिंग शिंदे 


तुरची, ता . तासगाव 


०६ / ०२/ २०१ ९ 


, 


मयत . 


५ 


तासगाव 


०१/ ११ / २०१ ९ 


अशोक सिद्ध माळी 
गोविंद सदाशिव केंगार 


गळफास लावून 

घेऊन मयत 
डोकीस गंभीर जखम होऊन 


१६२/ १ ९ 
१३० / १ ९ 


६ 


वंजारवाडी 


१० / ० ९/ २०१९ 


मयत. 


७ 


राजेश श्रीकांत डोळ 


बोरगाव 


१५/ ११/ २०१९ 


बोअरवेलमधील मोटार कप्पीच्या ११६/ १ ९ 
सहाय्याने वर काढत असताना 
कप्पी व पाईप सटकून 

डोक्यात 


पडून मयत . 


८ 


विठ्ठल यशवंत देशमाने 


कौलगे, ता . तासगाव 


हार्ट अॅटॅकने मयत 


१० ९ / १ ९ 


० ९ / ०८ / २०१ ९ 


९ 


संकेत अजय औंदे 


गुरुवार पेठ, 


तासगाव 


गळफास लावून घेऊन मयत 


११५/ १ ९ 


१६/ ०८ / २०१ ९ 


१० 


लखन दत्तात्रय साळुखे 


गळफास 

लावून 


घेऊन मयत 


इंदिरानगर झोपडपट्टी, 
तासगाव . 


४७ / १ ९ 


२८ / ०३/ २०१९ 


समीर शिंगटे , 
उपविभागीय दंडाधिकारी, 
मिरज उपविभाग, मिरज . 


मिरज , २८ फेब्रुवारी २०२० . 


अध्यक्षा, मैंदर्गी नगरपरिषद, मैंदर्गी यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९ ६६ चे कलम २८ ( ४) अन्वये . 

सूचना 
क्रमांक जा . क्र . एम / कावि/२/९ ७२/ २०२०. - मैंदर्गी नगरपरिषदेने (यापुढे उक्त नियोजन प्राधिकरण म्हणून संबोधलेले ) त्यांच्या सर्वसाधारण 
सभेचा ठराव क्रमांक २३७, दिनांक १४ जून २०१९ अन्वये प्रारुप (पहिली सुधारित) विकास योजना, मैंदर्गी ही महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व 
नगररचना अधिनियम, १९ ६६ ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” म्हणून संबोधलेला) च्या कलम २६ (१) नुसार प्रसिद्ध केली असून (यापूढे “ उक्त प्रारुप 
विकास योजना” म्हणून संबोधलेली ) त्याबाबतची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग-१, पुणे विभागीय पुरवणीमध्ये दिनांक ११ ते १७ जुलै २०१९ 
रोजी पृष्ठ १२ व १३ वर प्रसिद्ध झाली आहे. 

सदरहू प्रसिद्ध झालेल्या उक्त प्रारुप विकास योजनेवर विहित मुदतीत प्राप्त हरकती व सुचनांचा विचार करुन उक्त अधिनियमाच्या कलम २८ 
(३) अन्वयेनियोजन समितीने दिलेला अहवालाचा विचार करून उक्त अधिनियमाच्या कलम २८ (४) अन्वयेनियोजन प्राधिकरणाने ठराव क्रमांक ३०६ , 
दिनांक २९ जून २०२० अन्वये काही फेरबदल केलेले आहेत . 

नियोजन प्राधिकरणाने उक्त प्रारुप विकास योजनेत केलेले फेरबदल किंवा बदल उक्त अधिनियमाच्या कलम २८ ( ४) अन्वये जनतेच्या 
माहितीसाठी महाराष्ट्र शासन राजपत्रात व दोन पेक्षा कमी नसतील अशा स्थानिक वर्तमान पत्रात प्रसिध्द करणे आवश्यक आहे . 

सबब उक्त अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार नियोजन प्राधिकरणाने उक्त प्रारुप विकास योजनेच्या मसुद्यात केलेल्या फेरबदलाची / बदलाची सूची 
यासोबतच्या परिशिष्टात जनतेच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. तसेच सदरचेफेरबदल दर्शविणारा आराखडा नियोजन प्राधिकरणाच्या 
कार्यालयात ठेवण्यात आला आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १३ 


१ ९ , २०२० / श्रावण २२ 


२८ , शके १ ९ ४२ 


- 


४३ 


परिशिष्ट 


प्रारूप (पहिली सुधारित ) विकास योजना, मैंदर्गी 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९ ६६ चे कलम २८ ( ४) प्रमाणेच्या सूचनेसोबतची 

फेरबदलाची / बदलाची सूची 


अ . 


फेरबदल 


कलम २६ अन्वये प्रारूप 
प्रसिद्ध विकास योजनेचा 


कलम २८ ( ३) अन्वये नियोजन समितीने 

सूचविलेले फेरबदल 


क्र . 


कलम २८ ( ४) अन्वयेचा 
नियोजन प्राधिकरणाचा 

निर्णय 


प्रस्ताव 


शासन नियुक्त सदस्य 


नियोजन प्राधिकरण 
नियुक्त सदस्य 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


१ 


एम-१ 


आरक्षण क्रमांक १६ 
पोलिस स्टेशन 
( क्षेत्र सुमारे ११०० चौ.मी.) 


शहरासाठी पोलिस आरक्षण क्रमांक १६ 

ही 
स्टेशनचे आरक्षणाची जागा रहिवास विभागात 
आवश्यकता असल्याने घेणे, कारण त्या जागेच्या 
कायम ठेवावे. 

संदर्भात तक्रार आहे म्हणून 
रहिवास विभागात घेणे व 
पोलिस स्टेशन दुसरीकडे 
म्हणजे अक्कलकोट 
नाकाजवळील कत्तलखाना 
येथे दर्शवावे. 


आरक्षण क्रमांक १६- पोलिस 
स्टेशन हे आरक्षण वगळून 
त्याखालील जागा रहिवास 
वापर विभागात समाविष्ट 
करावी व आरक्षण क्रमांक १६ 
पोलिस स्टेशन हे जुना 
कत्तलखानाच्या जागेसह 
नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे 
प्रस्तावित करावे. 


२ 


एम -२ 


आरक्षण क्रमांक 3- प्ले 
ग्राऊंड 


प्रस्तावित विकास 
योजनेनुसार सदर 
आरक्षण कायम ठेवावे . 


( क्षेत्र सुमारे - २११०० 


आरक्षण क्रमांक ३ हे 
आरक्षण क्रमांक १ येथे 
गावठाण जागेत टाकावे 
व आरक्षण क्रमांक 3 चे 
क्षेत्र येलो झोन दर्शवावे 
जेणेकरुन त्या समाजावर 
व माणसांवर अन्याय 
होणार नाही. 


आरक्षण क्रमांक ३- प्ले ग्राऊंड 
हे आरक्षण वगळून त्या 
खालील जागा रहिवास वापर 
विभागात प्रस्तावित करावी व 
आरक्षण क्रमांक 3- प्ले ग्राऊंड 
हे आरक्षण क्रमांक १ 


चौ.मी.) 


कत्तलखान्याच्या लगत 
नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे 
प्रस्तावित करावे. 


३ 


एम-३ 


प्रस्तावित विकास 
योजनाप्रमाणे प्रस्ताव 


आरक्षण क्रमांक १ ९ 
प्राथमिक शाळा आणि प्ले 
ग्राऊंड 
( क्षेत्र सुमारे- ५९ ०० चौ.मी. ) 


कायम . 


आरक्षण क्रमांक १ ९- सदर आरक्षण क्रमांक १९- प्राथमिक 
आरक्षण वगळण्यात यावे शाळा आणि प्ले ग्राऊंड हे 
व येथे कम्युनिटी हॉल व आरक्षण वगळून या जागेत 
व्यापारी गाळे करावे कम्युनिटी हॉल व शॉपिंग सेंटर 
जेणेकरून नगरपरिषदेच्या हे आरक्षण प्रस्तावित करावे. 
उत्पन्नात वाढ होईल . 


४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १३ 

पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १३ - १९, २०२० / श्रावण २२ - २८, शके १९४२ 


परिशिष्ट 


चालू 


अ . 


फेरबदल 


कलम २६ 

अन्वये प्रारूप 


कलम २८ ( ३) अन्वये नियोजन समितीने 

सूचविलेले फेरबदल 


क्र . 


प्रसिद्ध विकास योजनेचा 


कलम २८ ( ४ ) अन्वयेचा 
नियोजन प्राधिकरणाचा 

निर्णय 


प्रस्ताव 


शासन नियुक्त सदस्य 


नियोजन प्राधिकरण 
नियुक्त सदस्य 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


४ 


एम -४ 


प्रस्तावित विकास 
योजनाप्रमाणे प्रस्ताव 


कायम . 


आरक्षण क्रमांक २० 
एक्सटेन्शन टु हायस्कूल 
( क्षेत्र सुमारे- ८७०० चौ.मी.) 

आरक्षण क्रमांक ६ - एस . टी . 
स्टँड 
( क्षेत्र सुमारे- ८५०० चौ.मी.) 


आरक्षण क्रमांक २० हे 
आरक्षण क्रमांक ६ येथे 
टाकावे. कारण हायस्कूल 
साठी सद्याशाळे च्या 
संस्थेकडे जागा भरपूर 
प्रमाणात उपलब्ध 
असल्याने त्याची फारसी 
आवश्कता वाटत नाही.तरी 
आरक्षण क्रमांक ६ हे 
आरक्षण क्रमांक २० येथे 
टाकण्यात यावे . 


आरक्षण क्रमांक २० 
एक्सटेन्शन टु हायस्कुल व 
आरक्षण क्रमांक ६- एस. टी . 
स्टॅड या दोन्ही आरक्षणाच्या 
स्थानात अदलाबदल करावी 
व आरक्षण क्रमांक ६ खालील 
जागा एक्सटेन्शन टुहायस्कुल 
व आरक्षण क्रमांक २० 
खालील जागा एस . टी . स्टँड 
म्हणून प्रस्तावित करावे. 


एम -५ 


आरक्षण क्रमांक १० 
टाऊन हॉल व लायब्ररी 
( क्षेत्र सुमारे- ५२०० चौ.मी. ) 


प्रत्यक्ष जागेवर जेवढ्या प्रत्यक्ष जागेवर जेवढ्या 
थडगी आहेत तेवढे क्षेत्र थडगी आहेत तेवढे क्षेत्र 
वगळून उर्वरित जागेवर वगळून उर्वरित जागेवर 
टाऊन हॉल व लायब्ररीचे टाऊन हॉल व लायब्ररीचे 
आरक्षण कायम ठेवावे . 

आरक्षण कायम ठेवावे. 
तसेच थडगीकरिता जेवढे 
क्षेत्र सोडले आहे , तेवढे 
क्षेत्र आरक्षणात घेऊन 
आरक्षण कायम ठेवावे. 


आरक्षण क्रमांक १०- टाऊन 
हॉल व लायब्ररी यामधील 
विधमान थडग्याखालील जागा 
वगळून ती जागा रहिवास 
वापर विभागात समाविष्ट 
करावी व आरक्षणाच्या हद्दी 
नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे 
सुधारित कराव्यात . 


६ 


एम-६ 


आरक्षण क्रमांक २१ 
स्टेडियम 
( क्षेत्र सुमारे - २२७०० 


आरक्षण क्रमांक २१ 
स्टेडियम कायम ठेवावे. 


चौ.मी.) 


आरक्षण क्रमांक २१ 
स्टेडियम या शहरात 
ठेवण्याची आवश्कता नाही 
त्या ऐवजी १२ मीटर 
रस्त्याच्या दक्षिणेला सदर 
आरक्षणामध्ये सुमारे २ ते 
२.५ एक र क्षेत्र 
नाट्यगृहासाठी आरक्षित 
करावे. 


आरक्षण क्रमांक२१- स्टेडीयम 
हे आरक्षण वगळून या जागेत 
नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे 
नाट्यगृह हे आरक्षण 
प्रस्तावित करावे व उर्वरित 
क्षेत्र रहिवास वापर विभागात 
समाविष्ट करावे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १३ 


१ ९ , २०२० / श्रावण २२ 


२८ , शके १ ९४२ 


- 


४५ 


परिशिष्ट 


- चालू 


अ . 


फेरबदल 


कलम २६ अन्वये प्रारूप 
प्रसिद्ध विकास योजनेचा 


कलम २८ (३) अन्वये नियोजन समितीने 

सूचविलेले फेरबदल 


क्र . 


कलम २८ ( ४) अन्वयेचा 
नियोजन प्राधिकरणाचा 

निर्णय 


प्रस्ताव 


शासन नियुक्त सदस्य 


नियोजन प्राधिकरण 
नियुक्त सदस्य 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


एम -७ 


आरक्षण क्रमांक १३ 
शॉपिंग सेंटर आणि 
वेजमार्केट 
( क्षेत्र सुमारे - ३८०० 


चौ.मी.) 


आरक्षणाखालील जागा शासन समिती सदस्य 
सरकारी असून या प्रमाणे ठेवणे. 
जागेवर पूर्वीपासून 
आरक्षण आहे . 
अर्जदाराच्या विनंतीनुसार 
ज्या जागेवर थडगी 
आहेत . तेवढे क्षेत्र वगळून 
उर्वरित आरक्षण कायम 
ठेवावे. 


आरक्षण क्रमांक १३- शॉपिंग 
सेंटर आणि वेज मार्केटमध्ये 
उत्तरेकडील भागात काही 
थडगी आहेत त्याखालील क्षेत्र 
आरक्षणातून वगळून 

रहिवास 
वापर विभागात समाविष्ट 
करावे व आरक्षण क्रमांक १३ 
शॉपिंग सेंटर आणि वेज 
मार्केटच्या हद्धी नकाशात 
दर्शविल्याप्रमाणे सुधारित 
करण्यात याव्यात. 


८ 


एम -८ 


आरक्षण क्रमांक १४ 
प्राथमिक शाळा 
( क्षेत्र सुमारे - ३५०० 
चौ.मी. ) 


प्रस्तावित विकास योजना आरक्षण क्रमांक १४ 
प्रमाणे प्रस्ताव कायम . 

प्राथमिक शाळा ही गट 
नंबर ७१९ व ७६५ मध्ये 
आरक्षित करण्यात यावे व 
सदरील आरक्षण क्रमांक 
१४ या जागेत शॉपिंग 
कॉम्प्लेक्स म्हणून आरक्षण 
करावे . 


आरक्षण क्रमांक १४- प्राथमिक 
शाळा हे आरक्षण वगळून या 
जागेत शॉपिंग सेंटर हे 
आरक्षण प्रस्तावित करावे व 
नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे गट 
नंबर ७१ ९ (७६५) येथे 
आरक्षण क्रमांक १४- प्राथमिक 
शाळा व १२ मीटर रुंद रस्ता 
हे प्रस्तावित करावे. 


९ 


एम- ९ 


आरक्षण क्रमांक १७ 
चिल्ड्रेन प्ले ग्राऊंड CPG 
( क्षेत्र सुमारे -११०० चौ.मी.) 


आरक्षण क्रमांक १७- प्रस्तावित केलेली CPG 
खालील जागेचा मयताच्या हे आरक्षण रद्द करून 
अंतिम संस्कारसाठी वापर सदरील जागा रहिवास 
होत असल्याने प्रस्तावित विभागात समाविष्ट करावे. 
CPG चे आरक्षण वगळून 
त्या जागेचा सार्वजनिक व 
निमसार्वजनिक विभागात 
वापर दर्शवावा. 


आरक्षण क्र मांक १७ 
C.P.G. हे आरक्षण 
वगळण्यात येऊन त्याखालील 
जागा रहिवास वापर विभागात 
समाविष्ट करावे. 


४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १३ 

पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १३ - १९, २०२० / श्रावण २२ - २८, शके १९ ४२ 


परिशिष्ट 


- चालू 


अ . 


फेरबदल 


कलम २६ अन्वये प्रारूप 
प्रसिद्ध विकास योजनेचा 


कलम २८ ( ३) अन्वये नियोजन समितीने 

सूचविलेले फेरबदल 


क्र . 


कलम २८ ( ४) अन्वयेचा 
नियोजन प्राधिकरणाचा 

निर्णय 


प्रस्ताव 


शासन नियुक्त सदस्य 


नियोजन प्राधिकरण 
नियुक्त सदस्य 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


१० 


एम -१० 


अॅग्रिकल्चर झोन 


प्रस्तावित विकास योजना गट नंबर ५१० या 
प्रमाणे प्रस्ताव कायम . 

जागेमध्ये गार्डन व ओपन 
जिम करणे. 


नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे गट 
नंबर ५१० , ५४१, ५४२ , 
५४३, ५४४ या जागेत ओपन 
जिमन्याशियम असे आरक्षण 
प्रस्तावित करावे. 


११ 


एम -११ 


अॅग्रिकल्चर झोन 


अस्तित्वातील शाळा 

सदर शाळा शासकीय 
खाजगी आहे त्यामुळे आहे म्हणून त्याला खेळाचे 
नव्याने क्रीडांगणसाठी मैदाना साठी गट नंबर 
आरक्षण दर्शविण्याची ७१९ , ७६५ या जागेत 
आवश्कता नाही. 

आरक्षण दाखवावे . 


नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे गट 
नंबर ७१ ९ ( ७६५) या जागेत 
नूर एज्युकेशन या संस्थेच्या 
शाळेकरिता क्रिडांगण व १२ 
मीटर रुंद रस्ता प्रस्तावित 
करावे. 


१२ 


एम-१२ 


अॅग्रिकल्चर झोन 


गट नंबर ७ (सिटी सर्व्हे नंबर 
१३७७) ही जमीन शेती वापर 
विभागातून वगळून रहिवास 
वापर विभागात समाविष्ट 
करावे. 


शहराची भविष्यातील भविष्यातील लोकसंख्या 
लोकसंख्या विचारात विचारात घेऊन विकास 
घेऊन विकास योजना योजना पुरेशी जागा 
पुरेशी जागा रहिवास रहिवास विभागात असले 
विभागात दर्शवली आहे . तरी भविष्याचा विचार 
सबब सध्याचा प्रस्ताव पाहता हा अॅग्रिकल्चर इ 
अॅग्रिकल्चर झोन कायम न रहिवास विभागात 
ठेवावा. 

म्हणजे येलो झोन करावे 
व उर्वरित हद्दीतील 
अॅग्रिकल्चर झोन बदलून 
येलो झोन करण्यात यावे . 
भविष्यातील होणारी 
शहराची वाढ विचारात 
घेता नकाशात दर्शवलेला 
संपूर्ण अॅग्रिकल्चर झोन 
रहिवास विभागात घ्यावा. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १३ 


१ ९ , २०२० / श्रावण २२ 


२८ , शके १ ९ ४२ 


- 


४७ 


परिशिष्ट - चालू 


अ . 


फेरबदल 


कलम २६ 

अन्वये प्रारूप 
प्रसिद्ध विकास योजनेचा 


कलम २८ (३) अन्वये नियोजन समितीने 

सूचविलेले फेरबदल 


क्र . 


कलम २८ (४ ) अन्वयेचा 
नियोजन प्राधिकरणाचा 

निर्णय 


प्रस्ताव 


शासन नियुक्त सदस्य 


नियोजन प्राधिकरण 
नियुक्त सदस्य 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


१३ 


एम -१३ 


पब्लिक युटिलीटी झोन 


अस्तित्वातील Burial शासन समिती सदस्य 
Ground कायम ठेवून प्रमाणे ठेवणे. 
उर्वरित सिटी सर्व्हे नंबर 
२६३० ची जागा रहिवास 
विभागात दर्शवावे. 


सिटी सर्व्हे नंबर २६३० ची 
जागा खाजगी आहे ती 
Burial Ground UT 
वापरातून वगळून रहिवास 
वापर विभागात समाविष्ट 
करावे. 


१४ 


एम -१४ 


अॅग्रिकल्चर झोन 


प्रस्तावित विकास योजना भविष्यातील लोकसंख्या 
प्रमाणे प्रस्ताव कायम . विचारात घेऊन विकास 

योजना पुरेशी जागा 
रहिवास विभागात असले 
तरी भविष्याचा विचार 
पाहता उर्वरित हद्दीतील 
अॅग्रिकल्चर झोन बदलून 
येलो झोन करण्यात यावे. 
भविष्यातील होणारी 
शहराची वाढ विचारात 
घेता नकाशात दर्शवलेला 
संपूर्ण अॅग्रिकल्चर झोन 
रहिवास विभागात घ्यावा. 


गट नंबर ५०५ , ५०६ , ५०७ , 
५०८ ( ७३८ ), ५० ९ ( ७३ ९ ), 
५१० ( ७४०), ७४१, ७५५ , 
६८२, ६२ ९ ( ७३६), ६२८ 
( ७३५), ६२७ ( ७३४), ६२५ 
( ७३३), ६२६ ( ७३१ ), ६२४ 
( ७३२ ), ६३० ( ७४२ ), ६३२ 
( ७४३ ), ६३१ ( ७४४ ), ६२३ 
( ७४५), ५८१ ( ७५२), ५७८ 
पैकी, ५७९ ( ७५१), ५८० 
( ७०३, ७५४ ), ६ ९ ६, ६ ९ ७ 
पैकी, ६ ९ ८ , ६ ९९ Part , 
७०१ ( ७६०), ६८५ ( ७५९ ), 
६८४ पैकी, ७५८ पैकी, ७३० 
पैकी, ७३७ पैकी, ७३६( ७६३ ) 
पैकी खालील जागा नकाशात 
दर्शविल्याप्रमाणे शेती वापर 
विभागातून वगळून रहिवास 
वापर विभागात समाविष्ट 
करावे. 


सौ . दिप्ती किरण केसुर, 

अध्यक्षा, 
मैंदर्गी नगरपरिषद, मैंदर्गी. 


मैंदर्गी, ७ ऑगस्ट २०२० . 


४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १३ - १९, २०२० / श्रावण २२ - २८ , शके १९ ४२ 


BY THE PRESIDENTICHIEF OFFICER OF MAINDARGI 


Municipal Council Maindargi 


Asper section 28 ( 4 ) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 


Public Notice 


No. Out.No.M /DP /2 /972 / 2020 , Dated 07/08/2020 The Maindargi Municipal Council (hereinafter re 
ferred to as the " said Planning Authority ")Under its Resolution No.237 , dated 24/06/2019 has published the 
Draft Development ( first revision ) Plan of Maindargi Municipal Council, under section 26 ( 1) of the 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as the " said Act" ) which was 
Published in the Maharashtra GovernmentGazette Pune Division , Supplement Part-1, Dated 11-17 July 
2019 on Page No. 12 and 13 (hereinafter referred to as the " said Draft Development Plan ") 


After considering the suggestions and or objections in respect of the said Draft Development Plan 
received within the stipulated period , the planning Committee has submitted its report to the said planning 
authority, under section 28 ( 3) of the said Act. The said Planning Authority has accepted the report 
submitted by the planning committee with some modifications and also proposed some modifications 
under section 28 (4 ) of the said Act in their meeting vide resolution No.306 dated 29/06/2020 . 


As per the provision of Section 28 (4 ) of the said Act, the Modifications proposed by the Planning 
Authority in the said Draft Development Plan , shallpublish in theMaharashtra Government Gazette and in 
Not less than two localnewspapers for information of the public . 


The list of modification /changes proposed in the said Draft Development Plan by the Planning 
Authority are bearingpublished for information of the public as per the list appended herewith and also the 
plan showing the said modifications/Changes is kept in the office of the Said Planning Authority. 


Schedule 


Draft Development Plan (First revised ) of Maindargi Municipal Council, Maindargi 


List of Modifications under section 28 (4 ) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 

1966 


Sr. Modifi Proposal as 
No. cation 

per the Plan 
No. Published under 

Section 26 


Modification suggested by the 
Planning Committee under 

Section 28 ( 3 ) 
Govt. Nominated Planning Authority 
Members 

Appointed Members 
4 


Modification Proposed 

by the Planning 

Authority under 
under Section 28 ( 4 ) 


1 


2 


3 


5 


M - 1 Site No. 16 - 

Police Station 


Considering the 
requirement of the 
Police Station for city 
this site is retained . 


(Approx . Area - 
1100 sq.m.) 


Considering the Site No. - 16 Police 
complaint regarding Station is deleted and 
the land under Site No. the land there under is 
16 the site is deleted to be included in 
and area there under is Residential Zone. Site 
included in Residential No. - 16 Police Station is 
Zone . And the same proposed on the land 
site of Police Station is including land under old 
to be proposed onland Slaughter House as 
under old Slaughter shown on the plan . 
House near Akkalkot 
Naka . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १३ - १९ , २०२० / श्रावण २२ 


२८ , 


शके १ ९ ४२ 


88 


Schedule - contd . 


Sr. Modifi Proposal as 
No. cation 

per the Plan 
No. Published under 

Section 26 


Modification suggested by the 
Planning Committee under 

Section 28 ( 3 ) 
Govt. Nominated Planning Authority 
Members 

Appointed Members 
4 


Modification Proposed 

by the Planning 

Authority under 
under Section 28 (4 ) 


1 


2 


3 


5 


2 


M -2 Site No.3- Play Proposal retained as Site No.-3 Play Ground 
Ground 

per Draft Development is shifted in Gaothan 
Plan . 

near Site No.- 1 and the 
(Approx . Area - 

said land under Site 
21100 sq.m.) 

No.- 3 is included in 
Residential Zone . So 
that injustice willnotbe 
made to the said 
community and people . 


Site No. -3 Play Ground 
is deleted and the land 
there under 

is 
proposed to be 
included in Residential 
Zone . Also Site No. - 3 
Play Ground is 
proposed near Site No. 
1 Slaughter House as 
Shown on the Plan . 


3 


M - 3 Site No. 19 

Proposal retained as Site No. - 19 Primary 
Primary School per Draft Development School and Play 
and Play Ground Plan . 

Ground is deleted and 

area there under is 
(Approx . Area - 

as 
5900 sq.m.) 

proposed 
Community Hall and 
Shopping Center. So 
that income source of 
themunicipal council is 
to be increased . 


The land under Site 
No.- 19 Primary School 
and Play Ground is 
deleted and reservation 
for Community Hall 
and Shopping Center 
is proposed on the said 
land. 


M - 4 Site No.20 

Extension to 
High School 
(Approx . Area - 
8700 sq.m.) 
Site No.6- S.T. 
Stand . 
(Approx . Area - 
8500 sq.m.) 


Proposal retained as Considering ample 
per Draft Development space with Education 
Plan . 

Institute inter change of 
location of both 
reservations i.e. Site 
No. - 20 & Site No.- 6 
And the land under Site 
No.-6 is proposed for 
Extension to High 
School as also Site 
No.-20 for S.T. Stand . 


Inter change of 
locations of both 
reservations i.e. Site 
No.- 20 Extension to 
High School and Site 
No.- 6 S.T. Stand is 
proposed And the land 
under Site No. - 6 is 
proposed for Extension 
to High School as also 
Site No. - 20 for S.T. 
Stand. 


5 


M -5 Site No. 10 - Town Reservation of Town Actual area under 
Hall and 

Hall and Library is tomb is to be deleted 
Library (Approx . retained with excluding from reservation of 
Area - 5200 the area under existing Town Hall and Library 
sq.m.) tomb . 

And also reservation of 
Town Hall and Library is 
retained with additional 
area equal to deleted 
area under the tomb . 


Actual area under 
tomb is to be deleted 
from reservation of 
Town Hall and Library 
and modified the 
reservation boundries 
as shown on the plan . 


५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १३ - १९, २०२० / श्रावण २२ - २८ , शके १९ ४२ 


Schedule - contd . 


Sr. Modifi Proposal as 
No. cation 

per the Plan 
No. Published under 

Section 26 


Modification suggested by the 
Planning Committee under 

Section 28 ( 3 ) 
Govt. Nominated Planning Authority 
Members 

Appointed Members 
4 


Modification Proposed 

by the Planning 

Authority under 
under Section 28 (4 ) 


1 


2 


3 


5 


6 


M - 6 Site No. 21 

Stadium 


(Approx . Area - 
22700 sq.m.) 


Proposalof Site No.-21 Site No. - 21 Stadium is 
Stadium is retained as not required for this 
per Draft Development town . However 
Plan . 

reservation of Drama 
Theatre admeasuring 
area about 2 to 2.5 
acres towards South 
Side of 12 m wide DP 
road is proposed . 


Site No.-21 Stadium is 
deleted 

and 

the 
reservationof Drama 
Theatre is proposed in 
the said land as shown 
on plan and remaining 
area is to be included 
in the Residential Zone . 


7 


are 


M - 7 Site No. 13 The land under As per Government 

Shopping Center reservation is govt. Nominated Members. 
and Veg .Market land which is also 
( Approx . Area- under reservation 
3800 sq.m.) since long back . The 

area under existing 
tombs is to be deleted 
from the reservation as 
per the request of the 
applicant 


There 

some 
existing tombs to the 
North of the land under 
reservation No. - 13 
Shopping Center and 
Veg .Market. The area 
under tombs is deleted 
from the reservation 
and included in 
Residential Zone 
revising the boundaries 
of the said reservation 
as shown on the plan . 


8 


M - 8 Site No. 14 - Proposal retained as Site No.- 14 Primary 
Primary 

per Draft Development School is deleted and 
School( Approx . Plan . 

on the deleted land 
Area - 3500 

reservation of 
sq.m.) 

Shopping Center is 
proposed . The Site No. 
14 Primary School is 
proposed on the land 
bearing Gat No. 
719 (765 ) . 


Site No.- 14 Primary 
School is deleted and 
on the deleted land 
reservation of 
Shopping Center is 
proposed . The Site No. 
14 Primary School and 
12m wide D.P. road is 
proposed on the land 
bearing Gat No.-719 
(765 ) as shown on the 
plan . 


9 


Site No.- 17 C.P.G. is to 
be deleted and the land 
there under is included 
in the Residential Zone . 


M - 9 Site No. 17 The land under Site Site No. - 17 C.P.G. is to 

Children Play No.- 17 is in existing be deleted and the land 
Ground (CPG ) use for funeral ground . there under is included 
(Approx . Area- Therefore Site No. - 17 in the Residential Zone . 
1100 sq.m.) 

C.P.G. is to be deleted 
and the land there 
under is included in the 
Public / Semi-Public 
zone . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १३ - १९ , २०२० / श्रावण २२ - २८ , 


शके १ ९ ४२ 


५१ 


Schedule - contd . 


Sr. Modifi Proposal as 
No. cation 

per the Plan 
No. Published under 

Section 26 


Modification suggested by the 
Planning Committee under 

Section 28 ( 3 ) 
Govt. Nominated Planning Authority 
Members 

Appointed Members 
4 


Modification Proposed 

by the Planning 

Authority under 
under Section 28 (4 ) 


1 


2 


3 


5 


10 


M - 10 Agricultural 

Zone 


Proposal retained as The reservation for 
per Draft Development Open Gymnasium and 
Plan . 

Garden is proposed on 
the land under Gat No. 
510 


The reservation for 
Open Gymnasium is 
proposed on the land 
under Gat No. -510 , 
541, 542,543, and 544 
as shown on the plan . 


11 


M - 11 Agricultural 

Zone 


It is Not essential to Existing school is the 
propose Play Ground government school, 
reservation for existing hence Play Ground is 
private school. 

proposed in Gat No. 
719 (765 ). 


Play Ground and 12m 
wide DP road for the 
Noor education 
institute is proposed on 
land bearing Gat No. 
719 (765 ) as shown on 
plan . 


12 M - 12 Agricultural 

Zone 


The land bearing Gat 
No.-7 ( C.T.S.No. 1377 ) 
is deleted from 
Agricultural Zone and 
included in Residential 
Zone . 


Considering the future The ResidentialZone 
growth of population is proposed with 
Residential Zone is considering the 
proposed hence the future growth of 
Agricultural Zone is population , however 
retained . 

additional land under 
Agricultural Zone be 
included 

in 
Residential Zone . 
Land 

under 
Agricultural Zone 
shown in the plan is 
to be included in 
Residential Zone 
considering 

the 
future growth of the 
town . 


13 


M - 13 Public Utility 

Zone 


The land bearing As per Government 
C.T.S.No.- 2630 is Nominated Members . 
private land. It is 
deleted from the burial 
ground use and 
included in Residential 
Zone . 


The land bearing 
C.T.S.No. - 2630 is 
private land . It is 
deleted from the burial 
ground user and 
included in Residential 
Zone . 


५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १३ - १९, २०२० / श्रावण २२ - २८ , शके १९ ४२ 


Schedule - contd . 


Sr. Modifi Proposal as 
No. cation 

per the Plan 
No. Published under 

Section 26 


Modification suggested by the 
Planning Committee under 

Section 28 ( 3 ) 
Govt. Nominated Planning Authority 
Members 

Appointed Members 
4 


Modification Proposed 

by the Planning 

Authority under 
under Section 28 (4 ) 


1 


2 


3 


5 


14 


M - 14 Agricultural 

Zone 


} 


Proposal retained as The Residential Zone is 
per Draft Development proposed 

with 
Plan . 

considering the future 
growth of population , 
however total land 
under Agricultural Zone 
shown in the plan is to 
be included in 
Residential Zone 
considering the future 
growth of the town . 


ܝ 


The land bearing Gat 
No.- 505 , 506 , 
50 7,50 8 ( 738 ) , 
5 09 ( 7 3 9 ) 
510 (740 ) ,741,755 , 
682 , 629 (736 ), 
628 (735 ), 627 (734 ), 
625 (733), 626 (731) , 
624 (732 ), 630 (742) , 
632 (743) , 631 (744 ), 
623 (745 ) ,581 (752 ), 
578 Part, 579 (751) , 
580 (703 , 754 ) , 696 , 
697 Part, 698 , 699 Part, 
701( 760 ) , 685 (759 ), 
684 Part,758 Part, 
730 Part,737Part . 736 
(763) Part is deleted 
from Agricultural Zone 
and included in 
ResidentialZone . 


MRS . DIPTI KIRAN KESUR , 

President, 
MaindargiMunicipal Council, 

Maindargi, district Solapur. 


Maindargi, 7th August 2020 . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


- 


EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


